चला जवग्रह मंदिर यात्रिला ! 


नाडी ग्रंथ भविष्य 


हे परमशिव-माता पार्वती, 
ज्याचे वंदन करून श्री अगत्स्य, शुक, भृगू, काक भूशुंडी, वशिष्ठ, 
पराशर आणि इतर अज्ञात महर्षी 
नाडी ग्रंथ निर्मिती करतात त्यांना त्रिवार नमन. 
त्यांच्या चरणी प्रस्तुत लेख - सुमने अपर्ण - 


ळेखवक : विंग वठमांडर शशिकांत ओव्क 


नविन सुधारित आवृत्ती जानेवारी २००८ 


ईई नितीन प्रकाशन - पुणे. ४११००२ 


ढे निवतव्ठालिव्ट गलून पसतक आहे. 


प्रकत्ण 
नाडी ग्रंथ पट्टी मिळणे ही किती 
अशक्यप्राय गोष्ट आहे ? 
शांती दीक्षा केल्याने काय लाभ ? 
नाडी ग्रंथप्रेमींचे अनुभव 
नाडी ग्रंथपट्ट्यांचे बय आणि कार्बन १४ कसोटी 


नाडी ग्रंथातील जनरल (नं.१) कांडातील 

एका जपानी व्यक्तीच्या भविष्याचा नमुना 

नाडी शांती (नं. १३) कांडातील भविष्याचा नमुना 
नाडी ग्रंथातील दीक्षा कांडातील (नंबर १४) 
भविष्याच्या नमुना 

बृहन महाराष्ट्रातील नाडी केंद्रांचे पत्ते 

नवग्रह मंदिरांचा नकाशा 


भूमिका - 


या पुस्तकाची प्रथम आवृत्ती फेब्रूवारी २००३ साली प्रकाशित झाली. गेल्या चार वर्षात ही चौथी आवृत्ती निघत आहे. 
नाडी ज्योतिष अधिवेशन पुण्यात दिनांक १४ ऑक्टोबर रोजी भरविण्यात आले होते त्याचा वृत्तांत व त्यामधील विचारांवर 
आधारित लेख या आवृत्तीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. शांतिवीक्षा करण्यासाठी नवग्रहांच्या यात्रेचा प्रसंग येतो. त्यांच्या 


सोईसाठी सविस्तर माहिती प्रथमच देत आहे, 
अद्याप बरेच हिखाण आहे, पण नाडी ग्रंथ भविष्यच शेवटी निर्णायक पुरावा म्हणून पुढे येतात हे पुनर्जन्मातील 

व्यक्तीरेखा शोधण्यात यशस्वी झालेल्या डॉ. दिलीप नाहरांची शोधयात्रा वाचून वाचकांना थक्क करेल. 

प्राचार्य अद्रयानंद गळतगे यांच्या विज्ञान आणि चमत्कार या जागतिक दर्जाच्या पुस्तकातील नाडी ग्रंथ हे आकाशिक 
लेखनाचे निर्णायक पुरावे असल्याचे विश्लेषण वाचकांना त्यांच्या उत्तंग ज्ञान प्रतिभेचा परिचय करून देईल. 

एकंवरीत हे पुस्तक प्रथम वाचकाला विस्मयाची अनुभूती देईल तर जुन्या वाचकांना नविन माहिती वाचल्याचा आनंद देईल. 
या आवृत्तीत अनेक बदश केलेले आहेत. अनेक नव्या केंद्रांचे, काही बदललेल्या जागांच्या केंद्रांचे पत्ते समाविष्ट केले आहेत. 
प्रकाशक श्री. नितीन गोगटे आणि मुत्रक भ्री. संजय देशपांडे यांना धन्यवाद कारण त्यांच्या कष्टांमुळे ही आवृत्ती साकार होत आहे. 

एक नाडी ग्रंथ प्रेमी विंग कमांडर (नि.) शशिकांत ओक 


4 
पत्ता - ए ४/४०४ गंगा हॅमलेट सोसायटी विमान नगर, पुणे. ४११०१४. 


अक्षर जुळणी वब मुद्रक : 
संजय देशपांडे, 
३$कार प्रोसेस, 


प्रकाशक : 
नितीन गोगटे, 
नितीन प्रकाशन, 

१४७ बुधवार पेठ, आप्पा बळवंत चौक, 
जोगेश्वरी मंदिर लेन पुणे-४११ ००२ 
१९. 24 48 35 16/7 


दिनांक १ जानेवारी २००८ 


र्र ओ-२३, तुळशीबागवाले कॉलनी, 


७ सर्व हक्क प्रकाशकाकडे सहकारनगर नं. २, पुणे-९. 
, फोन : २४२२ ११ ३३ 


प्रकरण १ 


श्री अगस्त्य नाडीचा प्रथमानुभव 


आजच्या विज्ञानाच्या जगात जर 
कोणी तुमच्या फक्त अंगठ्याच्या 
ठशावरून तुमचे नाव, तुमच्या आई- 
वडिलांचे, पती/पत्नीचे नाव, जन्म, वर्ष, 
महिना नव्हे तिथी, तुमचे सध्याचे चालु 
वय सांगण्यात यशस्वी झाला तर तुम्ही 
त्या नाडी ग्रंथभविष्यकथनाला काय 
म्हणणार? जादूगाराची हातचलाखी 
किंबा तर्काच्या पलीकडे ज्ञात न होणाऱ्या 
शक्तीचे एक साधे व सहज प्रदर्शन ? 
नाही ही जादूगाराच्या पोतड्यातील 
आकर्षक जादू नाही किंबा अंधश्रद्धा 
निर्मूलनवाल्यांनी कचाट्यात धरलेल्या 
साधू-बैराग्यांच्या नादी लागलेल्या भगत 
गणांना भुलवण्यासाठीची चालही नाही, 
मग हे आहे तरी काय ? 
मतीला गुंग करणारे व सर्व तर्क 
फोल ठरवणारे हे भविष्यकथन नाडी 
ग्रंथांवर आधारित आहे. प्राचीन काळी 
विविध क्रषींनी वेगवेगळ्या ठिकाणी 
_ आपल्या प्रज्ञाचक्षूनी पाहिलेले व 
त्यांच्या शिष्योत्तमांनी अति काटे- 
कोरपणे लिहून धेतलेले हे भविष्य 
हजारो वर्षांनी नेमक्या व्यक्तीच्या हाती 
देण्याचे महान काम पाहिल्यावर मानवी 
विज्ञानाच्या आजच्या कक्षा अजून किती 
तोकड्या आहेत, हे प्रत्ययाला येते. 
प्राचीन काळापासून अशा काही 
महामानवांनी करुणावश भावी काळातील 
मानवांच्या जीवनपटांचे भविष्य शोधून, 


नोंदून ठेवले. त्या मागील त्यांचा उद्देश 
मानवाने जीवनाकडे सकारात्मक दृष्टीने 
पाहावयास प्रवृत्त व्हावे असा होता. त्या 
सर्व नोंदींच्या ग्रंथसंपदांना नाडी ग्रंथ 
भविष्य असे म्हणता येईल. भविष्य- 
काळात मानवाच्या जीवन सरितेत निर्माण 
होणाऱ्या बर्‍्या-बाईट प्रसंगांना तोंड 
देण्यासाठी मनोधारणा तयार करता यावी, 
दुर्दैवाने काळात हताश मनाला उभारी 
देऊन निष्क्रिय बनू नकोस असा संदेश 
देण्याचा नाडी ग्रंथांचा उद्देश. आहे. 

भारतात प्राचीन ज्ञान जपणुकीची, 
वर्धनाची व्यवस्था पूर्वापार असल्याने त्या 
मानवांची-एका अर्थाने महामानवांची- 
महर्षींची ग्रंथसंपदा हजारो. वर्षांच्या 
कालखंडात टिकवून ठेवली गेली आहे. 
त्यामुळे आजही त्या ग्रंथसंपदेचे 
अवलोकन करणे माणसाला शक्‍य झाले 
आहे. ज्या महर्षींच्या हातून हे कार्य 
घडले त्याला त्यांनी अंतःप्रेरणा, स्फूर्ती 
असे म्हटले. काहींना ईश्‍वरी आदेश 
मिळाल्याची भावना झाली. अशाच 
अंत:प्रेरणेचा, साक्षात्काराचा आविष्कार 
म्हणजे नाडी ग्रंथ होत ! 

अगस्त्य, महाशिव, वशिष्ठ, आदी 
नाडी केंद्रांना भेटी देऊन त्या महर्षींनी 
लिहिलेले भविष्य अवलोकन करण्याचे 
भाग्य मला लाभले, ते अनुभव आपल्या 
पुढे मांडून या भविष्याबाबतची सखोल 
माहिती वाचकांपुढे ठेवावी व कदाचित 


भविष्य पहाण्यास त्यांनी उद्युक्त करावे 
अशी दैवी योजना असावी म्हणून हे 
पुस्तक लिहिण्याचा व प्रकाशित होण्याचा 
योग असावा. 

तमिळनाडू राज्यातील चेत्नई 
(मद्रास) जवळ एअर फोर्स स्टेशन तांबरम 
येथे १९९३ साली विंग कमांडर या 
रॅकवर माझी बदली झाली. सहज बोलता 
बोलता आमच्या क्वार्ट पासून २/४ 
कि.मी.च्या अंतरावर एका अगस्त्य 
महाशिव वशिष्ठ नाडी केंद्राचा शोध 
लागला. एके दिवशी सकाळी मी त्या 
केंद्रात दाखल झालो. गेल्या गेल्या माझ्या 
उजव्या अंगठ्याचा छाप एका लहानशा 
कागदावर घेतल्यानंतर वेळाने मला एका 
छोट्याशा खोलीत बोलावण्यात आले. 

तेथे फुटपट्टीच्या आकाराच्या दोन 
लाकडी पट्ट्यांमधे ओवून घट्टपणे 
अडकवलेल्या ५०-६० ताडपत्राच्या 
पट्टया असलेले बंडल घेऊन एक 
नाडी ग्रंथ वाचक माझ्याशी तमिळ-मध्ये 
घडाघड बोलायला लागला. त्याला 
थोपवून “मला तमिळ येत नाही'म्हणताच 
त्यांच्यात चर्चा झाली व दुपारी एका, 
भाषांतरकाराची सोय करून मला दुपारी 
पुन्हा बोलावण्यात आले. दुपारी मी 
पत्नीसह व एका फोटोग्राफरला बरोबर 
घेऊन केंद्रात पोचलो. आधीच्या 
लोकांच्या भविष्यकधना नंतर माझा नंबर 
लागायला ३ तास लागले, तोवर बरोबर 


.) 


आलेल्या फोटोग्राफरने $ फोटो काढून 
काढता पाय घेतला ! त्यामुळे वेळेवर 
भविष्य पहायला आलेल्यांपैकी एकाला 
भाषांतरासाठी विनंती करून भविष्य 
वाचनाला सुरूवात झाली. 

भविष्य ज्यावर लिहिलेले होते 
त्या ताडाच्या झाडाच्या झावळ्यांच्या 
पट्ट्या मी प्रथमच पहात होतो. माझ्या 
लक्षात आले की साघारण १-२ इंच 
रंदीच्या ब १५ ते २० इंच लांबीच्या 
आकारात कापून पट्ट्यांना मधे २ भोके 
पाडून त्यातून एक दोरी ओवून सर्व पट्ट्या 
माळेप्रमाणे गुंफरल्यौः होत्या. पट्ट्या 
लवचिक असून त्यावर काही रासायनिक 
प्रक्रिया केल्यामुळे खूप वर्षे टिकाऊ 
झाल्या होत्या, त्यावर जाड लांबलचक 
खिळा हाताच्या मुठीत धरून हात न 
उचलता मराठीतील मोडी लिपीप्रमाणे 


४, 


| ण्याची कमांडर ओक आपल्या पत्नीसमयेत नाडीपट्टीचे अवलोकन करीत असताना. 


अक्षरे एकमेकाला जोडून मजकूर 
लिहिला होता. मुखपृष्ठावरील संत 
तिरुवद्ूवरांच्या चित्रात ते या तर्‍हेने 
लिखाणास सिद्ध असल्याचे दिसते. 
सर्व बाजूला योग्य समास सोडून 
पाठपोट साधारण ९ ओळी लिहिलेल्या 
मजकुरातील काही भाग वाचत अगस्त्य 
मुनींना नमन करून नाडी वाचकाने माझे 
पत्र शोधण्यास सुरूवात केली. पट्टीतील 
मजकुराच्या अनुषंगाने तो विचारे की 
ज्याची ही पट्टी आहे, त्याला ३ भाऊ 
व २ बहिणी आहेत. तसे तुमचे आहे 
का? मला फक्त हो किंवा नाही असे 
उत्तर देण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे 
मी नाही म्हणताच ती पट्टी खालीं 
'सरकावून तो पुढची पट्टी हातात घेऊन 
विचारे की या पट्टीतील व्यक्तीची माता 
जीवित नाही तसे तुमचे आहे का? मी 


नाही म्हणताच ती पट्टी खाली सरकवली 
जाई. कधी तुमचे ना प फबभया 
आद्याक्षरांनी सुरू होते का? नावात 
किती अक्षरे आहेत असेही प्रश्‍न विचारले 
जात होते. त्या दिवशी बंडला मागून 
बंडले संपली तेव्हा नाडीवाचक तोंड 
बाकडे करीत म्हणाला, 'इल्ले सामी, 
प्लीज कम नेक्स्ट मंथ.' पुढे महिन्याभराने 
गेलो तेव्हा माझ्या अंगठ्याच्या ठशाचे 
बंडल श्रीलंकेहून आल्याचे मला कळले. 
मध्यंतरीच्या काळात इतरांचे भविष्य 
पाहिल्याने मीही नाडी भविष्याला रुळलो 
होतो. यावेळी एक बंडल तसेच गेल्यावर 
पुढच्या बंडलातील ५-६ पत्रे गेल्यावर 
एका पट्टीत एकदम आईचे नाव-मंगला, 
वडिलांचे नाव - जनार्दन, तुमचे नाव 
- शशिकांत, पत्नीचे नाव - अलका 
असे धडाधड सांगितले गेले. याशिवाय 


तुम्ही हे भविष्य बयाच्या ४५ व्या वर्षी 
पहात आहात. सध्या एक मुलगा ब एक 
मुलगी असून विरोधि वरषम (संवत्सर) 
आडि मासम, तमिळ तिथी १६, रविवार, 
चित्रा नक्षत्र, धनुसु लप्रम, कन्यारांशी, 
-असा कालमानाचा संपूर्ण आराखडा 
सांगितला गेला. तिथेच ४० वर्षांचे 
जाडजूड तमिळ पंचांग पडले होते, 
त्यात बर वर्णन केलेल्या दिनभानात 
कानामात्रेचाही फरक नव्हता व 
त्यासमोर माझी इंग्रजी जन्मतारीख 
लिहिली होती - ३१ जुलै १९४९ ! 

पुढे आईवडिलांचे प्रथम अपत्य, 
मुले माध्यमिक शालेय शिक्षण घेत 
आहेत, जातक विद्यावान देशसेवेच्या 
संरक्षणाच्या कार्यात सरकारी नोकरीत 
उच्चपदावर असा सरळ उल्लेख होता. 
शिवाय जन्मवेळेच्या ग्रहमानाप्रमाणे माझी 
पत्रिका सांगितली गेली. ती माझ्यापाशी 


असलेल्या पत्रिकेशी बरोबर जुळली. 


अशा तऱ्हेने लाखो पट्ट्यांतून माझी 
नेमकी पट्टी मिळाली होती. नंतर 
ताडपत्रावरील मजकूर एका ४० पानी 
वहीत नोंदला गेला. ब त्यात पाहून 
भाषांतरकाराच्या मदतीने एका टेपरे- 
कॉर्डवर भविष्य टेप केले गेले. नाडी 
वाचकाने नंतर ती बही व टेप नप्रतापूर्वक 
झुकून माझ्या हाती सुपूर्त केली. या 
' सर्वासाठी त्यावेळी १००रुपये भविष्याचे 
व २५ रुपये टेपचे असे एकूण १२५ रुपये 
घेतले गेले. 

त्याच जनरल कांडात अगस्त्य 
महर्षींनी जातकाला (मला) इतर 
कांडातील विविध सूक्ष्म माहिती 


बाचण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे 
पुढील कांडांचे वाचन करावे अशी 
उत्सुकता लागली. त्यावेळी लक्षात आले 
की साधारण १८ ते २० श्लोकांच्या ७० 
८० ओळीत जातकाच्या सर्व आयुष्याचे 
भविष्य वर्तवले जाते. त्यातला पहिला 
भाग कोणाचे, कुठल्या कांडाचे वाचन 
चालू आहे याचे वर्णन येते. उदा. माझ्या 
संदर्भात प्रत्येक कांडाची सुरूवात - 
धनुसु लम्मम, कन्यारांशी, जातकाचे नाव 
- शशिकांत, मातेचे नाव- मंगला, 
पित्याचे नाव- जनार्दन, व पत्नीचे नाव- 
अलका, व वयाच्या ४५व्या वर्षी हे 
भविष्य पहिले जात आहे असे सांगितले 
जाई. त्यामुळे इतरांच्या पट्टीतील मजकूर 
सांगितला! जात नसल्याचे खात्रीशीर ठरत 
असे. त्यापुढे कांडांच्या . अनुषंगाने 
महत्त्वाच्या एखाद्या घटनेचे वर्णन केले 
जाई व पूर्व जन्मातील पाप-पुण्याच्या 
कृत्यामुळे व सध्याच्या बऱ्यावाईट 
ग्रहमानामुळे काय होत आहे याचा उल्लेख 
येई. भविष्यातील वर्षाचा कधी एकेरीत 
तर कधी २-३ वर्षांच्या साखळीत उल्लेख 
होई. माझ्या बाबत एका कांडात 
सुरूवातीलाच अचूक घटनांचे वर्णन 
आले. उदाहरणार्थ- माझ्या पदोन्नतीस 
झालेली दिरंगाई, मुलांच्या शिक्षणात 
खंड, पत्नीस त्वचा रोग (त्या वेळी 
तिला एलर्जी मुळे खाज सुटण्याचा त्रास 
होता), वाहनापासून अपघात, (काही 
दिवसापूर्वी कारला समोरून येणाऱ्या 
वाहनाने धडक दिली होती. पण वेळीच 
दक्षता घेतल्याने कारच्या मोडतोडीवर व 
आम्हा कुटुंबीयांवर काहीही इजी न होता 


वेळ निभावली गेली होती,) एका कोर्ट 
कचेरीचा प्रसंग ! (प्रथम हे खरे वाटले. 
नाही, कारण एअर फोर्स मधील 
नोकरीत कुठंली कोर्ट कचेरी? पण पुढे 
डोके खाजवता लक्षात आले की 
काही महिन्यापूर्वीच आपण एका 
कोर्टमार्शलच्या संदर्भात महत्त्वाची साक्ष 
दिली होती !) या सणसणीत व ताडून 
पहावा येण्यासारड्या घटनांवरून माझी 
अशी खात्री झोली की भूतकाळ बरो र 
सांगितला जात आहे. माझ्यामुळे एअर 
फोर्स मधील बरेच जण भविष्य पाहून 
गेले. प्रत्येकाला अचूक माहितीचा 
अनुभव आला. हौ 


मध्यंतरी अनेक वर्षे लोटली. 
अनेक केंद्रातून अनेक तऱ्हेच्या नाड्या 
वाचण्याचा अनुभव आला. महान 
शिवभक्त राजन अलदान, पुनित 
वालिया यांच्या समावेत गिरीप्रदक्षिणा, 
नवग्रह, शिवमंदिरांना भेटी असे अनेक 
अध्यात्मिक आनंदाचे अत्युच्च क्षण 
अनुभवले. श्वासोच्छवासाच्या स्पंदनावर 
आधारित चंद्रकळा व सूर्यकला 
नाड्यांची अनुभूती मिळाली. महर्षीच्या 
प्रेरणेने या ग्रंचांचा परित्रय संपूर्ण 
भारतभर होऊन अनेक शहरात नाडी 


"केंद्रांची स्थापना झाली. यापुढे नाडी 


महर्षींच्या कार्याची सेवा विदेशात 
घडावी यासाठी प्रयत्न करण्याचा बेत 
आहे. १४ ऑक्टोबर २००७ ला 
पुण्यात नाडी ग्रंथांवर एकः दिवसाचे 
अधिवेशन झाले. तो वृत्तांत अन्यत्र 
दिलेला आहे. 


* प्रकरण २ 


वरचेवर. विचारले जाणारे प्रश्‍न व उत्तरे 
यामधून माडी ग्रंथाविषयी अधिक 
माहिती- जाणून घेऊ या. 


, ___ मात्र याशिवाय गेल्या काही 
वर्षात नाडी शब्दाचा आणखी एक अर्थ 
, असतो वाचा शोध कित्येक मराठी 
भाषळोंना गेल्या काही वर्षांत लागला 


नाडी ग्रंथ भविष्य प्रश्नोत्तरी 


लिहलेले नाडी पट्टया हे भविष्यग्रंथ 
होत. 


प्रश्‍न - 'नाडी' ग्रंथ कोणी लिहिले? . 


* . उत्तर - आपण ज्या त्री महर्षींची नावे 
* रामायण, महाभारत, भागवत आदी 


धार्मिक ग्रंथात वाचतो, त्या वसिष्ठ, 
विश्वामित्र, फराशर, भृगु, अगस्त्य 
काक भृशुंडी, शुक, अत्री, मार्कडेय, 
कौशिक आदी महर्षींच्या नावाने नाडी 
ग्रंथ उपलब्ध आहेत. याशिवाय चंदी, 
विनायक, पुल्लीपाणी, बोहर, बुध, 
मीनाक्षी, मच्छ, सिंह, सदानंद जेमिनी, 
धन्बंतृरी आदी उत्तर भारतीयांना 
अपरिचित महर्षींनींही नाडी ग्रंथ 
लेखन केले आहे. आता प्रश्‍नं पडेल 


की ही रचना त्यांनीच केली हे * 
कशावरून ? याचे उत्तर असे की प्रत्येक 


भविष्य कथनाच्या वेळी प्रथम 
शिवपार्वतीला (ईश्वराला) बंदन 
करून त्या त्या नाडीचे महर्षी म्हणतात, 
“या जातकाचे (भविष्य जाणण्यास 
उत्सुक व्यक्तीचे) भविष्यकळ कथन 
करण्याची मला म्हणजेच अगस्त्य/ 
बशिष्ठ/ अथवा अन्य महर्षी-ग्रेरणा 
च्या असा कृपा आशीर्वाद मागतात, 
स्तुती १/२ “छोकातून वर्णन केली 
जाते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी त्या त्या 
महर्षीचे नाव अंसल्याने त्या ग्रंथांची 
निमिर्ती. त्या महर्षीच्या नावाने केली 
असे म्हणावे लागते. तथापि हे रचना- 


कार्य एका व्यक्तीच्या जीवनापुरते 
नसून पिढ्यानूपिठ्या चाललेले काम 
असल्याने अगस्त्य, अत्री ही घराणी 
किंबा उपनावे असावीत. आजकाल 


-देखौल वसिष्ठ, कौशिक आडनावे 


असलेले किती तरी लोक विशेषत: 
उत्तर भारतात भेटतात. 

आत्तापर्यंत अनेकांनी अनुभवलेल्या 
नाडी भविध्यामधून ७२ महर्षींचे 
उल्लेख आले आहे. 
प्रश्‍न - नाडी ग्रंथ भविष्य का 
पाहावे ? 
उत्तर - प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात 
असे प्रसंग येतात की त्यावर कशी 
मात करता येईल याचे नक्की मार्गदर्शन 
करणारे कोणी मिळत नाहीत. कोर्टात 
केस करावी का ? त्यात अपयश 
येईल का ? या प्रश्‍नाचे उत्तर कायद्याच्या 
विषयात निष्णात काळया कोटातील 
वकील, “तुम्ही हरणार - कोर्टाची 
पायरी चढू नका'' असे कधीच सांगत 
नाहीत. त्यांना केस जिंकता येणार नाही 
याची खात्री असूनही ते अशीलाला 
“नक्की जिंकून देतो'' असे सांगतात. ही 
त्यांच्या धंद्याची मेख आहे. अशा वेळी 
अत्यंत रोखठोक शब्दात 'केस लढू 
नये. हरावे लागेल. निवडणुकीला उभे 
राहू नये. विजय मिळणार नाही, ' असे 
नाडी ग्रंथातून खणखणीतपणे सांगून 
वेळीच जागे केले जाते. त्यामुळे एक 


नि:पक्ष सल्लागार म्हणून नाडी ग्रंथाचे 


* अवलोकन होते, . 


नोकरी मिळणे; मिळाली तर न 


टिकणे, धंद्यात खोट, असाध्य रोग, 


रेंगाळलेली लग्ने, प्रमोशन अशा अनेक 
प्रापंचिक चिंता भेडसावत असतात. 
त्यांना. योग्य मार्गदर्शन करून व्यक्तीच्या 
कर्तृत्वाला प्राधान्य दिले जाते. तथापि 
संर्बच गोष्टी मानवी कर्तृत्वांच्या 
आवाक्यात नसतात. अभ्यास कसून 
करणे आपल्या हातात आहे. मात्र गुण 
देणे, दर्जा ठरवणे आपल्या हाती नाही, 
तसेच आपल्या श्रम, कष्टाच्या शिवाय 
अन्य घटक.-जे कार्याला यशस्वी 
करायला लागतात ते-आपल्या बाजूने 


असावेत, निदान विरोधात जाऊ नयेत 


आदी कारणांसाठी, काही धार्मिक 
पूजा, अर्चना, जपजाप्य, अन्नदान, 
वस्त्रदान, ज़लदान किंवा पैशाचे दान 
करण्यास सुंचबिले जाते. त्याद्वारे 
नाडीतून मार्गदर्शन मिळून आपले पेच/ 
तात्कालिक समस्यांचे निराकरण केले 
जाते, म्हणून एक मार्गदर्शक, विचारी, 
सद्‌भावनेचा सल्ला देणारे म्हणून नाडी 
ग्रंथ भविष्याचे अवलोकन करावे. 

याशिवाय काहींना या भविष्य 
कथनाच्या पद्धतीचा, ज्ञानाचा शोध 
घेण्याची इच्छा होते, त्यांना वैयक्तिक 
भविष्यात रस नसतो. पण ही संहिता 
कधी, कशी, कुठे लिहिली असावी ? 
कोणती लिपी वापरली ? लेखनकार्य 
कसे केले असेल ? किती वर्षे ते 
चालले असेल आदी कुतूहले आकर्षित 
करतात. ते त्या मार्गाने नाडी ग्रंथाचा 
आस्वाद घेतात. 


प्रश्‍न - एखाद्या नाडी केंद्रात नाडी . 


पट्टी मिळाली नाही तर १/२ महिने 
थांबा व त्या पट्ट्यांचा स्टॉक आला. 
की पुन्हा विचारणा करा असे सुचवले 
जाते तेवढा वेळ थांबणे शक्‍य नसते. 

त्या वेळी काय करावे ? 


उत्तर - नाडी भविष्य पाहायचे ठिकाण - 


ज्या शहरात असेल त्याच शहरातील 
अन्य नाडी भविष्य केंद्रातूनही आधींच 


« अपॉइंटमेंट घेऊन ठेवाबी. एके ठिकाणी . 
निराशा झाली तर दुसऱ्या केंद्रातून भविष्य. जळे ही :पु 
पाहायला जाता येते.. बऱ्यान्न वेळा . १ क्ली ज् व 
अशा दुसऱ्य केंद्रात पट्टी सहजासहजी 


सापडून जाते, मात्र ही कामे दिवसभर 
मोडणारी असल्याने त्या अनुरूप 
बेळेची आखणी करावी. .. 


प्रश्‍न - शांती दीक्षा कांडात 
सांगितलेली कर्मे करूनही नंतर 
भविष्य पाहिले तर पुन्हा शांती 
दीक्षा करावी काय ? 

उत्तर - अनेकांना उत्सुकतेपोटी, 
अनिवार्य घटनाक्रमामुळे किंवा 
सहजपणे नाडी. ग्रंथ पाहायंची संधी येते. 
त्यातील भवबिष्यकथनाच्या समवेत 
काही पूजा, अर्चना, जप आदी करण्याचे 
पुन्हा सुचवले जांते. त्या वेळी मनात 
साहजिक प्रश्‍न उद्‌भवतो की आधी 
केलेल्या शांती दीक्षेचे काय ? ती केली 
तरी पुन्हा मी का करावी ? समजा 
आणखी काही वेळा नाडीपट्टयांचे 
अवलोकन करण्याची बेळ आली तर 
प्रत्येक वेळी असे सोपस्कार करायचे 
तरी किती वेळा ? 


,, नाडी ग्रंथाची, रेचना- व्यक्तीच्या 


* सांसारिक चिंत्रा/कटकटी/ आजार 


येते.. कर्णेच्या सद्भावनेने त्यांनी 


त्याच्या पूर्वकर्मातील उरलेल्या 
कृत्यांसांठी आणखी शांती दक्षा . 
करणे अपेक्षित असते. ही व्यक्ती पुन्हा 
नाडी ग्रंथ पाहील त्या वेळी आणखी 
सोप्रस्कार सांगू. सर्व एकदम सांगितले 
तर पैसा, वेळा, मानसिक स्वास्थ्य या 
कारणांनी तो काहीचं करणार नाही. 
ग्राला .हप्त्याहप्त्याने सांगणे 

असेल असे म्हणावे कवीच यम 
कधी काही सोपस्कार करायची गरज 
नाही असे म्हटले जाते. मी स्वतः या 
सर्व तऱ्हेच्या कथनांचा अनुभव घेतला 
आहे. मक 


प्कण ३ .- ःवळला नवग्रह मंदिरांच्या यात्रेला 


१) सूर्यस्थान-सूर्यनार कोईल 
(कुभकोणम पासून १५ कि. मी. 
दू) ग 

महर्षी ग्यास कृत सूर्य ग्रहस्तोत्र 
जपाकुसुम संकाशं काश्यपेय महाद्युतिम ॥ 
तमोरीं सर्व पापध्नम प्रणतोस्मि दिवाकरमा। 
सुरुवात होते. अशा सूर्याला 
माझा नमस्कार असो. काश्यप 
महर्षीच्या पुक्ना, तुझ्यामुळे अज्ञान 
तिमिराचा व सर्व पापांचा विनाश 
घडो. 


आदित्य गायत्री- 

ऑंम अशध्ध्वजाय विद्ाहे पाशहस्ताय 
धीमहि 

तत्नो सूर्य: प्रचोदयात । 

कथा - सात घोड्यावर आरूढ (प्रकाश 
किरणांच्या सपतरंगांना एकत्र करून) 
एका चाकांच्या (एका पांढऱ्या रंगाच्या 
रूपाने) रथावर आरूढ होऊन काश्यप 
पुत्र सूर्य, देव-दानवांना समानपणे प्रकाश 
ब उष्णता देऊन जीवन प्रदान करतो. 
सूर्याच्या रथाचे सारथ्य अरूण करतो. 
सुर्याच्या प्रकाशाची व अति उष्णतेची 
विनाशक तीव्रता अरुण नियंत्रित करतो 
असे मानले आते. सूर्याच्या उषा व 


छाया या दोन अर्धांगिनी असून, लाल 
कमल हे त्याचे आवडते पुष्प आहे. 
वाहन मोराचा रथ आहे.,रंग - लालसर 
पिवळा अमितत्खाच्या या देवाची रास 
सिंह आहे. 

मंदिरात्री रचना - हे मंदिर कावेरी 
नदीच्या तीराबर वसलेल्या कुंभमेळ्याच्या 
तोडीचे पावित्र्य असलेल्या कुंभकोणम 
जवळ आहे. छोटेसे पण टुमदार मंदीर 
पश्चिम मुखी आहे. या मंदिराचे आणखी 


- वैशिष्ठ्य म्हणजे अन्य नवग्रह मंदिरात 


शिव्मच्या पिडीला मध्यवर्ती स्थान 
दिलेले असते. तसे न होता, तेथे सूर्य 


हाच मूलावर॑ - मुख्य मूर्ती म्हणून 


. व -शद्धाळू दक्षिणेची ही भावपूर्ण यात्रा. कशासाठी ? 


सनातन धर्माच्या तत्वज्ञानाचे दोन 
प्रमुख आधार आहेत. एक - पुनर्जन्म 
सिद्धांत तर दुसरा - कर्मफल सिद्धांत. 
पुनर्जन्मे मानावा तर पुरावा काय हा 
असा संभ्रम होतो. त्याला पुरावा 
म्हणून नाडी ग्रंथ भविष्य हे भक्षम 
आधार किंवा पुरावे आहेत. कारण 
व्यक्तिच्या पूर्वजन्मातील कर्मफले 
त्याच्या सध्याच्या परिस्थितीला 
जबाबदार असतात. असो. 

नाडीकर्ते महर्षी आपल्या 
अतिंद्रीय ज्ञानाचा बळावर सांगतात 


की त्या पूर्वजन्मातील कुकर्मावर 


' सध्याच्या जन्मातील सत्कर्मांनी माते 
करता येते. ती कशी करावी याचे 
मार्गदर्शन नाडी महर्षी प्रामुख्याने १३. 
ब १४ व्या कांडातून करतात. 

मंदिरांना भेटी, अन्नदान, वरदान, . . 
जळलदान, दक्षिणा, दीप-दर्शन, दीनदुखी 


लोकांची आपल्या परीने सेवा करून 
त्यांच्या तृप्ती ढब आनंदाचे 
आशीर्षादात्मक तरंग - स्पंदने 
मिळवायची असतात. ते आशीर्वाद 
आपल्या पूर्व कृत्यांच्या बाईट - 
नकारात्मक भावनांचा नाश करतात व 
मनुष्याला या जन्मात त्या पापापासून 


मुक्‍ती . होते, असे या मागचे शास्त्र 
आहे. आता या बाबत पाश्चात्य 
देशात प्रयोगशाळेत शोधकार्य करून 
पुनर्जन्म सिद्धांत .सत्य म्हणून मान्यता 
पावला आहे. 
काही धर्म संकल्पनांमध्ये |. 

पुनर्जन्माला मान्यता नाही. परंतु अंतिम 
निवाड्यापर्यंत खोळंबलेले आत्मे 
निवाड्यानंतर ज्या स्वर्गात पोचणार 
तेथे त्यांचा एका अर्थाने पुनर्जन्मच 
होणार आहे. पुनर्जन्माला आधार 
कर्मफल सिद्धांत असून बर्‍्या-बाईट 
कर्माच्या आधोरे पुनर्जन्म भोगण्यासाठी 


: यांच्या 


स्थापित केला गेला आहे. 

प्रबेश द्वाराबरील राज गोपुरम तीन 
मजली असून त्याला पाच कळस 
आहेत. सूर्य देवतेची मूर्ती उभी असून, 
मंदिरचा आकार रथासारथा आहे. 
मंदिरात सूर्यदेवासमोर एक - बृहस्पतीची 
मूर्ती आहे. या भागाला एरू मंडप 
म्हणतात. त्याच्या पूर्व दिशेला 
सभानायक मंडप असून तेथे नबग्रहांच्या 
मूर्ती आहेत. या भागात दगडी घोडा 
आहे तो सूर्याच्या सात घोड्यांचे 
प्रतीक आहे, या परिसरत अन्य आठ 
ग्रहांची छोटी मंदिरे आहेत. प्रत्येकाला 
प्रदक्षिणा घालण्यासाठी वाट आहे. या 
सर्व ग्रहदेवता शस्त्रधारी नाहीत. 
शुभेच्छादर्शक अंगुली मुद्रेत' किवां 
“अभग्हस्त' मुद्रे आहेत. ' - 

मंदिराचा इतिहास - हे मंदिर या 
- स्वरूपात निर्माण करण्याचे श्रेय चोल 
राजा (इ.स. १०७०-११२२) याला 
जाते. मात्र मान्यताप्राप्त कवी इलंगो 
_ “शिलप्पणकरम' 


महाकाव्यातील कावेरीच्या त्रिभूज 
प्रदेशातील सूर्यमंदिराचा उल्लेख असे 
दर्शवतो की ११ व्या शतकात चोल 
राजा - 'कुलोततुंभ' याने त्या पूर्वीच्या 
अतिप्राचीन मंदिराचा जीर्णोद्धार केला 
असावा. त्यामुळे १३ व्या शतकातील 
ओरिसा राज्यातील कोणार्क सूर्य 
मंदिरापेक्षा हे मंदीर नक्कीच पुरातन आहे. 

मंदिरातील उत्सब - पोंगल 
(मकर संक्रांती नंतर) रथ सप्तमी हा 
महत्वाचा सण, तो जर रविवारी रोहिणी 
नक्षत्रात असेल तर विशेष पवित्र मानला 
जातो. वेलरुक्ठु या वृक्षाला तेथे पवित्र 
मानले जाते. आपण मागितलेली इच्छा 
पूर्ण झाली तर आभार प्रदर्शक वसे 
वृक्षाला बांधण्याचा प्रघात .आहे. या 
वृक्षाची दोन पाने खाऊन येथील कुंडात 
स्नान करणे शुभ मानतात. 

“ नाडी. ग्रंथ भविष्यात सामान्यत: 
सूर्यमंदिरात प्रथम पूजा करावी लागते. 
तेथे विनायक व नवग्रहांची पूजा करून 
प्रदक्षिणा करणे अपेक्षित आहे, शक्‍यतो 


तन लागतो. सध्याच्या काळात 
मैतिकतेच्या तत्वज्ञानातून कर्माला 
सत्कर्म किंवा कुकर्म अशा पारड्यात 
घालून व्यक्तींच्या कर्मांचा विचार 
केला जातो आणि व्यक्‍तीला चालू 
जीवनात दंड किंबा शिक्षा अथवा 
मान-प्रशंसा मिळून न्याय. होतो. 
मात्र ही नैतिकता सोईनुसार कुकर्मांवर 
शालीप्रमाणे पांघरून खोटी प्रतिष्ठा 


कुकर्मांची नोंद आकाशिक 
लेखनाद्वारे केली असल्यामुळे या 


मिरवता येते. पण पुनर्जन्ब सिद्धांतातून 


किंवा नंतरच्या जन्मात त्याची भरपाई 
केल्याशिवाय सुटका होत नाही. योगी 
अरविंदांनी सावित्री 'या महाकाव्यात 
प्णाड ग. गि्ठगॉद्या 02805 (न 
आठवण्याऱ्या पुमर्जन्मातील कर्मफळे) 
असे याबाबत म्हटले आहे. ती फळे 
मानवाला भोगणे प्राप्त आहे. 

हिंदू संस्कृतीच्या अनेक 
वैशिष्ट्यामध्ये नवग्रह देवतांचे स्थान 
अद्भूत आहे. ज्यो तिषशाखाला 
उपवेदाचा मान आहे. या शास्त्राचा 
आधार आकाशस्थ ग्रहगोलांचे भ्रमण व 


निरीक्षण झाले त्यातून प्रत्येक ग्रहाचे 


पहाटे मंदिर कचेरीत परवडेल अशा 
किंमतची पूजा तिकीटे फाडून अर्चना 
करता येते. साधारण २ ते ३ तास 
लागतात. बाहेर काशायव्रतख्रात काही * 
साधू अन्नदानासाठी मिळतात. तेही काम 
उरकता येते. नाडी ग्रंथाप्रमाणे शांति- 
दीक्षा करणाऱ्यांनी या मंदिरात नव 
ग्रहांच्या पूजेसाठी आवर्जून आवे. 
कंडीयूरचे सूर्यमंदिर - कुंभकोणम 
पासून २२ कि. मी. वर आणखी एक 
सूर्य मंदिर आहे. शिवांनी तेथे 
" सूर्योपासना केल होती अशी मान्वता 
आहे. सातव्या शतकातील ज्ञान संबंधर 
व तिढ़ नवक्षरस्‌ या कवींच्या काव्यातून 
या मंद्रिगचे उद्लेख मिळतात. या मंदिरात 
शिवाणम प्रतिष्ठा नावाची मूर्ती रचना 
आहे. त्यात सूर्य मध्ये व उलेले आठ 
अह आठ दिशांना असे मानले आहेत. 
ैवेद्यम -. शक्करई पोंगल 
क्रिंवा साखरेचा मूग घालून केलेला 
आत. द 


क. 


बरा-वाईट परिणाम आहे. यांचे रहस्य 
प्राचीन. काळापासून क्रवीमुनींना ज्ञात 
झाले. त्यांनी प्रज्ञा, अनुमान- व 
निरीक्षणाच्या आधारे त्यांचे .नियम 
बनवले आणि मानत्री बदलांची 
काटेकोरपणे नोंद केली. 

ज्या ग्रहगोलांच्या भ्रमणाच्या 
कक्षा व त्या पलिकडील अवकाशाचे 


नाव, त्याची भ्रमणाची चुंबकीय शक्‍ती, 
त्यावरून येणारे किरण किंबा इलेक्ट्रो-.. 


२). चंद्र स्थान - तिंगलूर 


कव ग्रहांना मांनेवी रप व स्वभावधर्म 
देण्यात आले. 


,देवतांचा 'भावनिक आधार प्राप्त 


करून घेण्यासाठी त्यांना देवत्व 


अत्यंत रमणीय आहे. 

मंदिराचा मुख्य भाग दुमदार आहे. 
शिबकैलास नाथर व पेरीयनायकी 
पार्वतीच्या रूपात येथे दिसतात. 
आड्रूबाजूला सूर्य . नारायण आपल्या 
-उषा व छाया नामक पत्नींच्या समावेत 
असून विनायक, कार्तिकिय आदींच्या 
मूर्तीही तेथे आहेत. येथे शिव दक्षिणमूर्ती 
या रूपात असून एका हातात ताडपत्राचे 
पुस्तक, दुसऱ्या हाताची बोटे गालाशी 


« बसलेले आहेत. म्हणून त्यांना शिवयोगी 


म्हणतात. अशा शिवांच्या पायाशी 
मुयालागण या उद्दामपणा व अज्ञानाचे 
प्रतीक असलेल्या विरोधकांचा पायांनी 
तुडवून बंदोबस्त केल्याचे ते प्रतीक 
आहे. साधारण ७ व्या शतकात या 


' मंदिराची पुनरुद्धार झाला असावा असे 


मानण्यात येतो. या शिवाय तिर दे्वेकाडू 
नावाचे आणखी एक मंदीर चंद्र 
देवतेसाठी प्रसिद्ध आहे. कुंभकोणम 
पासून उडार वण येथून जवळ कावेरी 


१५०० ते २००० वर्षांच्या इतिहासात 
या मंदिरांचा उद्ठेख अनेक प्राचीन 
काव्यातून, भक्तिगीतातून वरचेवर 
होतो. शिवमंदिरातील पिंडीच्या 
खालोखाल या मंदिरांना मान मिळतो. 
हजारो भाविक नाडी ग्रंथांतील 
आदेशाप्रमाणे या नवग्रह मंदिरांना भेट 
देवात. महाराष्ट्रातील शिंगणापूर 
येथील शनि-मंदीर, कोणार्क येथील 
सूर्यमंदीर. काश्मीर खोऱ्यातील 
अबंतीपूर येथील मार्तंड-मंदीर ही इतर 
ग्रह मंदिरे प्रसिद्ध आहेत. याशिवाय 


नदीच्या किनारी या मंदिरात ककाटिकेधवर 
जेथे खेकडा शिवर्पिडीला फुले बाहून 
पूजा करत आहे अशी मूर्ती आहे. 
अपूर्वनायकी ही याची सहचारिणी 
आहे. य़ा मंविशला नंदाल उर्फ खेकडा 
मंदौर ही म्हणतात. हिरेब्यागार पाचूच्या 
समान भावशेताच्या मंधून जाणारा 
रस्ता थेट मंदिरापाशी पोचतो. 

या मंदिरात कर्क दोष किंवा चंद्र 
दोषासाठी प्रार्थना ब पूजा केली जाते. 
या मंदिरात चंद्र बसलेल्या अवस्थेत 
असून त्यातून तो शिवाच्या इतकाच 
ताकतीचा आहे असे दर्शवले आहे. 
अन्य ग्रहांच्या मंदिरातील मूर्ती सामान्यत: 
उभ्या असतात. 

मैवेधम - दहीर सादम (उच्चार 
दईर्सदम री 

दही घालून कालवलेला. भात. 
वर चरचरीत फोडणी - त्यात चवीला 
कैरी व अन्य मौसमी फळांच्या छोट्या 
फोडी टाकून रूचकर बनवलेला पदार्थ. 


अनेक मंदिरे काळाच्या ओघात, 
विविध कारणांनी नष्ट झाली. मंदिरे 
ही पूर्वीच्या काळात धार्मिक, 
सांस्कृतिक व राजकीय कार्याची 
प्रमुख केंद्रे होती. मंदिरांची निर्मिती, 
संरक्षण, देखभाल व अर्थार्जन हे 
सारे त्या परिसरातील राजे राजवाडे, 
श्रीमंत व्यापारी, विद्वान ब्राह्मणांच्या- 
तर्फे केले जात असे. अशा या 
ग्रहांच्या स्थानांची -मंदिरांची ओळख 
तेथे प्रत्यक्ष जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी |. 
करून देण्यात येत आहे. 


३) मंगळस्थान वैदीश्वरन 
कोईल 

(कुंभकोणम पासून ५९ कि. मी. 
दूर नाडी. ग्रंथ भविष्यासाठी सुप्रसिद्ध 
गाव) , 
महर्षी व्यास कृत मंगळस्तोत्र 
धरणी गर्भ संभूतम“ विद्युत कांति 
समप्रभम ॥ 
कुमारं शक्ति हस्तं तं मंडलम 
प्रणमाम्यहम ॥ 

अर्थ - शक्ती स्वरूप विद्युत 
हाती घेतलेल्या ब अति शुभ्र 
कांतीच्या धरणी - पृथ्वी पुत्राला 
माझा नमस्कार असो. 

अंगारक गायत्री - 
ऑंम वीरध्चजाय विशहे बिघ्नहस्ताय 
धीमहि तन्नो भौम - प्रचोदयात । 

सर्व ग्रहात तप्त लाल रंगाचा, लाल 
पोषाख, रक्त वर्णीय फुलांचा चाहता 
मंगल किंवा भौम -भूमिपुत्र आपल्या 
उग्र तेजाने तळपून जनामध्ये भीतीयुक्त 
आदर निर्माण करणाऱ्या 
या ग्रहाचे हे, मंदीर आहे. वैदीशरन 
कोईल. या मंदिरात शिवाच्या शिवाय 
औषधांचा अधिपती वैद्वनाथ-तैय्यल 
नायकी या औषधी तेलासाठी प्रसिद्ध 
आहे. पूर्वेला भैरव, पश्चिमेला वीरभद्र, 
उत्तरेला काली व दक्षिणेला कर्षण 
बिनायक व दुर्गदिबी यांची उपमंदिरे 
आहेत. 


मंगळाची मूर्ती मेंढ्यावर स्वार, 
एका हातात गदा, आठ घोड्यांचा 
सुवर्ण रथावर आरूढ मंगळ ग्रहाला, 
अंगारक कूजा, शक्तीधरा, लोहिता, 
रक्तवर्णा आदि नावे तमिळ लोकात 
प्रसिद्ध आहेत. मंगळदशेचा प्रभाव 
तीब्रर्‍युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण 
करणारा आहे. सेनादलात किंबा औषध 
देण्याच्या कामी चाकरी करणाऱ्या 
लोकांच्या कुंडलीत मंगळाचे स्थान 
प्रभावी असते. ' सेल्व मुल्थुकुमार 
स्वामीचे येथील मंदीरही मंगळ 
ग्रहाप्रमाणे या शिवमंदिरात प्रमुख आहे. 

वैदीशरन कोईल हे गाव नाडी 
ग्रंथ भविष्यासाठी प्रसिद्ध पावले 
आहे. (वैद्यरूपातील शिव त्यांचे कोईल 
म्हणजे - मंदीर) नाडी. ग्रंथाच्या 
ताडपट्ट्यांचा साठा या मंदिरात फार 
पूर्वी पासून होता. भविष्य कोरलेल्या 
ताडपट्ट्यांचे प्रचंड साठे या मंदिणत 
जतन केले जात असत. मंदिराच्या 
तळघरात मोठ्या मोठ्या लाकडी 
पेट्यात ताडपट्ट्यांचे साठे आहेत 
असे सांगणारे वृद्ध. येथे भेटतात. 
शिवाय या मंदिराच्या तीन बाजूंनी 
लहानमोठी दुकाने थाटून आपल्या 
जवळील पट्ट्यांवरून भविष्यकथन 
करण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात 
चालतो. शांती-दीक्षा कांडात. वर्णन 


केलेल्या पूजा ब जपसाधना या. 


ठिकाणी केल्या जातात. मात्र याचा 


गवगवा फार केला जात नाही. 
* ' हृतिहासं - साधारण एक हजार 
वर्षापेक्षा प्राचीन या मंदिणच्या भव्यतेत 
वेळोवेळी भर घालून वाढ केल्याचे 
तेथील वास्तुकलेवरून लक्षात येते. 
उतरत्या श्रेणीने कलाकुसर केलेल्या भिंती 
व स्तंभ नंतरच्या काळातील वाढकतेल्या 
भागांतील ओबडधोबड शिल्पातील 
कारागिरी उपदेवतांच्या व मंडपातील 
मिरीचे काळे दाणे व मीठ, गूळ यांची 
आहूती प्रसिद्ध आहे. 
येथील जटायू कुंडममध्ये रामायणातील 
जटायू व संपातीच्या कथा 
ह र 
येथील एका बाह्या मंडपात 
तंजांवूरच्या राजाची व प्रधानाची 
मूर्ती खांबात कोरली आहे. त्यामुळे 
त्यांच्या प्रेरणेने मंदिराच्या विस्ताराचे 
व नाडी ग्रंथपट्ट्यांच्या पुनर्लेंखनाचे काम 
हाती घेतले गेले असल्याची 
पीडा आहे, ज्यांना संधीत्राताचे दुखणे 
आहे, भविष्य पाहायच्या नादात या 
मंदिगला .वेळ काढून भेट देणे जमत 
नाही. या सथबीमुळे मंगळाचा प्रभाव 
जीवनात जाणवल्म की या मंदिराच्या 
भेटीची धावाथाव करावी लागते. 
मैवेच्यम - तुवरम गपरच्यु सादगम 
तुरीच्या डाळीसह बनवलेला 
'तिखटसर सरबरौत भात. त्याला 
ठसकेबाज तडका, असा हा बेत असतो. 


७029000000 कयी इतिहासकार व ज्योतिर्विद श्री.पुरुषोत्तम नागेश ओक र्यांचे पुण्यात दिनांक ४ डिसेग्रर २००७ । 


रोजी देहावसान झाले. त्या माझ्या काकांना आदर श्रद्धाजली. 


११ 


४) बुध स्थान - तिरुवेकाडू 

(कावेरी नदीच्या तीरावर वैदीक्लरन 
कोईल पासून ११ कि. मी. दूर सर्वात 
प्राचीन ३ इबार वर्षापूर्वीचे काही भाग 
या मंदिरात आहेत. पूमपुहार या 
बंदरापाशी . कावेरी नदी समुद्राला 
मिळते त्या वाटेवरील हे मंदीर रचनेने 
छोटेसे आहे.) 

महर्षी व्यास कृत जुध ग्रहस्तोत्र 
प्रियंगु कलिला शामं रूपेण प्रतितम 
बुघम ॥ 
सौम्यं ' सौमगु 
प्रणमाम्यहम ॥ 

अर्थ - अप्रतीम रूप, वर्णाने 
मावळा, सौम्य व शांत स्वभाव 
असणाऱ्या बुधाला माझे वंदन 
असो. 


बुधम 


बुध गायत्री 
ओम. गजध्वजाय विग्रहे सुडहस्ताय 
धीमहि 
तन्नो बुधः प्रचोदयात । 

तमिळमध्ये तिरू म्हणजे संस्कृत 
मधील श्री. वेन-श्रेत, काडू - अरण्य 
म्हणजे श्वेत वृक्षांचे अरण्य असलेला 
वन प्रदेशय बुध चंद्राचा पुत्र ब पुरुरव्याचा 
पिता. चंद्रबंशीय प्रजेचा जनक. हिरव्या 
अंगरख्याने युक्त अश्वारुढ बुधाच्या तीन 
'हातात तलबारी व एका हातात गदा ही 
अखे आहे. बुधाचे मंदीर तसे लहान व 
थोडेसे आत असल्याने व त्या मंदिरात 
अनेक उपदेवतांमुळे नाडीपट्डीत 
सांगितलेल्या योग्य देवतेची पूजा 
करण्याआधी खात्री करावी. भाषेच्या 
अडचणीमुळे कधी कधी अपसमज 


-___ भरपूर पगाराची नोकरी, 
घरची परिस्थिती छान, पत्रिका पटकन 
जुळणारी, अशा वर्णजाची बधू आणि 
बळकट प्रकृतीचा, कर्तृत्ववान, लठ्ठ 
पगाराच्या नोकरीवर, विदेशात वाऱ्या- 
करूनही भारतीय बधूशी लग्न करू 


, इच्छिणाऱ्या आदि सुरस वर्णनाच्या वरांचे 


विवाहयोग पटकन जमत नाहीत असे 


कित्येकदा घडते. त्याबर मात म्हणून 
नाडी महर्षी तिरुमननचेरीच्या मंदिरातून 
हर घालायच्या सोहळ्यातून शिवपार्वतीचें 
आशीर्वाद घ्यायला सांगतात. प्रस्तुत 
लेखकांच्या. अपत्यांनाही नाडी ग्रंथांच्या 
बांचंनातून असाच आदेश आला होता. 


. तिरुमनन चेरी हे गाब महलाडूदुर 


होऊ शकतो. शिवबांनी मरुतवाहन 
राक्षसाचा नाश करण्यासाठी अघोररूप 
धारण केले. त्या अघोरमूर्तीचे दर्शन येथे 
होते. त्यांचे ते रूप पाहाताना थरकाप 
होतो. या युद्धात नंदीच्या शरीराला नऊ 
ठिकाणी जखमा झाल्या. ते 'दर्शवणारी 
त्याची मूर्ती येथे आहे. शिवाय सूर्य, चंद्र 
ब अमीतीर्थ हे तलाव पाहायला 
मिळतात. येथील वृक्ष वनकंदल असून 
जवळच आदि चिदंबरम मंदिराप्रमाणे 
हस्तिनटनम या नृत्यप्रकारात शिवांचे 
दर्शन होते. माघमासात १२ दिवसांचा 
उत्सव साजरा केला जातो. 

पैवेद्यम - शुंडल 

हिरव्यामुगा समावेत भाताच्या 
खिचडीला. मोहरी व कढीपत्याची 
फोडणी, वर नारळाच्या किसाची 
पखरण, 


(मायावरम) पासून २५ कि.मी. वर 
आहे. सकाळी आठ पर्यंत पोहोचावे. 
१० रुपयांचे पूजेचे तिकिट काढावे, 
२५-३५ रु. चा हार पूजा साहित्य 
घ्यावे. व प्रवेशासाठी थांबावे. वेळ 
झाली की एका बाजूला उपबर तर 
दुसऱ्या बाजूला उपवधू यांना ओळीने 
बसवतात. मध्यभागाच्या जागेत 
विवाहित जोडप्यांनी बसायचे असते. 


मुख्यमूर्तीशी मांडामांड करतात. 


-तामिळ मधून आरती पूजा होते. नंतर 


मुख्य पुजारी उपस्थित उपवधू-बरांना 


५) गुरु स्थान - अलंगुडी 
(कुंभकोणम पासून १७ कि. मी. दूर 
कावेरी नदीच्या दक्षिण. तीरावर) 
महर्षी व्यास कृत गुरु ग्रहस्तोत्र 
देवानां च कषिणां च गुरु कांचन संश्रिभम । 
बुद्धिभूत त्रिलोकेशमगतंनमामि ब्रृहस्पति॥! 
अर्थ - हे ब्ृहस्पते, सुवर्णाप्रमाणे 
तळपत्या देव आणि क्षी वृंदाच्या 
पुरोहित गुरुंना माझे नमन असो. 
गुरु गायश्री 
ऑंम वृषभध्वजाय विद्रहे गृणि- 
हस्ताय. धीमहि तन्नो गुरु: प्रचोदयात । 
बाचस्पती किंवा बृहस्पती ग्रह प्रेमळ 
ब दयाबान मानला जातो. त्याचे अल्गुडी 
मंदिरात महत्वाचे स्थान आहे. (अलून 
म्हणजे हलन, विष, हल व गुडी म्हणजे 
धारण, प्राशन करणारा अशा या 
गावाच्या मंदिराच्या नावाची फोड करता 
आढळून येते.) देव आणि दानबांच्या 
प्रयत्नाने समुद्र मंथनातून निर्माण झालेल्या 
बिषाचा परिणाम नष्ट करण्यासाठी 
भगवान शंकरांनी ते हलाहल पिऊन 
टाकले व त्या संकटातून पृथ्वीवरील 
मानबासह जीवसृष्टीला वाचवले. म्हणून 
या ठिकाणच्या शिबांच्या मूर्तीला 
(अबत - आफत), संकट, सहायर - 
मदत करणारा) असेही म्हटले जाते. 


आदेश देतात की या ठिकाणी विवाह 
संपन्न व्हावा या आकाँक्षेने आलो आहोत. 
ती काममा पूर्ण व्हावी. झाली की परत- 


फेड म्हणून जोडीदारासह या मंदिरात 
पुन्हा जरूर येऊन व संकल्प पूर्ती 


या स्थानाला मानतात. 
पंचारण्यम या ळा भाग पूर्वी 
प्रसिद्ध होता. हिरवीगार भात शेते. 
कमळाच्या, लिलीच्या फुलांनी बहरलेले 
तलाव. यामुळे या परिसरात प्रसन्न 
वातावरण आढळते. 

पाच मजली नक्षीदार गोपुरम 
असलेले विस्तीर्ण आकाराच्या मंदीराला 


"बाहेरील तटबंदी व खंदकाने आणखी 


बळकटी मिळते. हे मंदीर कमीतकमी 
१४०० वर्षे जुने असावे असे मानले 
जाते. मंदीर प्रदक्षिणा मार्गावर विनायक, 
सूर्य, शनिश्वर, नटराज, शुक्र, अगस्त्य 
ब पार्वती अम्मन यांची उपमंदिरे 
आहेत. या ठिकाणी दीप लावून अर्चना 
करतात. कोणी आपल्या बयाच्या इतक्या 
तर कोणी २४ प्रदक्षिणेच्या रूपाने दीप 
लावतात. पिवळी वस्त्रे. मातीच्या पणत्या, 
त्यात तेलाची वात शिवाय. काड्यांची 
पेटी साहित्य तत्परतेने मिळते. वातीला 
कापराच्या चुऱ्याचा थर लावला तर 
वात पटकन पेटते. त्यामुळे दीप 
लावण्यासांठी उत्साह वाटतो. 

गुरु ग्रहाच्या मूर्तीच्या पूजा करताना 
अगस्त्य, विनायक आदि देवांच्या पूजेची 
सोय त्यातच होते. अगस्त्य महर्षींच्या 
बुटक्या व स्थूल पोटाच्या आकारावरून 
त्यांची मूर्ती,पटकन ओळखता येते, चैत्र 


करीन. मिळालेला हार विवाह होईपर्यंत 
जपून ठेवेन. विवाह चांगल्या प्रकारे ब 
बेळ न जाता व्हावा ही प्रार्थना रोज 
करीन आदि संकल्प सोडून त्याप्रमाणे 
आचरण करण्याचे वचन घेऊन बाहेर 


पौर्णिमा, पुष्य नक्षत्रावरील पौष व उत्तरा 
फाल्युनी नक्षत्रावर' फाल्युनी . मेक्त्रावर 
फाल्युन महिन्यात मोठ्या उत्सच साजरा 
केला जातो. 

तिरुतेनकुडी .- दंजावर पासून 
पाच कि. मी. दूर येथील मंदियत गुरुंची 
पूजा करतात. काळ्याकभिन्न दगडात - 
बांधलेल्या मंदिराचे आकर्षण असे की 
तेथील चंद्रकांत नामक . एक दगड 
वातावरणातील बाष्प शोषून तो ओला 
राहतो. येथील शिवाच्या मुर्तीच्या 
मस्तकावर या चंद्रकांत पाषाणातून, 
जलाभिषेक नैसर्गिकरित्या सदैव होत 
असतात. विस्तीर्ण जलाशयाजवळ, 
शिवाला स्वयमगंदेवर नाबाने येथे पुजले 
आते. सुंदर कुंडल अंबिकई या नावाने 
पार्वतीला सन्मान दिला जातो - गुरु 
पेयारची या नावाचे गुरु ग्रहाचे एक 
प्रसिद्ध उपमंदिर आहे. विनायक. 
कार्तिकेय नटराज गजलक्ष्मी आदि मंदिरे 
याच मंदिर परिसरातील महत्वाची . 
उपमंदिरे आहेत. तटूई म्हणजे बेट, 
बन्नार व वेट्ठारू नद्यांच्या मध्येवसलेल्या 
रथपुरी उर्फ. तेर्थे असे म्हणतात. 


६) शुक्र स्थान - कंचनूर 
(कुंभकोणम पासून १२ कि. मी. दूर) 
महर्षी व्यास कृत शुक्र ग्रहस्तोत्र 
हिमकुंद मृणालाभमदैत्यांनाम परम गुरुमं ॥ 
सवं शाखप्रवक्तारम- गभार्गवम 
प्रणमामन्यहम ॥ 
अर्थ - दैत्यांचे गुरु, सकल 
ज्ञान शाखांचे ज्ञाते, भार्गव नामे 
'कमकूनथनी,  हिमकुं दप्रमाणे 
सौंदर्यवान शुक्काळा माझे नमन असो. 
शुक्र गायत्री 
ओम अश्नध्वजाय विद्दहे. धमुर्हस्ताय 
,धीमहि ] ) 
तत्नो शुक्र: प्रचोदयात । । 
मंदिर कथा - कांचनार या 


वु 


वि 
शेवटच्या 
'बोलावणी 
संपले 
मत. 
होम कर 
सांगतात, 
जाणवतो. 
चमत्कारी 


व 


शिवभक्ताला उशीरा कन्यारत्न प्राप्त 
झाले. परवई वयात आली व चौल 
घराण्यातील सरदार काली कमर 
याच्याशी विवाह ठरला. दक्षिण भारतात 
आपली प्रियवस्तू देवाला वाहण्याची 
प्रथा आहे. म्हणून स्रिया आपले लांब 
सडक केस देवाला वाहतात. एरव्ही 
उत्तर भारवात केशवपन करणे अशुभ 
मानतात तर दक्षिणेत बलिदानाचे 
प्रतीक. ऐन लग्नाच्या धामधुमीत 
केशदान केल्याने विना केश वधू 
फारच वाईट दिसेल या चिंतेत तिचा 
पिता असताना, उमा-महेशांनी त्याच्या 
भक्तीवर प्रसन्न होऊन परबई कन्येला 
कैश प्रदान केले ब बेळ तारली. या 
शिबाय अनेक आख्यायिका प्रसिद्ध 
आहेत. मथुरेच्या राजा कंसाला आजारात 


संकल्प अल्पावधीत फलित होतात असा 
अनेकांचा अनुभव आहे. उपाय दूरस्थ 
व खर्चिक असला तरी हटकूर्म फलदायी 
आहे. डा 
बष्ठयब्दी पूर्तीच्या आनंद 
सोहळ्याचे मंदिर येथेच आहे. या 
ठिकाणी जोडप्यांपैकी पतीच्या ६१ व्या 
वाढदिवसाला येथे येऊन विवाहाचा 
सोहळा पुन्हा त्याच पत्नीशी करण्याचा 
विधी केला जातो. अघोर मूर्तीचे भीषण 
रौड्ठ सौंदर्यही याच ठिकाणी पाहायला 
मिळते. 

(हॉटेल संदाभिषेकम्‌ - ०४३६४- 
२८७४१३, २८७६१३, २८७७१३.) 


उतार पडण्यासाठी पलास (पळस) 
वृक्षाच्या अमिधराची पूजा करायला 
सांगितली. त्या नंतर त्याला उत्तम आरोग्य 
प्राप्त झाले. न 

मंदिर - अम्िश्वर व कर्पप अंबिगई 
(पार्वती) यांचे प्रमुख मंदीर अत्यंत 
भव्य आहे. त्यावर सुंदर मूर्ती ब चित्रे 
असून त्यावरून प्राचीन कल्पकतेची 
साक्ष पटते. मंदिराचे आणखी वैशिष्ठ्य 
असे की शिबासमोरील नंदी हिरवा 
चारा खात आहे. अन्य ठिकाणी नंदी 
जीभ बाहेर काढून बसलेला असतो. 

मैवेद्यम - मोच्छई परप्पु सादमग 

मुगाची डाळ रात्रभर भिजवून 
ठेऊन तिला फोडणी केलेला पदार्थ. 
त्यात भात न घालता बनवल्याने त्याला 
त्रिखट व चमचमीत चब येते. 


'कालसंहारमूर्ती - शिवबांनी 
मार्कडेयांचे प्राण वाचचण्यासाठी 
यमधर्म काळाचा संहार केला म्हणून 
त्याचे नाव 'महाकाळ' असे पडले हे 
या मूर्तीतून कळत होते.. याशिवाय 
पार्वतीचेही एक भव्य मंदिर प्रांगणांत 
आहे, या मंदिराच्या .गर्भगृहाबाहेर २ 
स्री अंगरक्षक एका बोट वर करून 
“नको/नाही' असे दर्शवते. या 
गाभाऱ्यात प्रवेश करताना मनातील 
अन्य विचार, चिंता, कष्ट, समस्यांना 
बाहेर ठेवून श्रद्धायुक्त अंत:करणाने 
आत या. भग तुमचे कल्याण 
झाल्याशिवाय विन्मुख जाणे घडणार 
नाही असा संदेश या मूर्तींचा आहे. 


७) शनि स्थान - तिरुनल्लार 
(कुंभकोणम पासून ५० कि. मी. 
दूर नल्लार नदीच्या तीरावर) 
महर्षी व्यास कृत शनि ग्रहस्तोत्र 
नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम । 


छाया मार्तंड संभूतम तम नमामी शनैश्वरम ॥ - 


अर्थ - सुर्यपुत्र, यमराजाचा 
बंधु, छायेचा पती असलेल्या, 
नीलकांतीच्या शनी देवाला माझा 
नमस्कार असो. 

शनैश्वर गायत्री 


ओम काक ध्वजाय विशरहे खडूग हस्ताय 
धीमहि 
तन्नो मंद: प्रचोदयात । 

मंदिर रचना - हे स्थान पूर्वीच्या 
फ्रेंच वसाहतीच्या कराईकल प्रदेशात 
येत असल्याने आजही स्वच्छता व 
टापटीप लक्षात येते. मंदिराच्या बाह्य 
सजावटीवरून हे मंदीर अकराव्या 
शतकातील चोल घराण्यातील असावे 
असा अंदाज केला जातो. मंदिराचे 


प न सरस्थती देवीच्या मंदिरात 
रेखन सामुग्रीचे दान पुण्य 

मुलांच्या बिद्या-अभ्यासामधील 

समाधान कारक प्रगतीसाठी या मंदिरात 


जायला सुचवले जाते. कुत्रानूर या 
गावातील हे मंदिर आहे तसे लहान. 
पण त्याची ख्याती दूरवर पसरली 


गोपूर पाच मजली आहे. शनिमंदिरातील 
मूर्तीमागे सोन्याच्या कावळ्याची मूर्ती 
आहे. दर्भ ही वनस्पती या मंदिरातील 
शनिची आवडती 
वनस्पती आहे. ती अर्पण केल्याने 
शनिपीडा कमी होतात किवा नष्ट 
होतात. शनिला संध्याकाळी तेलाचा 
दिवा लावून पुढे जायचे असते. 
अल्पमृत्यू न घडावा या साठी शनीच्या 
आशीर्वादाने दीर्घायुष्य . मिळते. 
शनीच्या कृपेने आश्चर्यकारक शुभ फळे 
मिळतात. खजिन्याचा लाभ होतो. 
शनिदेबाकडे दुर्दैवी व अघटित 
घटनांच्यामुळे एक कुप्रभावी ग्रह म्हणून 
पाहिले जाते. शनीच्या. साडेसातीचा 
काळ प्रसिद्ध आहेच. या ठिकाण ब्रह्म 
तीर्थ सरस्वती तीर्थ, अगस्त्यतीर्थ, हंस 
तीर्थ व नल तौर्थ अशा नावाचे जलाशय 
आहेत. ब्रह्म तीर्थावर नेसती वस्त्रे पाण्यात 
दान करून नव चैतन्यशक्‍्तीचा प्रभाव 
होतो असे जाणवते. ब्रह्म तीर्थाजवळ 
विनायक मंदिराच्या प्रवेशापाशी एका 
भिंतीवर शेंडीवाल्या नारळाला जोरात 
फेकून तो फोडून अर्पण करण्याची प्रथा 
आहे. नल दमयंती आणख्यानात 


आहे. मंदिरात दसऱ्याच्या निमित्ताने 
विविध नृत्य-गायन कलाकारांचा 
कार्यक्रम पाहायला मिळतो. मंदिराच्या 
बाहेर दुकानातून पुस्तके, वह्या, पेन- 
पेन्सिली गरजूंना दान करण्याची आगळी 
प्रथा आहे. या ठिकाणी दर्शनासाठी 
छोट्या पणत्यातून तेल किंबा तूप भरून, 


शनौदेवाला योग्य तो सन्मान न 
मिळाल्याने त्याच्या कोपाने नलाला 
झालेली कष्टमय परिस्थिती सुप्रसिद्ध 
आहे. 

येथील शिवलिंग स्वयंभू आहे. या 
मंदिरात दीप लावण्याची प्रथा आहे. येथे 
गरिबांना अन्नदान, वखदान करण्याची 
प्रथा आहे. येथील आणखी एक 
वैशिष्ठ्य असे की शनिदेवाखेरीज या 
स्थानी अन्य कोणतीही उपमंदिरे नाहीत. 

तिरुवळंच्ूळी - शनिदेवाचे हे 
स्थान निरुनछ्लठार पेक्षा कमी प्रसिद्ध 
आहे. तरी हे स्थान शेनिदेवाचे जागृत 
स्थान मानतात. कुंभकोणम पासून पाच 
कि. मी. दूर स्वामी मलई पासून एक 
कि.मी.वर या मंदिरात भैरव रूपातील 
शिब कुत्र्यावर आरूढ आहेत. कावेरी 
नदीत स्नान करून दर्शन घेतल्याने यश 
मिळते असे मानतात. 

मैवेद्यम - ईल शागम 

तिळाला सोनेरी रंग येईपर्यंत 
परतून, तुपाची फोडणी देऊन तयार 
भातावर आमरीप्रमाणे घालून कालवलेला 
भात. 


वाती-काड्यापेटी ट्रे मध्ये तयार. 
मिळतात. मंदिरातील मुख्य 
मूर्तीच्यासाठी मनात आराधना करून 
दिवे लावताना सात्विक आनंद 


मंदिराचा इतिहास कमीतकमी पंधराशे 
वर्षे जुना आहे.' चोल राज्यांच्या 
कारकीदीत निर्माण झालेल्या या 
मंदिरच्या मैळत्य कोपऱ्यात राहू देवांची 
मूर्ती . आहे. मंदिराच्या चारी बांजूनी 
प्रचंड तटबंदी आहे. अनेक उपमंदिरे, 
मंडप यांनी सर्व परिसर गजबजलेला 
असतो. १०० खांबी रथावर मंडप 
ध्वजस्तंभ, बलिपीठम, प्रचंड मोठे शूल 
तीर्थ नावाचा तलाव आहे. 

तेथे राहू नाग रूपात पत्नी सींही 
व चित्रलेखा यांच्या सह स्थापला 
आहे. प्रथम पत्नीचे निधन झाले असेल 
तर दुसऱ्या पत्नीच्या दौीर्घायुष्या- 


साठी राहू दोष निवारण्यासाठी येथे 


प्रार्थना-अर्चना करावी. 
राहू काल - दिवसातील दीडतास 
हा. राहू काल मानला जातो. त्या 


महत्वाची कामे टाळली जातात. रविवारी 
राहू कालात राहूची विशेष पूजा त्या 


य लागते. तेथून मैलाडूदुरईई बसने 
वैदीश्रन कोईलला उतरावे. तेथून 
टॅक्सीने नवग्रहमंदिरे करावी. शक्यतो 
"मोडके तोढके इंग्रजी येणारा ड्रायव्हर 
- पकडावा. राहू, मंगळ, शनी, गुरु, 
मंविशत भली मोठी रांग असते. सूर्य 


मंदिरात दोन. तासाच्यावर वेळ लागतो. 
चंद्राचे मंदीर दुपारी चार तास बंद 


- असते. पॉडेचरी, चिदबरम, कुंभकोप्रम, 


तिरुव्रमलाई, तंजावूरसाठी बसेस 
सोईच्या आहेत. 


मंदिरातील मोठ्या सभामंडपात केली 
जाते. त्यावेळी दुधाचा अभिषेक मूर्तीला 
करताना ते दूध निळसर रंगाचे भासते. 
रविवारच्या पूजेत दुधाच्या अभिषेकासी 
ब अर्चनेची सोय असते. त्या ठिकाणी 
प्रत्यक्ष जाता येत नसेल तर पैसे पाठवून 
पूजेचा प्रसाद पोस्टाने मिळवता येतो. 
येथे रोज शेकड्यांच्या संख्येने राहू 
पूजा दिवसातून तीन वेळा चालते. 

महर्षी भूगुंनी या मंदिर परिसरात 
प्रावीन काळी तपश्चर्या केली. होती, येथे 
शिबांच्या शिवाय संत सुंदरर व त्यांची 
पूल्ी.परवाई यांच्या मूर्ती आहेत. येथील 
हातमागावर बनवलेली रंगीत बारीक 
काठाची पांढरी शुभ्र धोतरे प्रसिद्ध 
आहेत. चाफ्याची फुले येथे विशेष 
महत्वाची मानतात. 

मैवेधम - उत्तलम परुप्पु सादम 

उडीद डाळ तावून तळून त्यावर 
फोडणी देऊन त्याची भातावर पेरणी 
केलेला मसाले भात. 


हॉटेलची सोय - नॉनएसी 
लॉज डबलवेडसाठी ३०० रुच्या 
पुढे, एसी ८००-१००० रु. च्यापुढे, 
बैदीश्वरन कोईलमध्ये सदाभिषेकम 
(०४१६४-२७९२२३) व शुभम 
चांगल्या दर्जाची हॉटेल्स आहेत. 
जेबणात भरपूर भात-रसम सांभार 
खाण्याची तयारी ठेवावी. यात्रेचा 
सर्व खर्च दिवसाला माणसी १५०० 
रुपये धरावा. नवग्रह यात्रेला तीन 


९)केतु स्थान-कीळ पेरुम पल्लम 
(१)कुंभकोणम पासून. ६५ कि. मी. दूर 
बनात शिवाय 
(२) कालहस्ती मंदीर रेणीगुंठा.स्टेशना- 
पासून २५ किमी वर 
(३) शिवम जियम कुंभकोणम पाशी 
महर्षी व्यास कृत केतू ग्रहस्तोत्र 
पलाशपुष्प संकाशमकारकाग्रह मस्तकम। 
रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तं केतु 
प्रणमाम्यहम ॥ 
अर्थ-पलाशपळसाच्या फुला- 
सारखा रक्त वर्णाखा, तारका ग्रहाचे 
मस्तक असलेला, रौद्र अविर्भावातील 
हे केतु तुला माझे नमन असो. 
केतू गायत्री - 
ऑम अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय 
धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात ॥ 


1. पूजा-अर्चना, 

नवग्रहांच्या मंदिरांना भेट. देऊन त्यांची 
पूजा-अर्चना करून हिंमतीने लढा देणाचे, 
संधीचे सोने करण्याचे, निश्चय करणे अपेक्षित 
आहे. भक्तांची मनस्थिती उच्छ विचारांची, 
संकल्प, निक्षय करण्याची होण्यासाठी मंदीर 
प्रांगणातील स्थापत्याचा आस्वाद घेणे, चित्रे 
मूर्ती यामधून इतिहासाची कल्पना करणे, दीप 
लावून काळाच्या अंधारात दडलेला मार्ग 
शोधणे, प्रदक्षिणेच्या फेऱ्या मारताना मनात 
स्तो्रे, काव्य, जप-साधना करून आपली 
मनस्थिती सकारात्मक व निश्चयी करण्याचे 
काम होते. त्या वेळी मंदिरातील बाताबरणात 
सठावृत्तींच्या लहरींना, अनुकंपनांना, आकर्षित 
कण्ण्याचे सामर्थ्य येते, असे प्रत्येक भाविकाच्या 
सतप्रवृत्तींचे प्रक्षेपण परस्पर घडते. मंदिराच्या 


स्थान महिमा - केतु व राहू हे 
चंद्र सूर्याच्या कक्षाचे छेदन बिंदू असून 
पत्रिकेत एकमेकांच्या समोर . दिसतात, 
पौराणिक कथेप्रमाणे सागरमंथानातून 


निर्माण झालेल्या अमृताचा एक घोट 


केतूच्या मुखांत गेला पण ते त्याच्या 
पोटात न पोचल्याने शिरच्छेद केल्याने 
केतूला पंचमुखी सर्पाचे शीर्ष लावलेले 
दिसते. केतूसाठी काळ्या कपड्यांचा 
धारक रथ मातलीने अर्पण केला 
त्याच्या रथाला १० घोडे आहेत. एका 
हातात गदा व दुसरा हात वर देणारा. 
चांदीचा पत्रा असलेला सर्परांज असे 
यामूर्तीचे वर्णन केले जाते. 
केतूमंदिरांना भेट अशासाठी देतात 
की ज्यांच्या पत्रिकेत शुक्र शुभ स्थानात 
असेल तर या मंदिरात अर्चना केली 


तर त्री व्यक्ती आकस्मात मालामाल 


होण्याची शक्‍यता असते. 


आसमंतातील धीरगंभीर शांतता आल्हाददायक . 


बाटे ती याच कारणाने, आसपासची अस्वच्छता 


कालहस्ती - हे नाडी पट्ट्यातून 


'वर्णन केलेले प्रख्यात स्थान 
आहे. एक अति भ्हँय व विस्तीर्ण मंदिर 
तिश्‍ुपती'च्या वाटेबर रेणीगंठ्यापासून २५ 


किमी दूर आहे. इथे कार्तिक महिना व 
जेष्ठ महत्वाचा असतो. त्या महिन्यात 
रविवारी केतूची पीडा असणाऱ्यांना या 
मंदिणतून पूजा करणे गरजेचे आहे. 
शिवम जियम - या कुंभकोणम 
जवळील या मंदिराचे स्थान भव्य व 
दणकंणीत आहे. या मंदिरात केतू 
शिवाय शनी. राहूचे स्थानही आहे. 
चंदनाचा वृक्ष पवित्र मानतात, सर्पदोष 
असेल तर येथे शांती करावी. " 
- कोल पोळी सादम 
हरभऱ्याच्या डाळीला रात्रभर 


गोंगाट, कोंदटपणा आदी गोष्टी अशा वेळी , 


गौण करून मनाची सकारात्मक स्थिती जो 


ठेवतो. सहानुभूतीयुक्‍्त स्पंदने, अनुकंपने खो ' 


निर्माण करतो त्यालाच देव पाबतो. 

गर्भ जसा मातेच्या गर्भाशयाशी नाळेने 
जोडलेला असल्याने त्या गर्भाची व॑ धारण 
करणाऱ्या, पोषण करणाऱ्या मातेची इच्छा 
एकच बनते. (त्यालाच डोहाळे म्हणतात) 
त्याचप्रमाणे मानव ईश्वररूपी मातेच्या 
विश्वरूप शरीराला श्रद्धेच्या, भक्तीच्या 


नाळेने जोडला गेला तर त्याची इच्छा व 


इश्राची इच्छा सहानुभूतीयुक्त अनुकंपनाच्या 


क्रमबद्धतेच्या (211911(9) ब अर्थपूर्ण 
घटनात्मकतेच्या (89105100८1) वर 
निर्मित विश्ञाच्या अंगभूत गुणभर्माबुळे 
सफल होते. हे आता विज्ञानानेही मान्य 
केले आहे. (संदर्भ - विज्ञान आणि चमत्कार 
- लेखक - प्राचार्य अद्ववानंद गळतगे) 


र 
२७ 


प्रकरण ४ 


*चमत्कार' झाला असे नुसते 
म्हणण्याला काही अर्थ नसतो. कारण 
अशा घटना वाचनात किंवा ऐकिवात 
आल्या तरी त्यामुळे संतुष्टी होत नाही. 


संदर्भातील नावे कूट तमिळमध्ये 
कोरून लिहिलेली असतात याचा पुरावा 


सादर केला जाणे अत्यंत महत्वाचे 


आहे. त्या दिलेल्या पुराव्याची शहानिशा 


करून ती लिपी किंवा कोरून काढलेली . 


नावे फटी आहेत हे सिद्ध करण्याची 
जबाबदारी नाडी भविष्याला नावे 


ठेवणाऱ्यांसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न 
बनायला हबी. 

सामान्य मराठी वाचकाला तमिळ- 
भाषा ब पट्टीतील कूट लिपी याचा गंध 
नसल्याने 'खरेच काय आहे कोणास 
ठाऊक' असे वाटू लागते. त्या सर्वांच्या 
समाधानासाठी सोबतच्या दोन 
चौकर्टीकडे शोधक नजरेने पाहणे 
आवश्यक आहे, शिवाय पुस्तकाच्या 
मलपृष्ठावर वेगवेगळ्या दोन पट्टयांमध्ये 
“शशिकांत' नाव कोरलेले दाखवणारे 


.रंगीत फोटो प्रथमच प्रकाशित होत 
आहेत. त्यावरून ब तमिळ लिपी. 


प्रिंटच्याप्रमाणे प्रत्येक अक्षर कसे असते 
ब तेच अक्षर पट्टीत कसे दिसते याचे 


हा घ्या चमत्काराचा पुरावा ! 


हा घ्या चमत्काराचा पुरावा ! 


प्रत्यक्ष प्रभाण सादर केले आहे. शोधक 
वृत्तीच्या वाचकांनी तमिळ अक्षर व 
पट्टीतील कूट लिपीतील लपेटी ब 
हस्ताक्षराच्या स्वातंत्र्यामुळे झालेल्या 


, लेखनाचा विचार करून शशिकांत .हे 


नाव दोनही पट्ट्यात कसे काढले गेले 
आहे यांचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास 
करावा आणि व्यक्तीचे नाव नाडी 
पट्टीत कोरून येते किंबा नाही हे 
ठरवावे ! 

पुण्यात झालेल्या अधिवेशनात 
प्रत्येकाने आपल्या पट्टीतील संबंधितांची 
नावे कुठे लिहिलेली आहेत. याची 
सत्यता नाडी वाचकाकडून पडताळून 
घ्यावी, असे आवाहन केले गेले. 


सोबतच्या नाडीपट्टयांच्या व मळपृष्ठावरील दोन्ही फोटोंमध्ये 'शशिकांत' हे नाव . पहिल्या ओळीतील 
दोन टिंबांच्या मधे कुठे व क्षे कोरून काढलेले आहे याचे तमिळ भाषा न जाणणाऱ्या वाचकांसाठी 


दिलेके स्पद्डीकरण :-. 
देवनागरी लिपी 


व र शं 


श्ट 


हपळा. 18 
97६ . क्क 


तमिल लिपी 


क्री 


कूट तमिल लिपी 


ग्य 


-“ठिण्शशा 


प्रकरण ५ 


(प्राचार्य अद्वयानंद 
गळतगे यांच्या 'विज्ञान 


आणि चमत्कार' ग्रंथातील 


काही महत्वाचा भाग) 


आपल्या प्राचीन क्रषी-मुनींना ही 
आत्मलोकाची अतींद्रिय दृष्टी प्राप्त 
झाली होती यांची साक्ष भूगुसंहिता व 
नाडीग्रंथ आजही देतात. ही केवळ 
कल्पना नाही. प्रस्तुत लेखक स्वतः 
त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन व त्यातील 
विधाने पडताळून पाहून हे म्हणत आहे. 
भगुसंहितेचा अनुभव लेखकाने काशीत 
(वाराणसीत) जाऊन व अगस्त्य 
नाडीग्रंथाचा पडताळा मद्रास (चेन्नई) 
येथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहिला आहे. 
वाराणसीत दुसऱ्या एका व्यक्‍तीच्या 
बहिणीची कुंडली पं. भगवानदास 
चुन्नीलाल (दशाश्‍वमेध) यांना दाखवून 
हा पडताळा पाहिला आहे व चेत्नई येथे 
स्वत:च्या आंगठ्याचा ठसा देऊन तो 
पाहिला आहे. येथे चेन्नई येथील नाडी- 
ग्रंथाचा अनुभव थोडक्यात कथन करतो: 

प्रस्तुत लेखकाने १६ डिसेंबर 
१९९८ रोजी दुपारी १२॥ वाजता 
मद्रासच्या तांबरमू येथील माडीकेंद्रात 
आपल्या आंगठ्याचा ठसा दिला. तो 
घेऊन नाडीवाचक निघून गेला ब सुमारे 
एक तासाने लेखकाच्या आंगठ्याच्या 


नाडी ग्रंथ भविष्य-आकाश 


लेखनाचा निर्णायक पुरावा 


ठशाशी जुळणारे व भूर्जपत्रावर अक्षरे 
कोरलेले अनेक ग्रंथ घेऊन आला. 
त्याने लेखकापुढे एकएक ग्रंथ घेऊन 
वाचण्यास सुरुवात केली. त्यापैकी 
लेखकाच्या जीवनातील घटनाशी न 
जुळणारे काही ग्रंथ होते. ते बाजूला 
ठेवण्यात आले. शेवटी एका ग्रंथातील 
घटना लेखकाच्या जीवनातील घटनांशी 
बऱ्याच जुळून आल्यामुळे (उदा. 
लेखकाला एकच बहीण आहे, तिच्या 
सासरच्या लोकांशी लेखकाचे पटत 
नाही. इ.) तो लेखकाचा ग्रंथ आहे, 
असे वाटून शेवटी नावावरून पूर्ण 
खात्री होत असल्यामुळे (ग्रंथाची खात्री 
पटेपर्यंत नांव सांगितले जात नाही; 
आपण तर काहीच बोलायचे नसते. 
नुसते विचारलेल्या प्रश्नाला 'हो' किंवा 
“नाही' एवढेच उत्तर द्यायचे असते) 
नाडीवाचकाने लेखकाला “तुमच्या 
नांबाचे पहिले अक्षर 'अ' व तिसरे अक्षर 
“या' आहे काय ?” असे विचारले. 
लेखकाने 'हो' म्हणताच तो ग्रंथ 
लेखकाचा असल्याचे सिद्ध झाले व 
त्याने तो ग्रंथ संपूर्ण वाचून दाखवला; 
आणि आश्चर्य असे की तो संपूर्ण ग्रंथ 
लेखकाच्या जीवनाशी तंतोतंत जुळणारा 
होता. त्यामध्ये लेखकाच्या नावाबरोबरच 
त्याच्या आईचे, वडीलांचे व पत्नीचेही 
नांव होते. इतकेच नव्हे तर लेखकाची 
जन्मवेळ ब त्या वेळची आकाशातील 


ग्रहस्थिती बरोबर सांगितलेली होती. हा 
एकट्या लेखकाचा अनुभव नाही 
भारतातील व परदेशातील असंख्य 
लोकांचा अनुभव आहे. तेथे मलेशिया 
व जपान येथूनही बरेच लोक आले होते. 
लेखक काही मलेशियनांना भेटला. व 
माहिती घेतली. काही जपानी ख्रियांची 
मुलाखतही घेतली. त्यांनी आपले नांव 
व इतर खासगी माहिती नाडीत बरोबर 
आल्याचे सांगितले. योशिको ओटा या 
७० वर्षाच्या जपानी खया मागचा जन्म 
तंब्रावर मध्ये झाल्याचा व पुढील जन्म 
पुडपर्तीमध्ये होणार असल्याचा तिच्या 
नाडीत उल्लेख होता. 

जीवनातील प्रमुख घटनाच नव्हे, 
तर इतरही अनेक किरकोळ गोष्टीही 
अगस्त्य क्रर्वीना अगोदरच घडणार 
असल्याचे माहीत झाले होते, असे 
दिसून आले. उदा. लेखकाला त्याच्या 
नाढीग्रंथात वाचून सांगण्यात आले की 
तो त्याच्या ६७ व्या वर्षी हे नाडीभविष्य 
पाहताना उपस्थित आहे. (पुण्याचे 
बिंगकमांडर शशिकांत ओक हे त्यावेळी 
लेखकाबरोबर होते.) तसेच लेखकाचा 
नाडीग्रंथ पाहण्याचा हेतू आपले 
अविष्य जाणून घेणे हा नसून शाखीय 
संशोधन करणे हा आहे, असे 
सांगण्यात आले. (हेही बरोबर होते. 
म्हणजे व्यक्‍तीच्या मनातील हेतूही वा 


१९ 


असलेले दिसते. घटंना घडत 
असलेल्या दिसतात. म्हणजेच कालाचा 
अनुभव येतो. वस्तुतः घटना घडत 
नसतात. आपणच घटनांना जाऊन भेटत 
असतो. हालथाल आपली असते. 


घटनांची नसते. आगगाडीत बसल्यानंतर 
काही वेळाने स्टेशन 'येते' आणि 
आपण 'स्टेशन आले' असे म्हणतो. 
पण वस्तुत: स्टेशन कधीच 'येत' नाही. 
ते आहे तेथेच असते. आपणच स्टेशनला 
जाऊन भेटतो. 'स्टेशन' ही भविष्र्यातील 
(किंबा कालातील) घटना समजली तर 
विश्व. हे अगोदरच घडलेले नाटक कसे 


, आहे, म्हणजे ते अगोदरच कसे घडलेले 


आहे व ,आपणच आपल्यावरील 
'माये'मुळे (दृष्टिअमामुळे) ते घडत 


असल्याचा (म्हणजे कालाचा) अनुभव 


घेतो, हे लक्षात येईल. स्थूल जगातील . 


कछालातुभव हा आपल्यावरील 'माये'चा 


* -प्रभाब असून तो प्रभाव गीतेत कृष्णाने 


म्हटल्याप्रमाणे माणसावर जबरदस्त 


: असल्यामुळे (“मम माया दुरत्वया') 
.. विश्व हे अगोंदरच घडलेले नाटक आहे 


व ते आपण स्थूल जगात राहून घडत 
असल्याचा (कालाचा) अनुभव 
(आपल्याच भ्रमाने) घेत असतो, हे 
सत्य स्वीकारायला माणसाला जड जाते. 

बास्तविक काल अस्तित्वात नाही 
आणि घटना 'घडत? नाहीत. . तीन 
मितींच्या जगात शंकूच्या रुपाने दोन 
मितींच्या जगातील कालानुसार 
थडणाऱ्या 'घटना” एकदमच अस्तित्वात 
आहेत, हे संत्य तीन मितीमुळे 
आपल्याला कळते. चार मितींच्या 
अतींद्रिय दृष्टीच्या लोकांना विश्वरुपी 


नाटक अगोदरच 'आंकाशलेखना'च्या - 


रुपाने संपूर्ण अस्तित्वात आहे, ते 
“बडत' नाही हे असेच कळते-जे तीन 
मितींचे आम्ही ते कालानुसार “घडत' 
असल्याचा अनुभव घेतो. 


भौतिक विज्ञानाच्या गृहीत- 
कृत्यानुसार (2218 0 ा9ाट्या] 
$शंभ्ा26) न घडलेल्या घटनांचे मानवी 
मेंदूला ज्ञान होणेच शक्‍य नसल्यामुळे 
भृगुसंहिता ब नाडीग्रंथ हे “अदभूत 
चमत्कार' ठरतात यात संशय नाही. हे 
ग्रंथ अशारीतीने भौतविज्ञानाची सर्व 
गृहीतकृत्ये चुकीची किंवा खोटी 
ठरवतात. याचा अर्थ भौतवैज्ञानिकांनी 
शोधलेले भौतिक नियम ब इतर शोध 
खोटे आहेत असा मुळीच नाही. भौतिक 
विज्ञानाला कडक मर्यादा आहेत 
'एवढाच याचा अर्थ आहे. त्या विशिष्ट 
मर्यादितच त्या विज्ञानाचे कार्य चालते. 
त्याच्या पलीकंडे जाऊन (अभौतिक 
वा अतींद्रियनक्षेत्रात) भौतशास्त्रज्ञांनी 
आपली गृहीतकृत्ये लागू करून निष्कर्ष 
काढले तर त्यांना नामुष्की पत्करावी 
लागते, हे या (त्यांच्या गृहीतकृत्यात 
न बसणाऱ्या) घटना दाखवून देतात. 
भौतशाख्राच्या मर्यादेच्या बाहेर 
अध्यात्मशाखाचा अमल सुरु होतो. या 
अध्यात्मशाखाच्या कक्षेतील घटना 
ह्या 'चमत्कार' नसून नियमानुसार 
घडणाऱ्या घटनाच असतात. हे नियम 
म्हणजे कर्माचे नियम आहेत आणि ते 
सर्वश्रेह्द अतींद्रिय शक्‍तीच्या- 'ईश्वर' 


-मामके . 'कर्माध्यक्षा'च्या -अधिपत्या- 


खालच्या कर्मदेवताकडून अमलात 
आणले जातात, ते नियम लिखित 
आणि चित्रित घटनांच्या रुपाने 
“आकाश'रुपी कॅनव्हासवर अगोदरच 
त्यांनी नोंदविले असल्याचे भागे 
ब्लेव्हेट्स्की यांच्या ग्रंथातील उतारे देऊन 
सांगितलेच आहे. त्याचाच भूगुसंहिता 


२० 


व नाडीग्रंथ हा साक्षात पुरावा आहे. 

आपल्या अपत्यांची नांवे ठेवण्यास 
आपण स्वतंत्र्य आहोत असे आपण 
समजतो. उदा. प्रस्तुत लेखकाचे वडील 


संतसाहित्याचे अभ्यासक होते. त्यातही 


ज्ञानेश्‍वरी त्यांना जास्त आवडे. म्हणून 
त्यांनी आपल्या मुलाचे . (प्रस्तुत 
लेखकाचे) नांव 'अट्दयानंद' असे ठेवले. 

बिंग कमांडर ओक हे फुटबॉलचे 
चाहते आहेत. 'चिन्मय' हे एका 
फुटबॉलपटूचे नांव आहे. ते त्यांना 
आवडल्यनि त्यांनी आपल्या मुलाचे 
नांब 'चिन्मय' असे ठेवले. प्रस्तुत 
लेखकाने त्याच्या मुलाचे नाव 'वेदांत* 
असे ठेवले. ही सर्व नांवे नाडीपट्टीत 
बरोबर आली आहेत. यांचा अर्थ असा 
की लेखकाचे वडील, ओक व स्वत: 
लेखक हे आपल्या. मुलांची नांवे काय 
ठेवणार आहेत हे त्यांनी ती नांवे 
ठेवण्यापूर्वीच ठरून गेले आहे ! अन्यथा 
अगस्त्य क्रषींना हजारो वर्षांपूर्वी 
(निदान नाडी लेखकाला शेकडो 
वर्षापूर्बी) कसे माहीत झाले या प्रश्नाचे 
उत्तर दिले पाहिजे. ती नांवे '*आकाश' 
रुपी कॅनव्हासवर अगोदरच ठरवून 
लिहिलेल्या नाटकाच्या कथानकाचा तो 
भाग आहे, असे म्हणावे लागते. याचा 
अर्थ त्या आवडीनिवडी त्या व्यक्तींच्या 
नाहीत असा . नसून त्यांच्या त्या 
आवडीनिवडीसुद्धा अगोदरच ठरून गेल्या 
आहेत असा आहे. नाटककार आपल्या 
नाटकातील पात्रांची नांवे, त्यांचा स्वभाव, 
त्यांच्या आवडीनिवडी, त्याच्या 
जीवनातील घटना इ. सर्व अगोदरच 


ठरबून नाटक लिहितो, तसे हे विधरूपी. 
नाठक ईश्वराने (अर्थात्‌ त्याच्या 
हाताखालच्या कर्मदेवांनी) अगोदरच 
ठरवून लिहून ठेवले आहे, असा याचा 
अर्थ आहे. 


भृगुसंहिता व नाडी ग्रंथांचा 


संशोधक कसा नसावा याचे “आत्मानंद' 
हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहेत. असे 
म्हणण्याचे कारण आपण नाडीचा अगर 
भूगुसंहितेचा कोणता अनुभव घेतला हे 
कोठेही न सांगता आपण संशोधक 
असल्याचा त्यांनी आपल्या संपूर्ण 
पुस्तकात फार मोठा आव आणला 
आहे. संशोधकाने आपला अनुभव गुप्न 
ठेवावा असा एखादा नियम आहे. की 
काय असा प्रश्‍न त्यांता .साहजिकच 
कोणीही विचारील 

या गोष्टींचा येथे उल्लेख करण्याचे 
कारण भूगुसंहिता व नाडी. ग्रंथ खोटे 
ठरबिण्याचा काही लोकांचा जाणीव- 
पूर्वक प्रयत्न असूनही त्यामध्ये 
कोणालाही अद्यापि यश आलेले नाही, 
हे वाचकांना कळावे हे आहे. समजा 
एखाद्याला या ग्रंथांचा अनुभव आला 
नाही, तरीही संपूर्ण नाडी ग्रंथ व 
भूगुसंहिता खोटे ठरत नाहीत. एखाद्या 
डॉक्टरला आपल्या धंद्यात अपयश 
आले म्हणून संपूर्ण वैद्यक शाखर 
खोटे आहे, असे आपण कधी म्हणतो 
काय ? तसेच काही ठिकाणी अनुभव 
आला नाही म्हणून इतरांना आलेला त्या 
ग्रंथांचा अनुभव खोटा आहे, असे ठरत 


'नाही व झाडून सर्वच ग्रंथ काही आपण 


खोटे म्हणत नाही. 
ज्ञान नसलेले लोक प्रयत्नत्राद व 


न्रियतीवाद (दैववाद) अस्ता खोटा वाद 


हे पुढील सुभाषितात मार्मिकपणे 
सांगितले आहे की, 
पूर्वजन्मकृतं कर्म तदैवमिति कध्यते । 
तस्मात्‌ पुरुषकारेण विना वैवं न सिध्यति ॥ 
अर्थ : मागच्या जन्मात केलेल्या 
कर्मार्र (प्रयत्नाला) (या जन्मात) दैव 
म्हणतात. म्हणून प्रयत्न केल्याशिवाय 
दैव (कधीच) सिद्ध होत नाही. 
'कर्म' एकच. पण एका बाजूने 
त्याल 'प्रयत्न' म्हणतात व दुसऱ्या 
बाजूने त्याला 'दैव' म्हणतात, हे तेथे 
मार्मिकपणे सांगितले असून प्रयत्न. ; व 
दैववाद ह्यातील विरोध .खोटा 
असल्याचे (पुनर्जन्म सिद्धांताने) सुचविले 
आहे. हा खोटा विरोध कोण निर्माण 
करतो । अर्थात्‌ 
म्हणजे हे सर्व 'मी' करतो असे 
समजणारा कळ मनुष्य 
खरे तर (. ज्स्म्ही “मी करत 
नसतो. सर्व काही. ईश्वरच करीत असतो. 
विश्व हे नाटक आहे हे कळाले की * 
मानवाला ईश्वगाटून वेगळे इच्छास्वातत्र्य 
आहे, हे खोटे, हे कळते; आणि विश्व 
हें नाटक आहे, हे ज्याला माहीत नाही, 
त्याच्या दृष्टीला स्वत:ला वेगळे इच्छा- 
स्वाकंय आहे हे खरे वाठे. मग 'चमत्कार' 
खरे मानणाऱ्याला असे “चमत्कारां'च्या 
नियमभंगाच्या उपपत्तीची समस्या 
सोडवता येत नसल्यामुळे खमत्कार'च 
नाकारण्याचा, म्हणजे ते खोटे म्हण- 
ण्याचा, आडमुठेपणा करावा लागतो ! 


२१ 


प्रकरण ६ 


पुनर्जन्म हा विषय जितके वेळा 
चर्चिला जातो तितक्या वेळा शेवटी 
कल्पना का वास्तब या दंद्रात अडकून 
अनुत्तरित राहातो. असे सामान्यत: 
आढळते. प्रसारमाध्यमांनी पुरोगामी 
विचारांचा मुखवटा चढवलेला असल्याने 
त्यांना पुनर्जन्म ही वस्तुस्थिती आहे असे 
ठामपणे म्हणणे गैरसोयीचे वाटते. या 


माध्यमांच्या बळावर काही बुद्धिवादी . 


मंडळी आपल्या विचारघारेमुळे समाजावर 
प्रचंड' मोठा परिणाम होत आहे. या 
संभ्रमात असतात. मात्र गणपती वूध 
प्याला हे हंबारोंनी नव्हे ल्जखो देशी, 
विदेशी लोकांनी अनुभवून श्रद्धेची शक्ती 
किती घवघवीत आहे याची चुणूक 
" दाखवताच ती घटना थडलीच नाही 
असे मानूम तिला अफवा या सदरात 
ढकलून मोकळे होतात. या लेखात 
पुनर्जन्म सिद्धांत व कर्मविपाकाच्या 
अपरिवर्तनीय नियमावर नाडी ग्रंथांच्या 
भविष्याचा पाया आधारित आहे असे 


आहे, तरीही काही ल्ेकांना ते मान्य 
तीन गट पडतात. एक गट त्यांच्या 


ररे 


ठाऊक !'' असे मानून गप्प बसणारा. 
पण त्यामुळे पुनर्जन्माला अजून 
वैज्ञानिकांनी मान्यतेचा शिक्का मारलेला 
नाही याची शेखी विज्ञानवादी विचारकां- 
कडून मिरवली जाते व पुनर्जन्म हा 
विषय क्रिकेटच्या अनिर्णित कसोटी 
सामन्यासारखा लटकलेला राहातो. 
क्रिकेटमधील सामन्यात बरेच वेळा 
क्रिडांगणातील अंपायर हवेत हातांनी 
चौकोन काढून पॅव्हेलियनमध्ये बसलेल्या 
तिसऱ्या अंपायरला निर्णयासाठी 
बिचारणा करताना आपण पाहतो. तिसरा 
अंपायर त्याच्या समोर ठेवलेल्या 
टीव्हीवरील विविध कोनातून मिळणाऱ्या 
चित्रांवरून निर्णय देतो. कारण विविध 
कोनांतून ठेवलेल्या कॅमेऱ्यांमुळे त्याला 
एखा तऱ्हेची दिव्यदृष्टी प्राप्त होते. त्यामुळे 
त्याचा निकाल अंतिम मानला जातो. 
जसा क्रिकेटमध्ये तिसरा अंपायर दूरस्थ 
ठिकाणी बसूनही घटनांना आधुनिक 
दिव्यचक्षुंनी पाहू शकतो हे आपणाला 
रोजच्या उदाहरणांवरून मान्य होते तर 
ज्या घटना आपणास अज्ञात आहेत 
त्यांना पाहाण्याची दिव्यदृष्टी ज्यांना 
प्राप्त झाली आहे. ज्यांनी नाडी ग्रंथ 
भविष्याची रचना केली आहे अशा 
महर्षीकडून मिळणाऱ्या पुर्नजन्मा- 
बाबतच्या माहितीला ती खोटी आहे 
असे मानणे योग्य आहे का ? महर्षी 


पुनर्जन्म आणि नाडी भविष्य 


पाहून वर्णन करून ठेवलेले .पुनर्जन्मचे 
पुरावे हे क्रिकेट मधील तिसऱ्या 
अंपायरच्या अंतिम निर्णयाप्रमाणे ठरतात 
व नाडी ग्रंथ भविष्य हे एका अर्थाने 
पुनर्जन्माचे निर्णायक पुरावे सिद्ध होतात. 
यापूर्वी पुनर्जन्म मान्य न करणाऱ्यां- 
कडून पुनंर्जन्माच्या आठवणी अत्यंत 
कोवळ्या वयातील म्हणजे २ ते ५ 
वर्षाच्या लहान मुलांनी सांगितल्या 
असल्याने त्यांच्या बोबड्या बोलांवर 
कितपत विसंबून खरे मानायचे ? असा 
युक्तीवाद केला जाई. उलट ती मुले 
इतकी लहान आहेत की त्यांना मुद्दाम 
जुळवून मनघर्डतपणे रचून थापा मारणे 
जवळजवळ अशक्य आहे असेच 
मानावे लागते असा युक्तीवाद पुनर्जन्म 
मानणाऱ्यांच्या कडून केला जाई. त्यावर 
लहान मुले खोटेपणा करत नसतील तर 
त्यांचे पालक त्यांना मिळणाऱ्या प्रसिद्ध, 
मान-सन्मान ब कधी कधी संपत्तीवर 
डोळा ठेवून त्यांच्या मुलांना असे 
बनवून सांगायला भाग पाडत असतील 
असा 'ही आरोपवजा युक्तीवाद केला 
जाई. परंतु यया तर्कवादाला नाडी ग्रंथ 
भविष्यातील पुनर्जन्म कथनातील 
पुराव्यामुळे कायमचे व अंतिम उत्तर 
मिळाले आहे. तरीही कुत्राचे शेपूट 
वाकडे ते वाकडेच या न्यायाने पुनर्जन्म 
न मानणारे त्यांच्या वैचारिक बांधिलकी- 


त्यांनी केलेल्या नव्या तर्कावरून नक्कीच 
दिसून येईल. असो. 

नाडी ग्रंथ भविष्यात १३ नंबरच्या 
कांडात अगस्त्य, वसिष्ठ, काकभुजंदर, 
अग्नि, भूगु आदि महर्षी नाडी ग्रंथ 
भविष्य अवलोकन करणारी व्यक्‍ती 
पूर्वजन्मात कोण होती, तिने काय 
पूर्वकर्मे केली, याचा तपशील सांगतात. 
त्याच्या त्या जीवनातील दुष्कर्माची 
फळे, शारीरिक व्यंग, किंवा खुणा 
याची अचुक माहिती सांगितली जाते. 
त्यावरून सध्याच्या जीवनात भोगायला 
लागणाऱ्या कारणांचा छडा लागतो व 
वेळीच शांती-दिक्षा केली तर त्या मधून 
कमी-अधिक प्रमाणात सुटका होते. ते 
कष्ट त्रास, भोग सहन करायला मानसिक 
शक्‍ती ब आधार मिळतो. 


महर्षींनी दिव्य दृष्टीने लिहिलेल्या 
नाडी ग्रंथ भविष्यात पुनर्जन्माच्या 
उल्लेखाचा आधार मानून अनेक जणांनी 
त्या दृष्टीने शोध घेतला. काही प्रमाणात 
यश मिळवले. मात्र पुण्याच्या डॉ. दिलीप 
नहार यांनी केलेला पुनर्जन्मातील 
व्यक्तीचा पाठपुरावा थक्क करणारा आहे. 
(संपूर्ण माहितीसाठी प्रकरण - ७ पहा) 

प्रस्तूत लेखकानेही विविध 
महर्षींच्या नाडी ग्रंथ भविष्य पट्ट्यांमधील 
सांगितलेले पुनर्जन्म शोधून काढण्याचा 
आपल्या परीने प्रयत्न केला आहे. परंतु 
अपुऱ्या माहितीमुळे त्यांची खात्री करणे 
त्याला शक्‍य झाले नाही. परंतु पुढील 
कालात याबाबत अनेक व्यक्‍ती जास्त 
जास्त प्रमाणात शोध लावतील व 
अशांना योग्य ती सर्व माहिती महर्षी 
पुरवतील. अशी खात्री वाटते. असो. शतके 0 क 0 मि अशी खात्री बाटते. असो. 


भारतीयांची एक मनोवृत्ती आहे 
की गोऱ्यांच्या देशातील विद्वानांनी 
खात्रीची मान डोलावली का तर मग 
आम्हीही त्यांच्या हाताला हात लावून 
“मम' म्हणणार. फक्त या कारणासाठी 
काही पाश्चात्यांचे शोधकार्य वाचकांनां 
प्रस्तूत करीत आहे. 

मॉट्रियल (कॅनडा) मध्ये १९१८ 
साली अन्मलेले डॉ. आयन स्टीव्हनसन 
यांनी आपला सध्याचा जन्म पुनर्जन्मावर 
शोधकार्यासाठी वाहून घेतला आहे. 
जगभरात ते या घटनांचा शोध करत 
राहिले. विविध देशातील २५०० केसेसं 
हाताळल्या. पुनर्जन्म सांगणाऱ्या 
व्यक्‍तींशी संपर्क साधला. प्रत्येक केसचा 
प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊने ' आधुनिक 
शास्त्रोक्त साधनांनी व प्रयोगशाळेत 
बिबिध चाचण्या घेऊन सखोल व अत्यंत 
काटेकोरपणे शोध करून, लेख बनवून 
त्यांचे ग्रंथ प्रकाशित केले. . मान्यवर 
संस्थांनी त्यांच्या शोधकार्याची दखल 
घेतली. "1४/९1(१/ ८85९5 5188९050४९ 
ठल ऐलखात्ययपाळांला (1966) यां 
१०७९३ ली रिलात्यायवजा (४0९ ४०. 
], ॥, 1!' व ग्रंथाचे अनेक भाषांमधून 
रूपांतर अनेक देशात घरोघरी पोचले. 
त्यांचा या विषयावरील '(॥॥वाच्या ४० 
1९८५ शाहा 298 1.9९5' हा ग्र्थ 
ही जिज्ञासूंनी पाहावा. 

पुनर्जन्माच्या सिद्धांताला बळकटी 
आणणारा सज्जड पुरावा म्हणजे जन्म 
खुणा. शरीरावरील जन्मखूण त्या 


मुलाच्या कथित मागच्या जन्मातील. 


व्यक्‍तीला अवैसर्गिकरित्या-उदा. शस्त्राने 
शरिरावर जिथे जखम झाली होती 


त्याच ठिकाणी खूण असल्याचे सिद्ध 
झाले. -आणि ते अनेक उदाहरणात सिद्ध 
झालेही-तर तो पुनर्जन्मचा बिनतोड 
पुरबा मानला जातो. अशा खुणा 
अनुबंशाने होत नाहीत. उदा. जन्मजात 
एकच कान तुटका असणे, एकाच 
हाताची बोटे तुटलेली असणे आदि. 
अशा घटनांचा पुनर्जन्म जागवण्यात 
सक्रीय 'सहभाग असतो. अशा तऱ्हेच्या 
जन्मंखुणांचा फोटोसह प्रत्यक्ष पुरावा 
ही त्यांनी सादर केला गेला आहे. 
संमोहन पद्धतीने पुनर्जन्म 
आठवण्याची शिबिरे घेतली जातात. 
जी. एल. व्हीटन या डॉक्टरने 112 
८८१७८७॥ 112' या ग्रंथातून था बाबत 


* माहिती दिली" आहे. ॥८भ्ाग्ट ८७७८ 


0685 या विभागातून ती माहिती 
मिळते. कोचावर झोपून अर्तीद्रीय दृष्टीने 
भविष्यकधन करणाऱ्या अमेरिकेतील 
सुप्रसिद्ध एडार केयसी नंतर कर्म सिद्धांताला 
शास्त्रीय आधार मिळवून- देणारा हाच - 
ग्रंथकार आहे. संमोहन पद्धऑ-ने 
पुनर्जन्माची शक्‍यता पटवून देणाऱ्यांमध्ये 
हेलेन वेम्थेंच या बाईंनी शेकडो लोकांना 
सामुहिक संमोहनातून एकाच वेळी शेकडो 
पुनर्जन्माच्या स्मृतींना जागवले आहे. 
पुनर्जन्माची कल्पना प्राचीन व 
सार्वत्रिक असली तरी शोधकार्य गेल्या 
५०-७५ वर्षातील आहे. डॉ. कै. के. 
सहाय यांचे १९२७ साली बरेलीहून 
प्रसिद्ध झालेले २०८308 णा: 
टायपीटत ८8905 ० च्लाशा कीट 
००७७ !' हे इंग्रजीतील या विषयावरडे 
पहिले पुस्तक आहे. '१॥ फवप5/ 1010 
प्राट ९85०5 जा आहा029!' हे १९३ 1“ 


२३ 


साली प्रसिद्ध झाले. गुप्ता, शर्मा, 


माधुर या लेखकांचे नाव पुनर्जन्म 
विषयात नेहमी काढले जाते. शांतीदेवी 
हे प्रकत्म इतके लोकप्रिय आहे की; 


स्टुअर लोपभ्नार स्ट्रँह या नावाचे एक 
स्वीडिश ग्रहस्थ आले. पूर्ण शोध घेऊन 
झाल्यावर या केसमध्ये काहीच नाव 
ठेवायला जागा नाही असे विधान त्यांना 


बंगाली भाषेचा, हावभावांचा, वस- 


पोषाखाचा बदल महिन्यातील अष्टमीला 
प्रदीर्घतेने घडत असे. तो ही त्या पूर्ण 


शुद्धीत व पूर्ण तरुणपणातील वर्षांत - 


घडत असे. पुण्याच्या कै. डॉ. वसंत 
अकोलकरांनी या केसचे संपूर्ण संशोधन 
केले व उत्तरा हुद्दार त्या काळात 
पुनर्जन्माच्या जीवणाची आठवण <'त्या 
अबधीत अनुभवित असल्याचा निष्कर्ष 
काढला. त्यामुळे पुर्नजन्माच्या आठवणी 
म्हणजे बालपणीची वायफळ बडबड हा 
आक्षेप संपूर्णपणे निकालात निघाला. 

डॉ. अँनी बेझंट या त्यांच्या 
पूर्वायुष्यात पक्क्या विज्ञानवादी व 
निरीश्वरवादी होत्या. त्यांनी पुनर्जन्मवाद 


ब कर्मविपाक यामधून जगातील. 
* प्रत्येके समाजातील जन्मजात 


असमानतेची सांगड घालता येते, असे 
प्रतिपादन केले आहे. ख्रिस्त पुराणातील 
पुनर्जन्माला मान्यता देणाऱ्या उतार्‍यांना 
कौन्सिल ऑफ नाईस तर्फे सन ५५३ 
च्या दरम्यान बंदी घालण्यात आली 
असे पुरावे मिळतात. रिपब्लिक या 
सुप्रसिद्ध ग्रंथात प्लेटोनेही आत्मा 


. पुनर्जन्म घेतो असे म्हटले आहे, लेबॅनन 
भशातील ड्रेस या मुस्लीम समाजात 


असे मानतात की जीबाची प्रत्येक 
खीवनात प्रगती होते. म्हणून या जन्मात 
जास्तीत जास्त शुभपुण्य काम करा. 


कयामतच्या दिवशी सर्वजन्मातील 


खौवनातील कृत्यांचा ताळेबंद वाचून 
अंतिम निवाडा होईल. 

, संमोहनच्या निद्रेत पुनर्जन्माच्या 
दृष्यांकडे कल्पना किंवा संमोहनाची 
चार घटका करमणूक म्हणून दुर्लक्ष केले 


- जाते. ठाण्याचे . ओशो प्रेमी . स्वामी 


आनंद क्रर्षीनी त्यांच्या संशोधनपर 
'पुनर्जन्म-कल्पना की वास्तव" ग्रंथांमधे 
'लोणावळ्यामधील कार्ल एडिंग्टन या 
जर्मन थेरपिस्टद्वारा त्यांच्यावर केलेल्या 
प्रयोगामधून बिविध पुनर्जन्म जन्मांची 
आठवण जागृत झाली व 'स्वत:चे 
मृत्युचे भय कायमचे नाहीसे झाले 
असे म्हटले आहे. त्यांच्या याच 
ग्रंथातील पुढील आवृत्तीत त्यांचे नाडी 
ग्रंथ भविष्यतील पुनर्जन्म सिद्धांता- 
वरील विचार वाचायला मिळतील. 
नाडी ग्रंथ भविष्यातील पुर्वजन्म 
कथन ही नुसती कल्पना नसून त्याचा 
विचारं करता सध्याच्या जीवनाशी 
असलेला संबंध अतूट आहे असे सिद्ध 
होते. भूगु महर्षी एके ठिकाणी याबाबत 
सहज म्हणतात, माझा पत्रवाचक 
पं. शामाचरण त्रिवेदी यांच्या होशियार- 
पुरंच्या बंगल्यात काम करणाऱ्या बाई- 
कडून एक दिवस अचांनक आलेला, 
एका पायाने अधू (लंगडा) पोपट 
सेवा करून घेत . आहे, जो त्यांच्या 
बंगल्याभोवती गस्त. घालणार्‍या दोन 


* तगड्या अल्शेशियन कुश्र्यांना न भिता, 


बऱ्यांचदा पिंजऱ्यातून बाहेर . येऊनही 
उडून आकाशात न जाता, वर्षानुवर्षे 


त्या कामवाल्या बाईच्या हातूनच 


दाणा-पाणी पिऊन पिंजऱ्यात परत 
स्वत:ला कोंडूनं घेतो तो पूर्व जन्मात 
त्या कामवालीचा मुलगा होता. तिने 
त्याला दिलेल्या मारामुळे त्याला 
लंगडत जीवन जगावे लागले. तोच 
याच जन्मी लंगडा पोपट बनून 
तिच्याकडून सेवा करवून घेत आहे. . 


र्ड 


प्रकरण ७ 


पूर्वजन्मातील व्यक्तिमत्वाच्या शोधाचा 


ध्यास घेणारे नाडी ग्रंथ प्रेमी डॉ. दिलीप नाहर 


पुण्यातील डॉ. दिलीप नाहर 
शिक्षणाने डॉक्टर. प्रक्टिस. भरभराटीची 
असूनही प्लॅस्टिक. उद्योग घरचा 
असल्याने एके दिवशी. दबाखान्याला 
टाळे ठोकून, चावी म्हात्रे पुलावरून 
नदीत फेकून, धंद्यात प्रवेश केला. त्यात 
नाव कमावले. हंसाशी विवाह झाला. 
दोन मुली, मुलगा असा संसार. 


मध्यंतरीच्या काळात वास्तुशास्त्रज्ञाच्या 


सल्ल्याच्या मुद्दाम नेमके उलट करायचे 
ठरवले व नवी फॅक्टरी डबघाईला 
आली. वास्तुतज्ञांच्या सल्ल्याप्रमाणे पुन्हा 
बदल करताच तीच जागा, तीच 
मशिनरी, तेच कामगार ब धंद्यातील 
वातावरण तरीही असा विलक्षण फरक 
पडला की विचारता सोय नाही. तेंव्हा 
. पासून वास्तुशास्राचे शिक्षण घेतले. 
ज्योतिषशास्त्र व अन्य विषयात प्राविण्य 
मिळवले. मित्रांशी गप्पा मारता -मारता 
नाडी ग्रंथांची माहिती कळली ब त्यांनी 
महर्षींच्या भविष्य कथनाची कॅसेट 
मिळवली. त्यातील पूर्व जन्मातील उल्लेख 
त्यांना स्वस्थ बसू देईना. त्यांना सांगण्यात 
आले होते की, “कर्नाटकात एक 'अवंदूर' 
गाव आहे. तेथील 'कोडईमलई' मंदिरात 
तू पायाने अधू पूजारी होतास. पौरा- 
हित्याशिवाय, पंचांग-भविष्य पाहून 
चरितार्थ चालवत होतास. पुढे लालूच 
निर्माण. होऊन भावाची जमीन 
बळकावलीस. सोने-नाणे बाईट मार्गाने 


मिळवलेस. पण जीवनाच्या उत्तर काळात 
पश्चात्ताप होऊन ती जमीन परत करून 
मगच मृत्यू. आदि." 

डॉ. नाहरांनी पत्नी मुलांसह दक्षिण 
भारताची सहल सन २००५ च्या 
चातुर्मासात ठरवली. त्यातच अवंदुर 
गाव-शिव मंदीर शोधणे हे महत्त्वाचे 
आकर्षण होते. अबंदूर गाव नक्की कुठे 
आहे याचा शोध त्यांनी अनेकांना 
विचारून घेतला. म्हैसूर-तमिळनाडू 
सीमेवर ते कुठेतरी असावे इतकी माहिती 
त्यांना मिळाली, म्हैसूरमध्ये रागू 
गाईडमुळे जागांचा शोध घेणे, भाषेचा 
प्रश्‍न सुटला. राजू गाईडचा उत्साही 
स्वभाव, मुलगी दीप्तीची डॉ.नाहरांना 
मोलाची साथ, स्वत: डॉ. नाहरांना 
पूर्वजन्मातील व्यक्तीचा शोध लागेल 
अशी आंतरिक प्रेरणा व प्रेमळ पत्नीचा 
खंबीर आधार. टॅक्सीने ३००-४०० 
कि. मी. लांब फेऱ्या करूनही गाव 
मिळतच नव्हते. पांडेचरी पर्यंत जाऊन 
परतल्यावर 'इकडे कुठे आलात अवंदुर 
इकडे नाही तिकडे' असे चकल्यासारखे 
होत होते. ३-४ दिवस गेले. मेडीकेरी 


गाडी मेडीकेरीहून जंगलाच्या मध्यात 
घुसली. बरेच चढण चढून एके ठिकाणी 
एक मंदिर सापडले. ते होते भवानीचे. 
आणखी शोधता दूर्‌ डोंगणच्या पलिकडे 
एक मोडके शिवमंदीर आहे पण तिथे 
कोणी जात नाही असा छडा लागला. 
तेथे दम छाक होत पोचल्यावर पुजाऱ्यांशी 
भेट-चर्चा झाली. कळले की 'त्यांच्या 
पैकी एक्र पुजारी काम करीत असतात. ते 
पायाने अधू असावेत. पण यापेक्षा आम्हाला 
अधिक माहिती नाही.' दोन ट्रस्टीही 
कारण समजल्यावर तेही बरोबर आले. 

खंगुलाची वाट तुडवत डोंगराला 
दोन कि. मी. वळसा भालून एके 
ठिकाणी ते पोचले. सोबतचा पुजारी 
तेथील कानडी पाटी वाचून घाबरला. 
तिथे लिहिले होते - 'दुर्षटनांमुळे 
जनसंपर्कास मनाई आहे'- तरीही 
डॉ. नाहरय़ांनी थौर केला. त्यांनी मंदिशत 
प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. 
पडून केंव्हाही कपाळ मोक्ष शक्‍य. 
डॉ. नाहरांनी प्रार्थना केली. जप म्हणून 


गावाजवळ अबंदू असेल तर ठीक पूर्व स्मृतींना जागृत करून तेथील 
नाहीतर परतायचे ठरले. फिरून अगदी वस्तुचे स्पंदन जाणवले आणि खार्ट, 
धकवा आला होता. उगीच व्यर्थ भटकलो झाली की हेच ते देवालय. चौकशी 
असे वाटत असतानाच राजू गाईडने, करता विहीर सापडली. त्याच्या 
“हृ एक जगह - चलो मिल गया आसपासच्या भागाला कोडईमलई असे 
अवंदूर'' म्हणून उत्साहाने पुकारा केला. म्हणतात हेही कळले. आधीच्या मंदिराला. 


२५ 


प्रकरण ८ 


नाडीग्रंथ ज्योतिष अधिवेशनात 


महाराष्ट्रातील अनेक नाडी ग्रंथ 


' अविष्य प्रेमी नागरिकांच्या आग्रहास्तव 


'विंगुपंघंरवड्यातं . रविवार, दि. १४ ऑक्टोबर २००७ 


पुढे चर्चा करता-करता ८-१० 
त्यांपैकी शंकररावांचे एक काका 


डॉ. नाहरांच्या घरच्यांना त्या 


काट 


९८७१० ०६२०१ 


२६ 


रोजी पुणे येथे एक दिवसीय नाडी ग्रंथ 
ज्योतिष अधिवेशनात संपन्न झाले. विंग 
कमांडर (निवृत्त) शशिकांत ओकांनी 
या अधिबेशनाचे संयोजन केले होते. 
अधिवेशनाचे उदघाटन ज्येष्ठ रमलज्ञ 
श्री. चंद्रकांत शेवाळे यांच्या हस्ते झाले. 
विशेष अतिथी म्हणून माजी आमदार 
श्री प्रकाश देवळे, डॉ. आर एन शुक्ला व. 
पुण्यातील ज्येष्ठ पारंपारिक ज्योतिषशाखरी 
ब अनेक नाडी ग्रंथ प्रेमींचा ही गौरव केला 
मेला. बेळगावकडील प्राचार्य अट्टयानंद 
गळतगे यांच्या विज्ञान आणि बुद्धिवाद 
पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशनही 
संपन्न झाले, त्यावेळी होडीच्या प्रतिकाचे 
गौरवचिन्ह मानपत्रासह देण्यात आले. 
याची प्रतिकृती मलपृष्ठावर पहावी. 

याशिवाय मुळ्य पाहुणे चेन्नईचे 
इंडॉलॉजीतजञ डॉ. जी. जॉन सॅम्युएल 
यांनी उपस्थितांना इन्स्ट्यिट ऑफ एशियन 
स्टडीज या संस्थेतर्फे नाडी ग्रंथावरील 
शब्दकोशाचे काम लवकर पुरे जाईल 
असे सांगितले. 

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नाडी 
ग्रंथ भविष्य म्हणजे काय ? ते कसे 
पाहातात यावर मार्गदर्शन झाले. विंग 
कमांडर राकेश नंदा, फिरोज मिरी व 


'नाडी ग्रंथ शास्त्रींचा गौरव 


अनेक नाडी प्रेमींनी आपले अदभूत 
अनुभव कथन केले. ओकांनी एखाद्याची 
नाडी पट्टी सापडणे किती अशक्यप्राय 
असते, भबिष्य काळातील घटना अनेकदा 
मुद्दाम चुकीच्या सांगून कर्मविपाक 
यथान्याय सुलभपणे कसा साधला जातो 
याचे उदाहरणासह कथन केले. 
, उद्यान प्रसाद सभागृहात दुपारी एक 
ते संध्याकाळी साडेसहा पर्यंत चाललेल्या 
अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रातील १५ पेक्षा 
जास्त नाडी केंद्र संचालक उपस्थित 
राहिले होते. त्यात प्रामुख्याने पुण्यातील 
श्री. ईश्वरन, श्री. मृत्युसामी, श्री. बाला, 
श्री. मुरलीधरन श्री. अरविंदसामी, 
नाशिकहून श्री. कीर्ती, कोल्हापूरहून 
श्री. जयसूर्या, जळगाव-धुळ्याहून, 
श्री. कन्नन व श्री. सुंदर इत्यादींचा 
समावेश होता. नाडी केंद्राच्या भावी 
वाटचालीत संचालकांच्या अडचणी व 
अन्य बिबिध २० विषयावर नाडी तज्ञांची 
मते काय आहेत याची माहिती दिली 
गेली. त्यातून चांगली सेवा देण्यासाठी 
नाडी शास्त्रीनी इंग्रजी बोलायला शिकण्यास 
प्राधान्य, कॅसेट ऐवजी सी. डी करून 
देणे ब अन्य सुचवलेल्या मुद्द्यावर 
यथायोग्य कारवाई करण्याचे ठरले. 
अधिवेशनाच्या काळात ठशांचे नोंदणी 
करणाऱ्यांना सवलतीच्या दरात भविष्य 
कथनाची सोय करण्यात आली होती. 


प्कण$ जाडी केंद्रातून आणखी चांगली 


नाडी ग्रंथ प्रेमी हो, 


आपण नाडी केंद्रचालकाच्या कडून 
आणणी चांगल्या सेवेची अपेक्षा करतो. 
त्यासाठी काही सुचना प्रस्ताव नाडी ग्रंथ 
प्रेमींतर्फ मी खाली मांडत आहे. त्यांचा 
नाडी केंद्र चालकांनी एकत्र येऊन या 
, अधिवेशनात विचार करावा व त्यावर 


शक्‍य तितक्‍या त्वरेने अंमलबजावणी 


कंरावी, अशी सर्व नाडी केंद्र चालकांना 
विनंती करण्यात येतं आहे. 

१. ताडपट्टीतून कूट तमिळ नाडी 
भविष्य वाचन करणे अत्यंत कौशल्याचे 
ब किचकट काम आहे. त्याचे प्रशिक्षण 
आपल्या कुशल मार्गदर्शनाखाली 
करून आपण आपले शिष्यगण तयार 
करून ठेवण्याची प्रथा आहे काय ? 

२. आपल्या केंद्रातील व्हिजिटर्स 
बुक्स ठेवता येतील का ? त्यामुळे 
भविष्य पाहून गेलेल्यांना काय वाटतें 
याची नविन भेट देणाऱ्यांना कल्पना 
येईल. 

३. आपल्या केंद्रातील स्टाफ 
*आपल्या प्रमाणे रोज सकाळी स्नान, 
जप, मंत्र, पूजा, आरती आदी साधना 
कर्मे करून मग भविष्यकथनाला 
सुरुवात करतो का ?. र 

४. प्रत्येक व्यक्तीला नाडी ग्रंथाचे 
दर्शन होण्यापूर्वी केंद्रातील पूजारूममध्ये 
जाऊन महतषींना श्रद्धापूर्वक माझी 


सेवा कशी मिळू शकेल ? 


भविष्यकथन पट्टी मिळावी अशी 
श्रार्थथा करायला आपण सांगता काय ? 

५. नाडी केंड्रचालक स्पोकन 
इंग्लिशच्या क्लासेस मधून इंग्लीश 
भाषा पटकन आत्मसात करू शकणार 
नाहीत काय ? 

६, अचुक पट्टीचा शोध घेताना 
प्रत्येक वेळी आपंण क छ त प र किंवा 
क, का, कि, की असे अनेकदा विचारून 
नावे ब अन्य माहिती शोधण्याचा प्रयत्न 
करता. त्यापेक्षा पट्यांतील' नावे वाचून 
(सुरुवातील फक्ते आईचे किंवा 
वढिलांचे, ते तर जुळले. तरच मग त्या 
व्यक्तीचे) ते नाव जुळते का असे करता 
येणे शक्‍य आहे का ? त्यामुळे सामान्य 
लोकांना जे वाटते की आपल्याकडून 
माहिती काढून तीच पट्टीतून सांगितली 
जात आहे असे भासवले जाते. या 
आक्षेपाचा प्रश्‍नच उद्धवणार नाही. 


७. नाडीपट्टी सापडली की त्यांत, 
व्यक्तीचे नाव कुठे व कसे कोरून _ 


लिहिलेले आहे. ते जरी एखाद्याला 
तमिळ येत नसेल तरी आवर्जून दाखवले 
जाते काय ? । 


८. नाडी पट्टीतील व वाचकांची 


भाषा “तमिळ. सामान्यं लोकांपेक्षा ” 


वेगळी असल्याने भाषांतरकाराची अत्यंत 
गरज असते. बऱ्याचदा भाषांतराचा 
दर्जा सुमार असतो. त्यामुळे विरस होतो 


असे वाटते. नाडीवायकांचा वा 
भाषांतरकारांचा अनुभव कमी पडत 
असल्याने बऱ्याचदा भविष्यकथन 
चुकीचे किंवा पडीत न लिहिलेले कथन 
केले गेले असावे असे कोट्त राहते. 
प्रत्येकाला पुन्हा-पुन्हा केंद्राच्या चकरा 
मारून अर्थाची फोड कडून घ्यायला 
वेळ नसतो. यावर काय करता येईल ? 


९. १४ नंबरच्या . कांडांतील 


दान-कर्म करवून स वदे खे. फ्रोटो 
आल्जम करून किंवा भिंतीवर लावून 


१२. नाडी भविष्याला नावे 
ठेवण्याचा किंवा त्याचा अपप्रसार 
करण्याचा - काहींचा छंद. असतो तर 
काहींचा धंदा. या लोकांच्या उपद्रवा- 
पासून संरक्षण करण्यासाठी आपण 
एखाद्या निष्णात वकिलांची ब जवळच्या 
पोलिस केंद्रातून वेळीच मदत 


राज्यात एखादा कायदा करण्याच्या 
गोष्टी होत असताना नाडी केंद्रांना 
गाफील राहून चालणार नाही.) 

१३. एखाद्याची पट्टी मिळाली तर 
ती पट्टी त्वाला का सुपूर्त केली जाणे 
शक्‍य नांही काय ? 

१४. तसे करता येत नसेल तर 
कॉम्प्युटरच्या सोईमुळे नाडी पट्टीतील 


अश्‍विनी 
भरणी 
कृतिका 
रोहिणी 
मग 
आर्द्रा 
पुनर्वसु 
पुष्य 
आध्लेवा 
मधा 
पूर्वा, 
उत्तरा 
ह्स्ता 
स्वित्रा 


तेव्रढाच भाग स्कॅन करून, वही व कॅसेट 
ऐवजी सीडी देण शक्‍य आहे काय ? 

१५. बर्‍याच लोकांना त्यांच्या 
व्यस्त कार्यालयीन बेळेमुळे. १० ते ६ 
या वेळेत नाडी केंद्रांना भेट देणे जमत 
नाही. त्यामुळे सकाळी ९ ते रात्री ९ 
पर्यंत केंद्र उघडे ठेवल्यास रविवारी/ 
सुटीच्या दिवसांवरील ताण कमी होईल. 

१६. नविन गावात केंद्र 
उभारणीसाठी नाडी प्रेमींची कशी मदत 
होईल त्यांनी काय करावे ? 

१७. आपले केंद्र राहत्या 
सोसायटीच्या पार्किंग किंवा अन्य 
वैधानिक गरजा पूर्ण करते काय ? 

१८. आपल्या खालील 
कर्मचाऱ्यांच्या रजा, पगार, जेवण-खाण, 
औषधपाणी वगैरेची सोय आहे का ? 


नक्षत्रांची मराठी व तमिळ नाले 


नक्षत्र क्रमांक 


१९. आपल्या केंद्रातून शाईचे 
आंगठे पुसण्यासाठी कपडा, स्वच्छ 
टॉयलेट्सची सोय आहे काय ? 

२०. आपला कर्मचारी वर्ग 
सर्वाचा मान आदबीने राखून व 
सचोटीने काम करतो काय ? 


या शिवाय नाडीप्रेमींनी आपले 
काही मुद्दे असल्यास मांडावेत. सांगावेत. 
त्यांचाही विचार आवर्जून केला जाईल. 
पुढील काळात नाडी केंद्रास भेट देताना 
वरील मुद्यांची काही अंमलबजावणी 
होत आहे का याची जागरूकपणे नोंद 
कराबी. ही नाडीप्रेमींना नप्र विनंती 


हे पत्रक प्रत्येक नाडीकेंद्रास इंग्रजी 
च_ मराठीतुन -दिले जाईल ते त्यांनी ते_त्यांनी 
आपल्या केंद्रात मोक्याच्या ठिकाणी 
लावून ठेवावे असे अपेक्षित आहे. 


मराठी नाव 
स्वाती 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 
मूळ 
पूर्बाषाढा 
उत्तराषाढा 
श्रवण 
धनिष्ठा 
शततारका 
 पूर्वाभाद्रपदा 
उत्तराभाद्रपदा 
रेवती 


प्रकरण १० 


नाडी ग्रंथ भविष्य पुढील घंटनांच्या 


संदर्भात बरोबर येतेच असे का नाही ? 


नाडीग्रंथ अधिवेशनात या बाबत 
कडाक्‍याची चर्चा घडावी अशी अपेक्षा 
असणे स्वाभाविक होते. कारण 
अनेकांचा अनुभव ओकांच्या लेखनाशी 
जुळत नाही असा आहे. मग यावर 
ओकांचे उत्तर काय ? यावर सविस्तर उत्तर 
देणे कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकात बसणे 
शक्‍य नव्हते म्हणून या लेखातून विचार 
व्यक्‍त करून सांगण्याचा प्रयत्न ते करीत 
आहे. प्रत्येकाचे समाधान होईल अशी 
आशा आहे. माझ्या आधीच्या 
पुस्तकातून प्राचार्थ अद्रयानंद गळतगे 
यांच्या पुस्तकातील महत्वाचा भाग देऊन 
या प्रश्‍नाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. तो अनेकांनी वाचला ही असेल, 

यावेळी फ्लाईंग ऑफिसर धनंजय 
प्रोटे या माझ्या जिवलगाचे एक 
जळजळीत उदाहरण घेऊन यावर प्रकाश 
टाकण्याचा प्रयत्न आहे. 

साल २००२. वायुसेनेत पंजाब- 
मध्ये पोस्टींगवर असताना माझी 
ओळख फ्लाईग ऑफिसर धनंजय 
मोटेशी झाली. सांगलीचा उमदा तरुण, 
रोज पहाटे जप-साई साधना, ऑफिसच्या 
कामात हाय ग्रेडिंग, इंग्रजी अस्खलित, 
बॉक्सिंग गिटार वादन, पेंटिंग-ड्रॉईंग 
हॉबीजू, थोडक्यात बेस्ट ऑल राऊंडर. 
लगेच आमची मैत्री झाली. त्याने 
नुकतीच विकत घेतलेली इंडिका मोठ्या 
आनंदाने आईला-बहिणींना अभिमानाने 
दाखविण्यासाठी लुधियानाहून सांगली- 


पर्यंत त्याने एकट्याने चालवत आणली. 


वाटेत पुण्यात त्याचे नाडी भविष्य 
पहायला तो व मी एकत्र. पट्टी सापडली. 
उज्वल भविष्य, मोठ्या हुद्यावर बढत्या. 
मुले-बाळे. भरपूर भरपूर आयुष्य. लग्न 
या दोन महिन्यात ठरेल. मात्र विवाह 
वयाच्या पुढील वर्षात घडेल. सातव्या 
कांडात वधूचे वर्णन- मॉडर्न नावाची, 
सिनिक ब्युटीच्या ठिकाणची, वगैरे वगैरे 
पुढील काही दिवसात नाडी कथनाप्रमाणे 
तंतोतंत वर्णन असलेल्या ' व्यक्तीशी - 
पन्हाळ्यातील (सिनिक ब्युटीच्या) जिच्या 
घराच्या समोर कोरडा तलाव असलेल्या, 
मॉडर्न नावाच्या स्थळाशी लग्न ठरले. 
धनंजय तात्काळ बिवाहांला तयार असून 
देखील तिचा ब तिच्या मोठ्या बहिणीचा 
विवाह एकत्र करता यावा म्हणून 
बरिवाहाची जी तारीख नक्की झाली ती 
मेमकी धनंजयच्या बयाच्या पुढील 
वर्षाच्या वाढदिबसानंतर काही दिवसांची. 
मी सहपरिवार मुद्दाम विवाह सोहळ्याला 
हजर. पुढे मी रजा संपवून कामाला 
हजर. त्याचा हनिमून वगैरेचा प्रोग्राम 
संपवून तो पत्नीला आणायला व तिच्या 
आईवडिलांना भेटून पंजाबात ड्युटीवर 
परतण्यासाठी सांगलीहून कारने निघाला. 
जयसिंगपूरच्या पुढे रेल्वेच्या ओव्हर 
ब्रिजवर ट्रकने जबरदस्त धडक दिल्यामुळे 
जबर जखमी होऊन खलास झाला. 
पंधरा दिवसाच्या आत. मी त्याच्या 
फ्युनरलला बायुसेनेतर्फे हजर ! 


काय ओक ? हे असे कसे झाले ? 
काय म्हणणे आहे आपले ? आपले 
महर्षी असे कसे चुकले ? अनेकांचे 
अनेक प्रश्‍न. काही बोलून. काही न 
बोलता. नाडी, नाडी उगाच करतात. 
चांगली आपटी बसली. काहींचा 
सात्विक राग. कुठले महर्षी आणि 
कुठले काय सगळ्या थापा. अनेकांची 
मते-मतांतरे, काय गलफत असावी. मी 
बिचार करत राहिलो. नाडी वाचकांचा 
भाषांतरकाराचा काही संबंध नव्हता की 
त्यांच्यावर ढकलून मोकळे होता 4इल. 

प्राचायं अद्दयानंद गळतगे यांची 
बाकक्‍ये कानात घुमत होती. भविष्य 
पाहाणाऱ्याच्या दृष्टीने जो भूतकाळ 
असतो तो क्रषीमुनींना (जेव्हा त्यांनी 
नाडी ग्रंथ लिहिले त्या वेळी) भविष्य - 
कालच होता. पृच्छकाचा तो भूतकाळ 
त्या क्रपीमुनींनी अगोदरच भविष्य 
वर्तवल्यामुळेच बरोबर आला. हे तो 
नाकारू शकत नाही. तेव्हा भविष्य 
चुकते हे म्हणणे बरोबर नाही. नाडी ग्रंथ 
पाहिल्या तारखेनंतर पृच्छकाचे भविष्य 
चुकत असेल तर ते का चुकावे याला 
निश्चित कारण असले पाहिजे. म्हणजे 
भविष्य चुकत नाही मुद्दाम चुकवले 
जाते. नाडीचा उद्देश कर्मविपाक सुलभ 
रितीने व यथान्याय घडवून आणणे हा 
आहे. भविष्य बरोबर सांगणे हा नाही. 
हे प्राचार्य अद्दयानंग गळतगे यांचे म्हणणे 
खरेच का ते आपण पाहू. 


नाडी भविष्य तुम्हीय र्हा 
आता खाचकांना मी एक विनंती 
करतो की आपणच नाडी महर्षी व्हा. 
म्हणजे असे की धनंजयच्या संदर्भातील 
घटना आपणास माहित आहेत. त्यावरून 
आपण जणू धनंजवची पट्टी लिहिणारे 
उर्षी आहात. असे माना. आता 
आपल्याला लक्षात येईल की जर 
आपल्याला घनखंयच्या पत्नीला विधवा 
होण्याचे भाग्य सिद्ध करायचे असेल तर 
'तिजा विवाह घडवायला हवा. तो धनंजय 
सारख्या व्यक्तीशी की ज्याचे आयुष्य 
त्याने नाडी भविष्य पाहिले तेव्हा महर्षींना 
म्हणनेच आता तुम्हाल एक तर त्याचे 
भविष्य न स्रोगून (पटी सापडत नाही हा 
त्यातील एक उपाव) किंवा पहीत असे 
सणसनौत ल्हिहिन की त्याने तातडीने 
__ विवाह कामलाच हता. तेही त्याच मुत्शी. 
"_ आवी पत्नीचे हुबेहुब वर्भन आपणास 
. असे केले पाहिजे की त्या मुलीशीच तो 
, विवाह करायत्तर सिद्ध होईळ, आता 
विवाह धनंजय तेव्हाच, करेल जेव्हा 
आपण त्याला त्याचा भावी काळ उस्वल 
असेल मशी खात्री वाटेल असे लिहाल. 
आयुष्यात पत्नी, मुले-बाळे असतील. 
आयुष्याची दोरी बळकट असेल. का 
असे लिहाल की बाबा रे तू तर चार 
दिन का मेहमान. तरीही एका मुलीचे 


जरी आपण लिहिलेत तरी कोणीही सूज, 
त्यातून धनंजय सारखा विचारी व्यक्‍ती 
ठे कधीच मानणार नाही. तो विवाहच 
करणार नाही. आपण नाडी महर्षी 
आहात. त्यामुळे आपणास कर्मविपाकाशी 
तडजोड करता येणार नाही. मग आता 
आपणाला धनंजयला दीर्घ आयुष्याचे 
रंगीत स्वप्न दाखवणे भाग आहे. त्यांने 
अन्य कोठल्या मुलीशी विवाह करून 
उपयोग नाही. म्हणून त्याला सात नंबरचे 
कांड तयार करून ठेवले पाहिजे. त्यात 
अशा तऱ्हेने वर्णन केले पाहिजे की जी 
मुलगी अजून पाहिली नाही तीच माझी 


- पत्नी आहे अशी त्याचीच नव्हे तर 


त्याच्या घरच्यांची देखील खात्री होईल. 
म्य पन्हाळ्याला कार मधून जाताना 
धनंजयच्या घरचे नाडीतून सांगण्यात 
आलेल्या खुणा जुळत असल्याने त्या 
मुलीला पाहण्याआधीच म्हणत होते की 
दादा हीच आमची वहिनी' ! 

आपण म्हणजे नाही महर्षी, धनंजयची 
पट्टी न लिहून त्याच्या मृत्युची घटना 
घडून गेल्यावर, नाडी भविष्याला बदनाम 
व्हायला कारणीभूत झालात ? कारण 
आपणाला भविष्य कथन करणे हा एकच 
उद्देश ठेवून नाडी पट्ट्या लिहायच्या 
नाहीत. कर्मविपाक सुलभ व ठरल्या- 
प्रमाणेच धडावा यासाठी ही आपणास 
कार्य करायलाच हवे आहे. हे ही लक्षात 
असू दे की हे लिखाण आपणास कूट 
लिपीतून श्लोकबद्ध करून, काव्याची 
सर्व बंधने पाळून लिहायला हवे आहे. 

आपणास धनंजयची पट्टी 
लिहायलाच हवी असण्याचा आणखी 
एक उद्देश असा की या पट्टी वाचनास 


ओकांना त्या भविष्य कथनाचे साक्षी 
करून हे ही दाखवून द्यायचे आहे की 
पुढे काही काळानंतर नाडी भविष्याकडे 
लोक जेव्हा प्रश्‍नार्थक नजरेने पाहतील, 
आमची निंदा करून अवमान करतील 
तेव्हा तुला (ओकांना) आमची बाजू 
मांडता यायला नको का ? कदाचित 
पूर्वी जसे त्यांच्या पत्नीच्यासाठी आम्ही 
तीन पट्ट्या लिहून ठेवल्या होत्या, 
त्यातील शेवटची पट्टी त्यांना आगामी 
काळात. व्यक्तीचे नाव नाडीपट्टीत कसे 
कोरून लिहिलेले असते हे दाखवून 
देण्यासाठी एक पुरावा म्हणून उपयोगाला 
येईन अशी व्यवस्था केली गेली. 
त्याचप्रमाणे यापुढे ओकांच्या लेखनाने 
सामान्य लोकांचा आमच्याकडे पहायचा 
दृष्टीकोन त्यामुळे दूषित राहू नये. यासाठी 
ही धनंजयची पट्टी कामाला यावी. 
आपणच नाडी महर्षी आहात. म्हणून 
म्हणाल की बरेच जण कोणाला मुलगा 
होईल सांगितले ब मुलगी झाली तर 
आमच्यावर रुसतात. खट्ट होतात. असे 
समजा की मराठीत 'मूल? च्यापुढे 'गा' 
आणि 'गी' मध्ये.कानां-मात्रेचा कितीसा 
तो फरक ? तमिळमधेही तसेच आहे. 
त्यात हात न उचलता लिहायच्या प्रथेमुळे 
लेखनिकांकडून होतो असा विपर्यास. 
मुलामुलींचे विवाह सांगितल्यावर हुकूम 
घडत नाहीत तेव्हा त्या व्यक्तींच्या 
विवाहाला दीर्घ काळ लागणार असला' 
तरी उदासीनता न यावी असाही उद्देश 
आम्हाला ठेवावा लागतो. म्हणून पुन्हा 
पुन्हा शांती' दिक्षेची मात्रा द्यावी लागते. 
तेव्हा नाडी भविष्य चूक, खोटे असे 
सरसकट म्हणणे कितपत योग्य आहे 
याचा विचार आपण करावा. 


प्रकरण ११ 


सहज कल्पना करां की आपण 

एक प्रचंड पूर आलेल्या नदीच्या 
पात्राबरील पुलावर मजा म्हणून उभे 
आहाद. गंमत म्हणून खिशातून 
काड्याची पेटी काढून त्यातील एक 
, काडी त्या घोंघावणाऱ्या पाण्याच्या 
प्रवाहात फेका, नंतर काड्याच्या 
पेटीतील आणखी एक काडी काढून 
ती फेका. आता त्या दोन काड्या 


प्रवाहात कुठेतरी पडून दिशेनाशा 
होतील. आता विचार कत की काही, 
सेकंदाच्या फरकाने फेकलेल्या त्या 


काड्या कधी पुन्हा एकत्र येतील 
काय ? सामान्य उत्तर कधीच नाही असे 
असेल. तथापि, गणितज्ञ या उत्तराशी 
सहमत होणार नाहीत. कारण ते गणिती 
आकडे मोड करून अतिशय क्लिष्ट 


संख्या मांडून, “अति दुर्मिळ पण 


अशक्य नाही'' असे त्यांचे उत्तर देतील. 
या पुढे असा विचार करा की त्याच 
काड्या काही कारणानी, काही 
काळानी त्याच काड्याच्या पेटीत 
पुन्हा एकत्र येतील काय ? याचे उत्तर 
मात्र असे घडणे अशक्य कोटीतील 
आहे, असे येईल. 

का ? तर त्या वेळची परिस्थिती 
संपूर्ण बदललेली असेल. काड्या 
मोडून गेल्या असंतील. माणूस जागेवर 
नसेल. नदीत पाणी नसेल. आणखी 


किती अशक्यप्राय गोष्ट आहे? 


हजारो कारणे असतील की ज्यामुळे 
त्या दोन काड्या पेटीत एकत्र येणे शक्‍य 
होणार नाही. तरीही 'असे अघटित 
घडेल' असे कोणी म्हणाला तर त्याला 
मूर्खात काढले जाईल. तर्क. मान्यता 
देणार नाही. बुद्धीने विश्वास ठेवणे 
अशक्य होईल. 

ते कसे शक्‍य आहे ? आता असा 


विचार कश की ती घोंधावणारी नदी व व 


म्हणजे काळाचा एक ' प्रचंड ओघ 
आहे. त्याच्या एका टोकावर नाडी 
भविष्य कर्त्या महर्षींनी ' ताडपत्रावर 
कोरून एका व्यक्‍तीची पट्टी त्या 
काळाच्या प्रवाहात सोडली. जणू 
काड्यापेटीतील एक काडी ! मधे 
किती काळ गेला. कोणालाच माहीत 
नाही. पुढे एक व्यॅकक्‍्ती जन्माला 
आली. जणू काही काड्याच्या पेटीतील 
दुसरी काडीच, काही. विशिष्ट काळ 
गेल्यावर त्याला आपले भविष्य 
पाहाण्याची बुद्धी झाली. . तोबर 
त्याच्यासाठी लिहिलेली पट्टी धक्के 
खात-खात हजारो पट्ट्याच्या 
गठ्ठ्यात पडून होती. जणु काही 
तिला माहितच होते की तिला कुठे व 
कधी त्या दुसऱ्या काडी समान 
व्यक्‍तीला भेटायचे आहे. वेळ .आली 
की ती व्यक्‍ती .खूप धावाधाव करून 
भेटणारच. भले तिला त्या पट्टीतील 


भाषेचा गंधही नसेल. विश्वास ही 
नसेल त्याचा की त्याच्या करता 


३१ 


प्रकरण १२ . 


शांती दीक्षा केल्याने काय लाभ ? 


- नाडी भविष्यात व्यक्तीच्या पुढील 
आदुष्यातीळ घटनांचा उल्लेख करण्यात 
येतो. त्याच्या. अंगठ्याच्या ठशाचे 
वर्णन केले जाते. त्या ठंशावरून त्याची 
पह्डी हुडकळी . जाते. त्यात त्याचे व 
अन्य नातलगांची नावे कथन केली 
जातात. नंतर त्याने केलेल्या पूर्वजन्मा- 


तील पापपुण्याच्या कर्मातून निर्माण. 


होणाऱ्या परिणामांमुळे त्याला भोगावला 
लागणाऱ्या कष्टांची, त्रासाची झलक 
सांगितली जाते. सोबत शांती-परिहार व 
दीक्षा या अनुक्रमे १३ व १४ क्रमांकाच्या 
कांडांतून सुचवलेल्या उपासनेद्वारा त्या 
कष्टांचे, त्रासांचे परिमार्जन होऊन बाघा 
दूर होतील, नवे मार्ग, नव्या कल्पना, 
संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल 
असे महर्षींनी सुचवलेले असते. 

* सामान्यपणे असे म्हणता येईल की बाहेर 
पाऊस पडत असेल तर तो थांबवण्याची 
क्षमता आपणात नसली तरी छत्री उघडून 
हवे तर आपण आपले संरक्षण करू 
शकतो. ते आपल्या हाती असते. असेच 
काहीसे नाडी ग्रंथ भविष्य पद्धतीत शांती 
दीक्षेला स्थान आहे. 


शांतीदीक्षा कशी करावी ? 

शांती-दीक्षेचे दोन भाग पडतांत. 
पहिल्या भागात शांती परिहारात काही 
मंदिरात आऊन पूजा अर्चना करायला 
सुचटऊी जाते. सुचवलेल्या वारी व 


असते. मंदिरातील कोणत्या मूर्तीस पूजा 
अर्चना करायला सांगितली आहे याची 
तत्परतेने नोंद करणे आवश्यक असते. 
कारण काही वेळा त्याच मंदिरातील 
मुड्य मूर्तीच्या ऐवजी अन्य देवतेच्या 
मूर्तीला करायला सुचवलेली पूजा 
धांदरटपणामुळे बा योग्य मार्गदर्शनाच्या 
अभावामुळे होत नाही. वेळ ब पैसे 
यांचा अपव्यय होतो. आपण योग्य 
शांतीदीक्षा करून आलो असल्याचे 
वाटत राहते. 

नाडी भविष्य पाहून झाल्यावर 
शक्‍यतो तेव्हाच किंवा शक्‍य तितक्या 
लवकर मंदिरांना भेटी ब पूजा कराव्यात. 
कारण पुन्हा तितके दूर जाणे होतेच असे 
नाही. शुचिर्भूत होऊन मंदिरात शक्‍यतो 
उपवास धरून सकाळी पोहचावे, तेथील 
ऑफिसमधून पूजेच्या पैशाची पावती 
फाडावी. मंदिरात गाभाऱ्यात पोचल्यावर 
समोरील मूर्तीकडे भावनिकतेने 
न्याहाळावे. अन्य लोकांशी संभाषण 
टाळावे. मंदिर परिसरातील अस्वच्छता, 
ओल, थंड जमीन, भाषेचा दुरावा, न 
समजणाऱ्या भाषेतील गाण्यांचा मारा 
यामुळे मन विचलित न होण्यासाठी मौन 
ब्रत करून मूर्तीवर मन रमवावे, 
पुजाऱ्याजवळ जाताच आपले नाव, 
बडिलांचे नाव, गोत्र, नक्षत्र, आदी 
तत्परतेने सांगावे, त्यासाठी एका 
कागदावर ती नोंद तयार ठेवावी. अन्य 
कोणा व्यक्तीसाठी अर्चना करायची 


असल्यास त्याच्या भल्यासाठी मनातून 
प्रार्थना करत मंदिरात प्रवेशं करावा. 
पूजासाहित्य खिशाला परवडेल असे 
घ्यावे. तथापि अर्चना कांडात 
सुचवल्याप्रमाणेच व सुचवलेल्या क्रमाने 
करावी, कधीकधी दोन. जवळच्या 
मंदिरांमधील अर्चनेमध्ये एका दूरवरच्या 
मंदिराचा समावेश असेल तर नाडी 
शाख्त्रींशी चर्चा करून त्याप्रमाणे वागावे. 
सर्व पूजा संपल्यानंतर नाडी केंद्रात 
जाऊन तेथील महर्षींच्या फोटोस फळे, 
फुले, कापड व गोड पदार्थांचे नैवैद्य 
बौरे सोपस्कार करावे लागतात. काही 
दक्षिणाही देण्यांस महर्षींनी सुचवलेले 
असते. ती जरूर द्यावी. ती देत असताना 
खरोखरच ती द्यावी असा नाडी पट्टीत 
उल्लेख असतो का की हे नाडी शास्त्रींचे 
पदरचे वाक्‍य घालून पैसे उकळण्याचे 
धंदे आहेत आदी संभ्रम बाळगू नयेत. 
या संभ्रमांचा सोक्षमोक्ष आधीच 
लावलेला असावा. अनेक लोक मला 
या विषयी विचारणा करतात की खरे 
काय ? अशांना सांगावेसे वाटते की 
मी स्वतः त्या नाडी पट्टया वाचून 
त्यामध्ये खरोखरच असे अमुक अमुक 
पैसे द्यावेत, असा उल्लेख असतो याची 
खात्री करून घेतली आहे. तरीही 
प्रत्येकाने ती करून ममच दक्षिणा देण्याचे 
ठरवावे म्हणजे प्रत्यक्ष देताना मानसिक 
शांती ढळणार नाही. दुसऱ्या भागात 
विशिष्ट मंत्र करून मिळालेल्या 


३२ 


ताईतासंबंधीच्या सूचना १४ क्रमांकाच्या 
कांडाच्या नमुन्याच्या प्रकरणात केलेल्या 
आहेत त्यांचे पालन करावे. 


अनेक जणांना शांती दीक्षा 
करावीच का? नाही केली तर नाही का 
चालणार? समजा केली तर त्याचा 
खरोखरच उपयोग होतो की पैसे व 
वेळ व्यर्थ घालबल्याने मनस्ताप होतो, 
असा पेच पडतो. फलाची अनिश्‍चितता 
व निराशा यामुळे सामान्यांची मनस्थिती 
गोंधळाची होते. अशा लोकांना ज्यांनी 
नाडी भविष्य पाहून शांती दीक्षा केलीं. 
चांगला ब आश्‍चर्यकारक अनुभव 
आल्याचे सांगितले अशांचे अनुभव 
तिसऱ्या आवृत्तीत प्रस्तुत केले होते. ते 
वाचावेत त्यापैकी अनेकांनी पुण्याच्या 
अधिवेशनात प्रत्यक्ष अनुभव कथन केले. 


शांती दीक्षा न करण्याचा कुप्रभाव ! 


शांती दीक्षा न करण्याचे कुप्रभावही 


जाणवतात. शांती दीक्षा करण्याचे काही 
कारणांनी राहून जाते. इच्छा असते पण 
वेळ नसतो, पैसा नसतो. काहींनी मजा 
म्हणून नाडी “पाहिलेली असते त्यांना 
शांती दीक्षा करण्यात रस नसतो. काळ 


पुढे धावत असतो, अकस्मात घटना 
घडून जातात व नंतर वेळीच शांती 
दीक्षा केली असती तर बरे झाळे असते 
असे वाटत राहते 

बर्‍याचदा शांती दीक्षा मित्र किंवा 
दूरस्थ नातेवाइकांकडून केली जाते. 
त्याचा प्रभाव पडत नाही असे दिसून 


येते. एकदा एका हवाईदलातील वरिष्ठ . 


अधिकाऱ्याच्या वतीने त्याच्या पत्नीच्या 
मैत्रिणीने शांती दीक्षा केली. 
कालांतराने त्या अधिकाऱ्याचे 
एका हवाई अपघातात निधन झाले. 
चौकशी करता असे निष्पन्न झाले की 
शांती दीक्षा प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीने करावी 
असा स्पष्ट आदेश पट्टीत होता. तो न 
पाळल्याने वर्तवलेले अरिष्ट अटळ 
ठप्ले. म्हणून सुचवलेले उपाय अत्यंत 


काटेकोरपणे, उच्च भाविकतेने करणे 


आबश्यक आहेच शिवायं ते त्या व्यक्तीने 
स्वतः करावेत. अगदीच निरुपाय: झाला 
तर रक्ताच्या नात्यातील निकटवर्तीयांनी 
ते करावेत, असे सुचवावेसे वाटते. 
१४ व्या कांडात एखाद्या देवतेचा 
मंत्र-१ मंडल म्हणजे ४८ दिवसं - 


अशी २, ३, ४ मंडलांचे जप करायला 
सांगितले जाठात. केंद्रातर्फे मंत्र करण्या- 
साठी काही रक्कम ठय़विक दराने 
घेतली जाते. मंत्राह्ले दिवस पूर्ण झाले की 
पोस्टाने पाकिटातूंन धातूचा मंतरलेला 
चौकोनी पत्रा रवीसंह पाठवला जातो. तो 
व सोबतची रक्षा यांचा ताईत करून 
शरीरावर बाळगण्याची सूचना केली 
आते. बऱ्याच वेळा सर्व सोपस्कार 
करून बनवलेला ताईत नाहीसा होतो 
तेव्हा माडीशास्त्रींचा सह्ठा घेऊन नवा 
,या लेखाच्या वाचकांना वरील 
लोकांचे अनुभवकथन .सत्यनारावंण 
कंधेप्रमाणे किंवा पौराणिक पोथीतील 
चमत्कृतिजन्य अध्यायांप्रमाणे अवास्तव 
वाटण्याची शक्‍यता आहे. कारण 
माझे स्वतःचे मत त्या लोकांचे. अनुभव 
ऐकताना असेच झाले होते. वश्रापि, 
वे लोक आपल्या अनुभवांशी प्रामाणिक 
अलल्याने त्यांच्या अनुभवांचा उद्लेख 


प्रकरण १३ 


नाडी ग्रंथ भविष्याची ओळख 
सामान्य जनतेत हळूहळू वाढते आहे. 
त्याच बरोबर नाडी ग्रंथ भविष्य 
केंद्रांची संडयाही भारताच्या वेग- 
वेगळ्या भागात वाढते आहे. नाडी 
भविष्याच्या अद्भुततेचे वर्णन करणारे 
अनुभव मला नाडी ग्रंथ प्रेमी पत्राने, 
फोनवरून मोठ्या प्रमाणात मिळत 
राहातात. त्यातून प्रत्येकाचा महर्षींच्या 
बद्दलचा कृतडेताभाव निदर्शनास येतो. 
असे साधारण दिसते की या भविष्याचा 
अनुभव व्यक्तिगत. असल्याने त्याची 
चर्चा घरापुरतीच सीमित ठेवली जाते. 
मात्र जेव्हा कधी नाडी ग्रंथ प्रेमी एकत्र 
येतात, तेव्हा त्यांचे अनुभवकथन 
अत्य रसाळ असते. 

विष्णूकुमार नाटानींचे 
अदभूत द्वादशमुखी शिवलिंग 
मंदिर 

आता ज्योतिलिंगाच्या दर्शनासाठी 
फार लांब, लांब व कष्टमय प्रवास 
करण्याची गरज उरली नाही. जयपूरपासून 
२५ कि. मी. वर दिद्वीच्या हायवेवर 
'हादशमुखी शिवलिंगाची स्थापना 
" झाली आहे. 


दि. १ फेब्रुवारी २००६ला त्या. 


मंदिराच्या ३ र्‍या वार्षिकोत्सवाला हनर 


नाडी ग्रंथप्रेमींचे अनुभव 


महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र बनणार याची खात्री 
पटली. प्राचीन काळापासून ज्योतिलिंग- 
पदांची जी १२ स्थाने प्रसिद्ध आहेत 
त्या सर्व मंदिरांना उभ्या आयुष्यात भेट 
देणे शक्‍य नसते. वेळ, पैसा, शारीरिक 
कुवत, देशाच्या राजकीय मर्यादांमुळे 
या यात्रा दुरापास्त नव्हे अशकय होतात. 
या सर्वांवर मात म्हणून ह्या मंदिराची 
स्थापना करण्यात आली. याचे पावित्र्य 
तितकेच प्रखर व वरप्रद आहे. तेव्हा सर्व 
जोतिर्लिंगांची यात्रा या मंदिराच्या भेटीने 
सफल होते. यात संशय नाही, हे माझे 
बोल नसून प्रत्यक्ष शंकरांचे आहेत 
आणि तेही नाडी ग्रंथ भविष्याच्या 
पट्ट्यांमधून लिखित स्वरूपात आले 
आहेत. नाडी भविष्य पाहिले/ऐकले की, 
त्याची कॅसेट/वही अडगळीत पडते, 
यथाबकाश त्यातील कथित भविष्य 
फल विसरले जाते. असे सामान्यपणे 
घडते. मात्र काहींना नाडी भविष्य़ 
जीवनकार्याची प्रेरणा व स्फूर्ती देण्यास 
कारणीभूत होते. तेव्हा नाडी ग्रंथांची 
महती आणखी जास्त भावाने जाणवते. 

त्याचे असे झाले की, माझे हिंदी - 
मधील नाडीभविष्याचे पुस्तक जयपूरचे 
वरुण ओडव्होकेट श्री. विष्णुकुमार 
नाटानींच्या वाचनात आले. त्यांचा 
ज्योतिवशास्त्राचा बराच अभ्यास होता. 
लहानपणापासून जयपूरच्या ''जंतर- 
मंतर या खगोल/ज्योतिष शास्त्राला 


: वाहिलेल्या वास्तुपरिसरातील पुस्तका- 


ल्यातील अनेक ग्रंथ वाचून त्यांनी 
ज्योतिषशासत्र आत्मसात केले. 

सन १९९८ साली नाडी ग्रंथाचे 
अनुभव घेण्यासाठी त्यांनी दक्षिण 
भारतात यात्रा करून भरपूर अनुभव 
घेतला. त्यांच्या पट्ट्यांमधून अद्वितीय 
शिवमंदिर स्थापण्याचे सूचोबाच केले 
गेले. त्याशिवाय त्या वेळी अविवाहित 
असलेल्या विष्णुकुमारांना त्यांच्या भावी 
पत्नीचे संपूर्ण चित्र वर्णन केले गेले. त्या 
वह्यांचे झेरॉक्स अर्थासह त्यांनी मला 
कळवले व विनंती केली की कोणी 
जयपूर येथे नाडी केंद्र स्थापन करू 
इच्छित असेल तर मी त्यांना मदत करू 
इच्छितो. संयोगाने पुण्यातील सिंहगड 
रस्त्यावरील नाडी केंद्रातील एक बरिष्ठ 
वाचक श्री. अशोककुमारनी उत्तर 
भारतात कोठे नाडी केंद्र काढावे असे 
विचारायला एकच गाठ पडली. 'जयपूरचे 
श्री. बिष्णुकुमार नाटानींशी संपर्क करून 


'पाहा. ते सर्व मदत करतील' असे 


सांगताच अशोककुमारांनी पुढील काही 
काळात जयपूरला नाडी केंद्र स्थापन 
केले. जोडीला पुण्यातील एका केंद्रा- 
तील अत्यंत प्रतिभावान नाडीवाचक 
श्री, सत्यमूर्तीना सोबत आणले. गेल्या 
४/५ वर्षांत हे केंद्र, सध्याच्या राष्ट्रपर्ती - 
पासून गव्हर्नर, राजकारणी व्यक्ती, 
उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांपासून 
सामान्य उत्सरुकांसाठी तत्परतेने कामाला 
लागले. 


मध्यंतरीच्या काळात श्री. विष्णु- 
कुमार नाटानींनी जयपुरातीले तमिळ 
संगमतर्फे चाललेल्या दक्षिणे वर 
मंदिरातील तमिळ लोकांत मानाचे 
स्थान मिळवले व त्या मंदिराच्या ट्रस्टने 
त्यांची कार्यकुशलता व ज्योतिषज्ञान 
पाहून त्यांना दस्टचे सदस्य केले. 
त्या वेळी मंदिर परिसरातील उरलेल्या 


जागी शिवमंदिर स्थापना करावी असे. 


ठरले. परिसराचा आकार व नाटानींची 
पैसे खर्च करण्याच्या तयारीवरून २५ 
किलोचे शिवलिंग असावे असा प्लॅन 
झाला. ग्वाल्हेरच्या एका मूर्तिकाराने 
लिंग करण्याचे मान्य केले, तथापि हे 
शिवमंदिर जगातील 'अद्वितीय' कसे 
असेल याचे नक्की ठरत नव्हते. 

त्या वेळी नाडीभविष्य कथनातून 
१२ ज्योतिर्लिंगाचे मुखवटे लिंगावर 
असावेत. ते शिवलिंग सामान्यपणे बनते 
तसे दगडाचे नसून अष्ट धातू, अष्ट 
रत्नांनी सजलेले असावे. त्याला दुर्मिळ 
रुद्राक्षांची माळा असावी असा आदेश 
झाला. त्याप्रमाणे श्री. नाटानी कामाला 
लागले व काही काळात, सोने, चांदी, 
तांबे, पितळ व अन्य धातूंमध्ये 
प्लॅटिनमचा देणगीच्या स्वरूपात. ओघ 
सुरू झाला व होता होता हे शिवलिंग 
८ टन म्हणजे ५००० किलोचे बनले. 
त्यातच सर्व प्रकारची रत्नेजडित झाली. 
१ ते १४ मुखी रुद्राक्ष मिळविले गेले. 
श्री. नाटानींनी प्रत्येक ज्योतिलिंगालां 
भेट देऊन मुखवट्यांची चित्रे ब ब्लॉक्स 
* मिळविळे. त्यांना या कामी दिठ्लीच्या 
श्री. टंडन ब जयपूरच्या श्री. गोयल यांनी 
घरचे कार्य म्हणून सहकार्य. केले, वय 


वर्षे ७० च्या पुढील श्री. टंडन यांनी 
आपल्या मिंटमधून चांदी/सोने व 
अन्य धातू मुक्त हस्ताने दिले. आता 
शिवलिंगाचा आकार पाहता मंदिर भव्य 
व प्रचंड बनणार होते त्यासाठी तेवढीच 
मोठ्या आकाराची जागा हवी, ती 
देखील मोक्‍यावर. 

पुन्हा नाडी पट्ट्यांतून आदेश 
मिळवला. त्या बेळी महाशिवनाडीतून 
प्रश्‍न केले गेले. त्याला स्वत: शिवांनी 
उत्तर दिले. त्यात मंदिराची स्थापना कुठे 
करू या प्रश्‍नाला शिवांनी उत्तर दिले- 
“तू जिथे मला स्थापू इच्छितोस त्या 
तमिळी लोकांच्या उरलेल्या जागेत मला 
स्थापित व्हायचे नाही.” पुढचा प्रश्‍न 
विचारला गेला, “मग नवी जागा कुठे 
व ती कशी मिळवू ?" उत्तर आले, 
“या शहराच्या उत्तर-पूर्वेला २५/३० 
कि. मी. वर ती जागा. असेल ब 
त्यासाठी तुम्ही शोधाशोध करू नका. 
जागेचा मालक आपणहून भेटेल. तेथे 
मी स्थापित होणार आहे. इमारत ४ 
मजली असेल. ते क्षेत्र अन्य ज्योतिलिंगां- 
इतकेच. पवित्र ब प्रखर असेल. त्या 
कामात एका राजकारणातील व्यक्तीचा 
सहभाग असेल.'' पुढील प्रश्‍न होता, 
“स्थापना कशी करावी ?' त्याला उत्तर 
आले की, “प्रथम एक उंच चौथरा 
बनवाबा. त्यावर माझी स्थापना करताना 
असे असावे की रहदारीचा रस्ता माझ्या 
समोर यावा.'' पुढील प्रश्‍न होता- 
“रुसलेल्या दक्षिण भारतीयांनी केस 
केली आहे, त्याचे पुढे काय होईल ?' 
उत्तर ,आले की, 'त्यात काही दम 
नाही. ती केस तशीच रेंगाळेल व नंतर 


उत्तरातून मिळालेल्या आदेशा- 
प्रमाणे, खरोखरच एक जमीनदार 
कागदपज्रे घेऊन श्रौ. नाटानींना भेटला 
ब म्हणाला, '“माझ्या परदादांनी इच्छा- 
पत्रात एक जागा मंदिरस्थापनेसाठी देण्याचे 
म्हटछे आहे. मला कळले की आपण 
मंदिरासाठी जागेच्या शोधात आहात.'' 

जयपूर - न. दिल्ली हायवेला ळागून 
असलेली प्रचंड किंमत येणारी जमीन 
माफक भावात मिळाली. श्री. जोशी 
म्हणून अशोक गहलोतजींच्या मंत्रि- 
मंडळातील वजनदार राजकारण्याच्या 
प्रयासाने सर्व विघ्ने पार पडून. ती जमीन 
मंदिर ट्रस्टला मिळाली व एका २५ 
फूट उंच चौथऱ्यावर द्वादशमुखी 
शिवलिंगाची स्थापना झाली. सध्या ४ 
मजली मंदिराच्या <तळ मजल्याच्या 
कामाचे दगडी कोरीव काम चालू आहे. 
पुढील ५/७ वर्षात संपूर्ण इमारतीचे 
काम पूर्ण होणार आहे. 

या मंदिराच्या तृतीय बार्षिको- 
त्सवबाळा मला सपत्निक निमंत्रण होते. 
२ फेब्रुवारी २००६ - वसंतपंचमीला 
वैदिक पंडितांच्याकडून महारृद्रपाठ व 
रुद्र हवन केले गेले. त्यानंतर शेखावरी 
कलाकारांनी डफाच्या तालावर शिव- 
वंदना केली. त्यानंतर सजीव शिवलीला: 
हा अत्यंत आकर्षक नृत्याचा कार्यक्रम 
झाला. त्यात. कृष्णरासलीला, सुदामा 
भेट, हनुमानस्तुती ब शिव तांडवाचे 
नृत्य बहारदार झाले. नृत्यातील विविध 
मुरा आकृती,. जिवंत नाग, अजगर 
गळ्यात, डाव्या मांडीवर पार्वती, 
छोटा गणेश वगैरे पाहून प्रत्यक्ष ईश्वरीय. 


वेडे णी 04813: आहेही .3353:0:धया हिताला म क आत स्य किक आ विडे सडे रळ क 


३५ 


भेट झाल्याचे समाधान झाले. 
संध्याकाळी उपस्थित हायकोर्टाचे 
जज श्री. चौहान, शिक्षणतज्द पूर्वमंत्री 
श्री “ओशी व अन्य तज्ज्षांसमवेत नाडी 
ग्रंथातील शिवजींच्या एक एक आदेशाचा 
प्रत्यक्ष भनुभव आल्याचा दाखला 
देखील धक्क करणारे होते. सर्वांनी 
प्रतिभावान नाडीवाचक श्री. सत्यमूर्तीची 
प्रशंसा केली. 
सदाशिव ज्यो तिलिंगेश्‍्वर 
महादेवाच्या १२ ही मुखवट्यांचे रूप 
अद्भूत आहे, सर्व प्रकारचे 'रस व मुद्रा” 


नाडी ग्रंथप्रेमींमध्ये अग्रणी आहेत- 
महाराष्ट्रातील खेड (बिल्हा-रत्नागिरी) 
चे निवासी सुप्रसिद्ध उद्योजक - 
श्री, हिराभाई बुटालाजी. असे कुठलेही 
भविष्यकथनाचे. स्थान नाही की. जेथे 
हितभाई आपल्या पत्नीसमवेत भविष्य 
पाहायला गेळे नसतील ! उत्तर 
पासून, स्वर्गीय नाबूभाई छाया जोशी 
मुंबई, ते दक्षिण भारताच्या एक एक 
नाडी महर्षींच्या स्थानांच्या नाडी प्या 
त्यांनी शोधल्या आहेत. आपल्या स्थेड 


पुत्राच्या वियोगाने व्यथित असूनही 
अद्याप त्यांचा उत्साह नवतरुणांना 
लाजवणारा आहे. त्यांना अजातशत्रू, 
शून्यातून विशाल संस्थांचे जाळे तयार 
करणारे “आधुनिक विश्वकर्मा' म्हटले 
गेले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. 
त्यांनी नाडी भविष्याची शेकडो पुस्तके 
लोकांना मोफत भेट दिली. भारतीय 
संस्कृतीवर अपार श्रद्धा ब महॅ्षींच्या 
कार्यावर संपूर्ण श्रद्धा ब आदर यांचा 
प्रभाव, त्यांच्या दोन्ही सुपुत्रांवरही पडला 
आहे. नुकतेच काही वर्षांपूर्वी त्यांना 
“इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी' पुरस्काराने 
सन्मानित केले गेले, त्यांच्याजवळ नाडी 
भविष्याच्या अनेक सत्य घटनांचे 
अगणित भांडार आहे. ते त्यांच्या तोंडून 


-ऐकणे एकं पर्वणी असते. 


“आदेशानुसार अनुवादक 
व्हावे लागले !' 

आपल्यासारख्या गैर.तमिळ भाषी 
लोकांना, नाडी भविष्य समजून 
घेण्यासाठी हिन्दी, इंग्रजी किंवा. अन्य 
भाषिक अनुवादकांची गरज पडते. 
आपल्या सारख्यांना तर महर्षीचे 
भविष्य कथन अनुवादकांच्या वाणीतून 
ऐकायला मिळते. म्हणून अनुवादकाचे 
स्थान नाडी भविष्य जाणण्यात अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण असते. कारण तेच आपल्या 
सारख्यांसाठी नाडी महर्षी बनतात ! 
जेव्हा नाडी पट्टययांचे नवे पॅकेट 
आणण्यासाठी नाडीशास्त्री पट्टीसंग्रहात 
जातात, तेव्हा मधल्या वेळात भाषांतर- 
काराब्नरोबर गप्पा मारताना अनेक रोचक 
घटना ऐकायला मिळतात. मला जेव्हा 
तशी संधी मिळते, तेव्हा त्यांचे नाडी 


भविष्याशी अनुवादक म्हणून नाते 
जुळण्याचे कारण विचारल्यावर अनेक 
मजेशीर गोष्टी कळून येतात. 
तांबरमच्या नाडीकेंद्रात अनु- 
बादकाचे काम पूर्वीपासून ' करणाऱ्या 
श्री. सुव्बरायन, श्रीमती श्रीदेवी व 
हिंदी अनुवादक श्री. अरुलराज यांचे 
काम समाधानकारक आहे. सध्या हे 
श्री. अर्लराज कल्याणीनगरच्या नाडी- 
केंद्रात काम करतात. जेव्हा त्यांनी 
त्यांचे आपले नाडी भविष्य पाहिले, 
तेव्हा त्यात त्यांना 'अनुवादकाचे काम 
कराल' असे सांगितले गेले होते. 
तेव्हा त्याप्रमाणे त्यांनी काम करायला 
सुरुवात केली. मात्र अन्य एकाने 
आतापर्यंत वैदीश्वरन कोईल, चेन्नई, 
पुणे, नवी दिल्ली वगैरे शहरातील 
नाडीकेंद्रात अनुवादकाचे काम केले 
आहे. त्याने स्वतःचे पहिल्यांदा नाड़ी 
भविष्य पाहाताना “तो यापुढे अनु- 
बादकाचे काम करेल' ही भविष्यवाणी 
ऐकून त्याला फार हसायला. आले. 
अनुवादकासारखे सटर फटर काम 
त्याच्या लायकीचे नव्हते असे त्याचे मत 
त्या वेळी होते, कारण त्या काळात 
त्याला असलेल्या दुबईतील नोकरीतून 
मोठी कमाई होत होती. काही काळ 
सुट्टी काढून तो मजा करायला घरी 
आला होता ब रजा संपवून भरपूर 
कमाईसाठी पुन्हा दुबईला जाणार होता. 
टाइम पास म्हणून त्याने मित्राच्या केंद्रात 
नाडी भविष्य पाहिले होते. पण भाग्य 
बदलायला बेळ थोडाच लागतो ! त्या 
दिवसात कुवेतमध्ये लढाई जुंपली. 
नोकरी तर होती. परंतु तेथे जाण्यास 


3.1 


बंदी आल्याने त्याच्या सारखे हजारो 

तरुण गल्फ देशात जाऊ शकत नव्हेते. 

' बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. काही 
- महिन्यांत धचतीची लाखो .रुपयांची 
: संपत्ती भावा-बहिणींच्यात वाढून 
: दिल्याने, वडिलांच्या आजारपणात खर्च 
होऊन वगैरे कारणांनी संपली व निर्धन 
' व्हावे लागले. शेवटी काही तरणोपाय 
उरला नाही म्हणून त्या मित्राच्या 

नाडीकेंद्रात अनुवादक म्हणून काम 

: पत्करले ! फिरत फिरत अदेक शहरे 
: पाहिली. नखी दिल्लीत राजकारणी तर 
मुंबईत फिल्म जगताशी संबंधित लोकांचे 

नाडी भविष्य सांगणारा भाषांतरकार 

म्हणून बऱ्याच वेळा संधी मिळाली. 

पुण्यात एका नाडीकेंद्रात मराठी 

, अनुवादकाचे काम करणारे ब नवी 
' केंद्रे काढणारे श्री. ईश्वरन पेशाने फॅशन 
डिझाईनर मास्टर आहेत. एकदा त्यांनी 

आपल्या भावाच्या बाबतीतील किस्सा 

सुनवला, म्हणाले, 'जेव्हा मला माझे 

नाडी भविष्य पाहतांना सांगण्यात आले 

की तुला यापुढे अनुवादकाचे काम 

करायचे आहे. ते मी थोडेसे हो-नाही 

करत मान्य केले. परंतु छोटा भाऊ 

कृपानंदचा स्वभाव वेगळा होता. लग्नाला 

तो राजी नव्हता ! नाडी भविष्यात त्याचा 

अचानक बिवाह होईल हे ऐकून तो 

खो-खो हसत सुटला. मात्र काही 

काळानंतर कोणा एकाच्या बिवाह- 

समारंभात नातेवाइकांशी गप्पात त्याने 

मस्करीत एका नातलगातील मुलीच्या 

स्थळास. हो म्हटले. मंतर वडील 

मंडळींच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न झाल्याने, 

आईच्या खुप मिन्नतवारीमुळे मोठ्या 


नाराजीने लग्न करून बसला ! नंतर 
कथनानुसार अनुवबादकाचे काम 
आनंदाने ठाणे, पुण्यातील केंद्रात करू 
लागला !' 
७५ वर्षांच्या उत्साही 
लक्ष्मी अम्मा ! 


कथभ 'चांगल्या भाषेत मिळाल्याचे 
समांधाल लाभते, . 


सामान्यपणे नाडी' केंद्रात पुरुषांचे | -महालडीच्या र 


साम्राज्य असते, पण तो समज आता 


विविध नाडी केंद्रात भाषांतराचे काम काहून 


करणाऱ्या स्रियांनी दूर करण्याचा चंग 
बांधला आहे. १ 

जळगांव मधील नाडी . केंद्रात 
काम करणाऱ्या लक्ष्मी अम्मांचे बय 
आहे ७५ च्या पुढे पण अतिशय उत्साही. 
हिंदी गुजराथी बर प्रभुत्व ब प्रेमळ, 
आर्जवपूर्ण वागणूक यामुळे त्यांना 
बिसरणे अशक्य होते. पूर्वी शिक्षिकेचे 
काम त्या अहमदाबादेत करीत. तेथेच 
त्या लहानाच्या मोठ्या झाल्या. त्या गेले 
८/९ वर्षे अहमदाबादेच्या ब गेली ५ वर्षे 
जळगांबच्या नाडी केंद्रात भाषांतरकार 
म्हणून काम करतात. 

विश्रांतवाडी भागातील मुरलीधरन 
यांच्या नाडी केंद्रात उमा कृष्णन व 
संगीता या दोघी हिंदी व इंग्रजीतून 
भाषांतरकाराचे काम चोख करतात, 
दोघींचे सेनेमध्ये जीवन गेले असल्याने 
हिंदी-भाषेवर छान प्रभुत्व आहे, 'प्रिया' 
नामक भाषांतरकार सांताक्रूजच्या केंद्रात 
पूर्वी काम करत. तर आणखी एक प्रिया 
ठाण्याच्या केंद्रात काम करते. 

या सर्वजणांचा कामाचा उरकः 
ब: चटपटीतपणा यामुळे त्यांचा प्रभाव 
तेथे भेट देणाऱ्यांवर पडतो. व भविष्य- 


काम तमिळ सिनेखगतात जाऊन 
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अनुबादकाचे 
काम म्हणजे चेष्टा नाही. भोठे मोठे . 
राजनेता, अतिविशिष्ट व्यक्तींचे गोपनीय 
भविष्यकथन करताना भोगायला 
लागणाऱ्या सुरक्षेच्या कटकटी, दिवसें- 
दिवस अविरत चालणारे वादन यामुळे 
होणारी दमणूक आम्हालाच 
आहे. अण्णांची मोठ्या आकड्यांची 
फी लोकांना दिसते परंतु. त्यामागची 
रात्रंदिवसाची मेहनत, कष्ट व आराधना 
कोणालाच कळून येत नाही. 
धैदीधर कोईलमधे पूसई मुत्यूंच्या 
केंद्रात काम करणारे प्रो. नटराजन 
प्रतिभावान अनुवादक आहेत, श्री रमणी 
गुरुबींच्या आश्रमात काक .भुजंदर 
नाडी भविष्यचे सार इंग्रजीत सांगणारे 
३७ 


श्री. एम. आर. थम्पींचे कथन साहित्यिक 
रचनाकाराच्या तोडीचे होते. 
साहसी व जिही नाडी ग्रंथ 
केंद्रचाळिका - व प्रथम महिळा 
नाडीवाचकं श्रीपती मळ्रिका मीरा 
नाडी भविष्याच्या संदर्भात अनेक 
व्यक्तींची ओळख होते पण श्रीमती 
मद्लिका मीरांची भेट घेतल्यावर त्यांच्या 
धीट व साहसी स्वभावामुळे नाडी- 
घेतलेली झेप पाहून थक्क व्हायला होते. 
, कल्पना करा. १६/१७ वर्षांची 
पुण्यातील कैपातील केंद्रीय स्कूळेमधून 
१० बी पास झालेली एका सैनिकाची 
मुलगी. बोलण्यापुरते तमिळ येणारी व 
हिंदी व इंग्रजीवर चांगल्या प्रकारे प्रभुत्व 
असणारी ही शाळकरी मुलगी कालांतराने 
२ मुलांची माता झाली. मोठ्या मुंळाला 
8. 80 केले. तो सेनेत दाखल ज्ञाला 
ब धाकट्या भावाच्या उच्च शिक्षणासाठी 
आईला पैसे पाठवू लागला. पतीच्या 
विक्षिप्त ब लालची स्वभावामुळे 
कोर्टकचेरीखा प्रसंग आला. काहींच्या 
सल्ल्यावरून त्यांनी आपल्या घराचा 
त्याग केला व मथुरेच्या आश्रमात 
राहण्याचा प्रसंग आला. त्या ठिकाणी 
३ वर्षे काढून त्या परतल्या तोवर ९३ 
. साल उजाडले. बहिणीच्या आश्रयाने 
मुल'ची शिक्षणे झाली. घाकट इंजिनियर 
हाऊन सॉफ्ट वेअर कंपनीत कामाला 
लागला आईला त्या संसारात राहावला 
बोलवू लागला. होता होता एका पेपरमध्ये 
“चाळिशीच्या पुढे हिंदी-इंग्रजीची 
* जाण असलेल्या व्यक्तीसाठी'' नोकरीची 


जाहिरात होती. उत्सुकतेने फौन करता 
बोलावले गेले. व निवड होऊन 
कामाला हजर राहण्यास सांगण्यात 
आले. नोकरी होती त्रिचनापल्लीमधील 
एका नाडी केंद्रात. भाषांतरकाराचे काम 
होते. घरापासून २००/३०० कि. मी. 
लांब, सगळा पुरुषांचा कारभार असे 
बाढून नकार दिला गेला; पण फोनवर 
फोन येऊन शेवटी केंद्रात पुन्हा पर्दापण 
झाले. तमिळ बोलायला येणे वेगळे 
लिहिता/वाचता येणे फार कठीण. बय 
बाढले की भाषा शिकायला कंटाळा 
येतो. पण मल्लिका मीरांचा उत्साह 
दांडगा. नाडी केंद्रातील अन्य नाडी 
वाचकांच्या टोमण्यांना व हिणवेण्याला 
दाद न देता त्यांनी तमिळ आत्मसात 


' केले व नाडी ग्रंथातील तमिळ 


कथनाचा सुंदर अनुवाद करून मुख्य 
नाडी चालक श्री. धरणी बालन यांची 
शाबासकी मिळविली. अल्पं काळात 
त्यांनी अनुवादाशिवाय मालकांचे 
आर्थिक व्यवहार व केंद्राचे व्यवस्थापन 
हाती घेऊन सुंदर घडी बसवून दिली. 
काही काळानंतर हैद्राबादला नवे केंद्र 
स्थापण्याचे ठरले व त्यासाठी मक्लिका 
मीरांना हैद्राबादला जावे लागले, तेथून 
त्यांना सोलापूरला नव्या केंद्रात 
तातडीने अनुवादकाच्या कामासाठी 
रवाना करण्यात आले. १/२ महिन्यातच 
सोलापुरातील काही लोकांच्या 
कारवायांमुळे नाडी केंद्र बंद पाडले 
गेले. केस कोर्टात गेली. स्थानिक 
भाषेचा अंभाव, कोणाशी ओळख ना 
पाळख तरीही मल्लिका मीरांनी ही केस 
नेटाने चालवली. त्यांचा उत्साह ब 


नाडी महर्षीवरील दृढ श्रद्धा पाहून 
त्याच्या केसचे वकीलही थक्क झाले. 
मद्रासहून या केससाठी त्या येताना 
पाहून अनेकांनी त्यांनां सोलापुरात पुन्हा 
नवे नाडी केंद्र स्थापण्यास. उत्साहित 
केले. आधी रागावलेले पोलिस, 
पत्रकार यांच्या व नाडी ग्रंथांच्या बद्दल 
आदराने बोलू लागले. सोलापूरकरांचा 
आग्रह, श्री. धरणी बालन यांची खंबीर 
साथ मिळून खमक्या मल्लिका मीरांनी 
जाने. २००६ मध्ये सोलापुरात केंद्र 
स्थापन केले. माझ्या माहितीप्रमाणे नाडी 
केंद्राच्या पहिल्या महिला केंद्र चालक 
होण्याचा मान त्यांनी संपादन केला 
आहे. स्वतःचे घर, मुलांचा त्यांच्या 
संसारात राहण्याचा आग्रह डावलून 
एकट्या महिलेने असे केंद्रे चालवण्याचे 
धाडस खरोखरीच साहसी म्हणावे 
लागेल. कामाचा उरक, धडाडी व 
परिस्थितीला टक्कर देण्याची त्यांची जिद्द 
या गुणांना महर्षींनी ताडले व नाडी 
ग्रंथाची सेवा करण्यास प्रेरित केले. 


त्यांच्या नाडी पट्टीचे वर्णन 
केलेल्या कथनाशी मेळ खाणारे त्यांचे 
आयुष्य नाडी ग्रंथांच्या सेवेला 
वाहिलेले आहे असे प्रकर्षाने जाणवते. 

नाडी ग्रंथाचे महत्त्व जाणून 
घेण्यासाठी त्याचा अभ्यास करणे 
गरजेचे आहे. अनुभव घेण्याचे कष्ट व 
श्रम न घेता ठथळपणे नाडी भविष्याला 
नावे ठेवण्याची काही लोकांची व 
संस्थांची व्यावसायिक गरज झाली आहे. 
नाब, प्रतिष्ठा व पैसा मिळविण्यासाठी 
कोठल्याही धराला जाणारे विज्ञानवादी 
म्हणवणारे लोक भारतीय संस्कृतीच्या 


का 


महान ठेव्याची निंदा करून त्याला 
“खोटे' मानण्यात धन्यता मानतात. त्यांना 
धीराने ब प्रखरपणे तोंड देण्याचे कार्य 
श्रीमती मल्लिका मीरा यांच्यासारख्या 
महिलांच्या द्वारे नाडी महर्षी समर्थपणे 
करवून घेत आहेत. र 


आपल्या घरात नाडी केंद्र 
चालवण्यास अनुमती देणारे 
श्री. संतोष ओक! 


एक दिवशी अचानक नाडी शास्री 


. शिवषण्मुगम जेव्हा पुण्यात आले तेव्हा 
» सुप्रसिद्ध इतिहासतज्ञ कै. श्री. पुरुषोत्तम 
नागेश ओक (मृत्यु ४१२1२०७) यांचे 


सुपुत्र संतोष यांनी तत्काळ आपल्या. 


. घरात नाडीकेंद्र चालवण्याची अनुमतीः 
- दिली. कल्याणीनगरमध्ये ते नाडीकेंद्र 
जाईपर्यंत एक वर्षभर श्री. शिवषण्मुगम 
त्या जागेतून आपले केंद्र चालवत. श्री. 
संतोषच्या ओळखीने किती तरी बंडी 
बडी घेंडे नाडी भविष्य पाहायला येत, 
त्यास गणती नव्हती. श्री, संतोषना वाटते 
की नाडी महर्षींची ती त्यांच्या तर्फेची 
सेवा होती. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना 
एका वर्षात लोकांच्या जीवनातील अनेक 
अंगांचे अनुभव पाहायला, ऐकायला 
मिळाले. त्यावरून हे भविष्यकथन किती 
गहन: व अबधानपूर्वक लिहिले गेलेले 
आहे याची जाणीव त्यांना प्रकर्षाने झाली. 
अति तत्पर-नाडीप्रेमी 
विंग कमांडर राकेश नंदा 

भारतीय हवाई दलातील एक अग्रणी 

नाडी ग्रंथ प्रेमी राकेश नंदा सध्या 
नागपूरच्या हवाईदलाच्या केंद्रात आहेत, 
२००२ मध्ये पुण्यात हॉस्पिटलमध्ये 


असताना. त्यांनी नाडी ग्रंथांचा अनुभव 
घेतला. हळू हळू भविष्ये खरी ठरू 
लागल्याने त्यांची रुची वाढली. त्यातच 
त्यांची बदली चेन्नईला झाली. त्यामुळे 
तमिळनाडूमधील सर्व व देशातील अन्य 
भागातील केंद्रांना त्यांनी आवर्जून भेटी 
दिल्या. प्राझ्या समवेत त्यांनी 
होशियारपूरच्या भूगु संहितेचा अनुभव 
घेतला. त्यामध्ये आमची नावे व अचूक 
भविष्य वाचून ते थक्क झाले... 

राकेशजींची नाडी ग्रंथ महर्षींच्या 
कामाबद्दलची कळकळ इतकी तींब्र 
आहे की देशातील कोणत्याही भागातून 
फोनवरून त्यांच्याशी संपर्क करून 
त्यांची भेट घेता येते. विविध. नाडी 


केंद्रात गरजू लोकांना नेण्यात त्यांची 


तत्परता वाखाणण्याजोगी आहे. शांती- 
दिक्का तत्परतेने व श्रद्धापूर्वक करा असा 
त्यांचा आदेश असतो. 
आत्तापर्यंत शेकडो लोकांनी 
त्यांच्या ज्ञानाचा ब आदरातिथ्याचा लाभ 
घेतला आहे. या काळात त्यांनी 
ज्योतिषशासत्राची पदवी मिळवली. 
बिपशया ध्यानांची साधना केली. 
त्यांच्या अमोघ वाणीतून शांती दीक्षेचे, 
अन्य अनुभव नुकत्याच पार पडलेल्या 
नाडी ग्रंथ अधिवेशनात ऐकवले. तेव्हा 
ती एक पर्वणीच होती. त्यांनी आपले 
२ मोबाईल त्यासाठी ठेवलेले आहेत. 
हे माझे सौभाग्यच की हवाईदलातून 
मी निवृत्त झालो तरी राकेश नंदांच्या 
सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रूपाने 
एक प्रखर नाडी ग्रथ प्रेमी उत्तरदायी मिळाला. 
विंग कमांडर राकेश नंदा -मो. क्र. 
९३७२४९००३४, ९८२३६२३१४, 


नाडी प्रेमी कुटुंबिय औ. उदय 
व सौ. प्रिद्ठा महेता. 
__ अनो, बर्ल्ड बैक या सारडधबा प्रढ्यात 
परदेशी संस्थात महत्त्वाच्या पदांवर 
कार्यरत सहून सध्या पुण्यात स्थायिक 


"झाले हें गुनराथी कुटुंबिय प्रखर नाडी 


ग्रंथ भविष्य प्रेमी म्हणून नुकतेच परिचित 
झाले. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे देश-धर्म 
वा जाती विरहित नाडी ग्रंथाचा अदभूत 
अनुभव किदेशातील नामवरांना करवून 
या नाडी ग्रंथ भविष्य कथनाचा इंटरनेटद्वारे 
जळद व प्रभावी संपर्क करण्यासाठी ते 
कटिबद्ध आहेत. पुणे ब्रिद्यापीठातील 
अँब्रॉंपॉलॉजी विभागातील डॉ. नरेन्द्र 
"आ. राजस खळदकर व 
तरुणाईचा उत्साह न 
राजसची ओळख अभावितपणे 
तीळ त्याचा सराईतपणा, कामाची 
योजनाबद्ध हाताळणी, झोकून देण्याची 
वृत्ती आदि गुण दि. १४ ऑक्टोबर ०७ 
च्या पुण्यातील अधिवेशनाच्या 
आयोजनात प्रकाशात आले. या शिवाय 
मनोज बिर्ला व त्याने होडीच्या प्रतिकाची 


-ट्रॉफी बनविण्यात घेतलेला पुढाकार, 


त्यांच्या खास अधिवेशनाला नागपूरढून 
आलेला मनौष, पाटगे, अकोल्याथां 
पियुष पांडे, नीरेजवळच्या गुळुंचेचे 
नवनाथ कुंभार, शशिंकांतच्या तरुणाईचा 
उत्साह, नाडी ग्रंथ भविष्यविषयीचा 
आदर व श्रद्धा भाव वाखावण्यासारखा 
होता. त्यांच्यामुळे लक्षात राहण्यासारळ्या 
अधिवेशनाची सांगता झाली. 


३९ 


डि 


8.3 


शास्त्रज्ञांनी दिला असल्याचे नमूद केले 
आहे. त्या पुस्तकातील या संदर्भातील 
८१ ते ८५ पानावरील मजकुराचे इंग्रजी 


भाषांतर श्री. निप्पर यांनी करून दिले, , 


ते मराठीतील नाडी ग्रंथ प्रेमींसाठी 
गोषवारा करून प्रकाशित करत आहे. 


धॉमस रिटर आपल्या पुस्तकात 
म्हणतात, “मी १९९४ च्या उन्हाळ्यात 
(भारतातील काही नाडी ग्रंथ भविष्य 
केंद्रांना भेटी. देऊन) परतताना नाडी 
ग्रंथपट्ट्यांचे सॅम्पल मिळवले. जर्मनी- 
मधील तमिळ भाषातज्ज्ञांकडून नाडी- 
पट्टीत माझे नाव असल्याची तसेच अन्य 
धार्मिक मजकूर नसल्याची खात्री करून 
घेतल्यावर व माझे तसे समाधान 
झाल्यावर त्या ग्रंथपट्टय्यांचे अचूक वय 
शोधण्याची माझी इच्छा होती. नाडी 
ग्रंथपट्ट्यां-सारख्या जैविक घटकांचे वय 
शोधण्या-साठी सी (कार्बन) १४ कसोटी 
(टेस्ट) करावी लागते याची मला कल्पना 
होती. (यानंतर लेखक कार्बन कसोटी 
कशी करतात याची सविस्तर माहिती 
देतात. गेल्या २०-२५ वर्षात या 
* कसोटीत अनेक सुधारणा झाल्याचे नमूद 
करतात.) जर्मनीत रॉझिनडॉर्फ येथील 
“न्युक्लिअर रिसर्थ सेंटरच्या आयन 
रेडिएशन फिजिक्स इन्स्टिट्यूट मध्ये 
.सॅक्सेन नॅशनल आर्ट गॅलरीतील राष्ट्रीय 
महत्त्वाच्या पेटिंग मटेरियलचे' व 
ऑर्कियॉलॉजिकल शोधवस्तूंचे वय 
ठरवण्याचे महत्त्वाचे काम केले जाते. 


नाडी ग्रंथपट्ट्यांचे वय आणि कार्बन १४ कसोटी 


या कामासाठी मी. तेथील 
इन्स्टिट्यूट फॉर आयन-रेडिएशन- 
फिजिक्समधील दोन तज्ज्ञ शास्त्रज्ञांची 
मदत मिळवली. त्यांची नावे होती - 
डॉ. फ्रेडिक आणि डॉ. हंसे.. त्यांचा मी 
हार्दिक तरणी आहे कारण त्यांच्याशिवाय 
हे काम सरकारी खात्याच्या दिरंगाईत 
फसून बसले असते. त्यांनी नाडी 
ग्रंथपट्टय्यांचे निरीक्षण करून असे 
सांगितले की या ३५ सें. मी. लांब व 
५ सें. मी. रुंद पट्ट्यांवरील मजकूर शाईने 
लिहिलेला नसून तो ब्रॉन्झ किंवा 
लोखंडासारख्या धातूच्या सुईसारख्या 
तीक्ष्ण लेखणीने कोरलेला आहे. 
त्याशिवाय कोरलेले लिखाण नीट वाचता 
यावे यासाठी. त्यावर ग्राफाईटसारखी 
बारीक काळी पावडर पसरली आहे. 
त्यामुळे एक समस्या आहे की ती काळी 
कार्बन पाबडर आधी संपूर्णपणे काढून 
टाकावी लार्गेळ. त्याशिवाय नाडी 
ग्रंथपट्टयांचे सूर्यप्रकाशापासून रक्षण व्हावे 
यासाठी दोन लाकडी पट्टघात 
दीर्घकाळपर्यंत दोरीने करकचून बांधून 
बंद होत्या, लेखक थॉमस रिटर म्हणतात, 
बाईट. वाटले पण वाट पाहण्याशिवाय 
पर्याय नव्हता. पुढे १९९५ सालचा मार्च 
महिना उगवला तेव्हा माझ्या हातात 
अंतिम रिपोर्ट पडला. त्यात स्पष्ट म्हटले 
होते, 'माझ्या जवळील नाडी ग्रंथपट्टीचे 
आयुष्यमान कमीत कमी ३५० वर्षाचे 
होते. त्यात अशा शोधकामात दिली ' 


जाणारी सूट लक्षातं घेता नाडी पट्टीचे 
वय ३५० ते ४०० वर्षे. इतके प्राचीन 
असावे असे ठामपणे सिद्ध होते. 
त्यावरून माझी खात्री झाली की 
इन्स्टिट्यूट फॉर आयन-रेडिएशन- 
फिजिक्स, दि न्युक्लिअर रिसर्च सेंटर 
रोज्ञेनडॉर्फ सॅकसेन जर्मनीमध्ये केलेल्या 
परीक्षणातील नाडी. ग्रंथपट्टीवर ज्या 
कोणा व्यक्‍तीने तो मजकूर लिहिला 
होता तो कमीतकमी. ३५० वर्षापूर्वी 
लिहिला गेला होता की ज्याचे वाचन 
श्री. रमणी (गुरुजी) नी करून मला अर्थ 
सांगितला. 

आता जर्मनीसारख्या देशातून 
येऊन, नाडी ग्रंथपड्ठ्यांचे अवलोकन 


, करून, त्यांचे सॅम्पल मिळवून न्युक्लिअर 
: रिसर्च सेंटर रोझेनडॉर्फ सारख्या विख्यात 


प्रयोगशाळेतून कार्बन १४ कसोटीचा 
रिपोर्ट मिळवून तो प्रसिद्ध करणे हे कष्ट 
घेणारे थॉमस रिटर कुठे आणि महाराष्ट्रात 
घरबसल्या नाडी. ग्रंथांना थोतांड म्हणून 
हिणबणारे भारतीय अंनिस कुठे ! 
महाराष्ट्र अंनिसतर्फे लिहिल्या 
गेलेल्या “'दैववादाची होळी'' या 
पुस्तकात पान १५७ वर नाडी ग्रंथ 
भविष्याला व पर्यायाने मला दिलेल्या 
आव्हानाच्या संदर्भात अंनिसचे कार्यवाह 
अध्यक्ष म्हणतात, “'श्री. ओक नाडी 
ग्रंथ भविष्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोणातून 
पाहात असल्यामुळे संबंधित नाडी 
ग्रंथांची काही पाने वा त्याचे छोटे 
तुकडे श्री. ओक यांनी रेडिओ कार्बन 
चाचणीसाठी मिळवून देण्याची व्यवस्था 
करावी. ही चाचणी आता जगात खूप 
अचूक बनली असल्यामुळे संबंधित 


पानाचे वय अचूक कळू शकेल. ते 
अलिकडचे शे-पाचशे वर्षातील निघाले 
तर सर्वच ग्रंथ ही एका क्षणात फसवेगिरी 
ठरते. 1.8 

नाडी ग्रंथ भविष्याला “क्षणात 
थोतांड' जाहीर करण्यासाठी कार्बन-१४ 
कसोटीची इतकी सोपी युक्ती माहीत 
असताना अंनिस माझ्यावर विसंबून नाडी 
ग्रंथपट्ट्यांच्या तुकड्यांसांठी खोळंबून 
बसते यावरून त्यांना नाडी ग्रंथ भविष्याची 
कसोटी कसेही ब काही तरी करून 
टाळायची आहे असे सिद्ध होते. 

अंनिसचे वर उल्लेखलेले विधान 
की माडी ग्रंथपट्ट्यांचे “ते (आयुष्य) 


अलिकडचे शे-पाचशे वर्षातील 


निघाले तर सर्वच ग्रंथ ही एका क्षणात 
फसवेगिरी ठरते.'' ही त्यांनी काढलेली 
मखलाशींपूर्ण शाब्दिक पळवाट आहे. 
नाडी ग्रंथपट्टयातील मजकुरात व्यक्तीचे 
ब त्याच्या संबंधितांची नावे त्याने 
नाडीपट्टी पाहण्याच्या बा नाडी केंद्राला 


सहजानंद उद्योजक समूहाचे 


मार्ग-दर्शनाखाली . बडोद्यात नाडी 
वाचक' श्री. कौशिकन यांनी अगस्त्य 


भेट देण्याच्या आधी कधीही लिहून २ कर्ली. 


तयार असतील तर - मग ती १०० वर्षे 
किंबा ३५० बा ५०० वा .५००० 
वर्षांपूर्वी अशी कितीही वर्षापूर्वी 
लिहिलेली असली तर तो नक्कींच 
चमत्कार ठरतो, फसवेगिरी नाही. 
जर, एक परदेशी व्यक्‍ती नाडी 


, ग्रंथपट्ट्यांवर शोधकार्य करू शकते 


तर महाराट्र अंनिस जी लाखो रुपयांचे 
बक्षीस देण्याचे आव्हान देऊन बसलेली 
आहे, आणि श्री. बी. प्रेमानंद 
यासारख्यांनी ओकांवर न विसंबता 
स्वतंत्रपणे कार्बन १४ कसोटी करून 
आपला निष्कर्ष लोकांसमोर ठेवावा, 


डर 


अरकरण १५ 


(लाडी ग्रंथ भविष्याची पही 
सापडल्यानंतर नंबर १ किंवा 
जनररू कांडातून, तसेच १३ 
(शांती) ब १४ (परिहार) कांडां- 
मथून मिळणाऱ्या माहितीचे 
स्वरूप कसे असते याची कल्पना 
येण्याम्राठी सोबत . एका जपानी 
बवक्तीच्या काडी ग्रंथ भविण्य 
मिळवसेल्या मराठी 


मजकुराचा 
अनुवाद देव आहे. श्री. नोरिहितो- 


ओकाडा यांच्या इंग्रजीमधीक 
अनुषादित्त भविष्यावरून नाडीभविध्य 
प्रथम पाहणाऱ्यांना साधारणतः 
. अविष्य कसे मिळेल याची कल्पना 
या नमुन्यावरून यावी ही. अपेक्षा.) 
प्रथम किंवा जनरळ काडमचा नमुना 

(सुस्वातीला नाडी केंद्राचे नाव, 
पत्ता, रेकॉर्डिंगची तारीख, नाडी- 
वाचकाचे नाव याचा उठ्ठेख करण्याचा 
संकेत आहे. त्यानंतर नाडीपड्डीतील 


य 


नाडी ग्रंथातील जनरल (नं. १) कांडातील एका 


जपानी व्यक्‍तीच्या भविष्याचा नमुना 


तुझ्या उजव्या अंगठ्याच्या ठशाचे 
वर्णन ओरू सूत्री, वत्त रेख, आणि दोन 
टिंबे आहेत. तमिळ पंचांगाप्रमाणे तुझा 
जन्म कीलक वरुणम (सन १९६८- 
१९६९) सित्तिरिचैत्रभासम हानिवारम 
तमिळ तिथी १६ अर्थात २४ एप्रिल 
१९६८ असा जन्म दिनांक सांगतात. 
(ग्रहस्थिती जपानी मधून ट्रान्सलेट नीट 
करता न आल्याने कळली नाही) तू 
सर्च्चारित्र, उच्च विचारांचा व कलागुणी 
आहेस. 

तू विवाहित. आहेस. मुलगा व 
मुलगी अशी २ अपत्ये आहेत. तुझ्या 
पत्नीला तुझ्याशी विवाह करण्याआधी 
तिच्या प्रियकरापासून २ मुले आहेत. 
तिला .एकूण २ अपत्ये आहेत. ती 
तुझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेः तू 
ज्योतिषाचा धंदा करून त्यातून कमिशन 
मिळबतीस. पूर्वापारची संपत्ती वाट्याला 
आलिली नाही, सध्या तू भाड्याच्या 
घरात राहतोस. तुझे नाव नोरिहिटो 
ओकाडा, वडिलांचे नाव योटो (१9०) 
आईचे नाव मायुमी (१8४५) आणि 
पत्नीचे नाव (८७८०) केईको. तू हे 
भविष्य कथन वयाच्या ३७ व्या पाहत 
आहेस. सध्या तुझे आई-वडील विभक्त 
राहतात. 
पूर्वजन्मातील दुष्कृत्यांुळे काही 
त्रास ब निराशा, कष्ट संभवतात. त्यासाठी 
१३ व ९४ कांडातील शांतीदीव्का 


करावी. त्याच्या प्रभावाने ' जीवन 
सुरळीत जाईल. 

बयाच्या ३७ ते ३९ वर्षात हळूहळू 
बदल घडत जीवनाला आकार मिळेल. 
या काळात धंदा चांगला चालून पत्नी 
मुलांसह आरामाचे जीवन जगाल. या 
काळात फिल्मजगताशी संबंधित 
कामामुळे पैसा व उच्चकूलोकांशी मैत्री 
होईल. ३९ ते ४५ वर्षात मुले शिक्षण 
संपवतील. देवदयेने तुझ्या धंद्यात तुझे 
नाव होईल. याच काळात आईची 
तब्येत बिघडेल. ती बरी होता होता 
वडिलांच्या औषधोपचारावर पाण्या- 
सारखा पैसा वाहेल. तथांपि त्या 
दोघांना देवदयेने बरे वाटेल. ४५, ४६, 
४७ वर्षांत मुले टेक्निकल साइडला 
उच्चशिक्षण घेतील. ४८ ते ५० वर्षांत 
काही अनामिक भीतीने मन अस्वस्थ 
राहील, ५० तै ५४ पर्यंत वाडलांचा मृत्यू 
होईल. भावाबरोबर, त्यांचा अंत्यविधी 
करावा लागेल. आईची जन्मभर काळजी 
घेण्याची जबाबदारी येईल. तोपर्यंत 
मुलांमुलींची लग्ने होऊन ते आनंदात 
राहतील. ५८-६२ पर्यंत आईचे सुख 
राहील, ७५ व त्यापुढे जीवन आहे. 
एकूण आनंदाचे, सुखी व ऐवारामी 
जीवन जाईल. जीवनात अनेक धार्मिक 
स्थळांना भेट देण्याची संधी मिळेल. 


शुभम्‌ 


वा जतकाचे भविष्कथन कणात, ________------लॅससशशश जातकाचे भविष्यकथन करतात. 


ड्रे 


प्रकरण १६ 


(नाडी ग्रंथ भविष्याच्या प्रथम कांडात 
म्हणतात की जातकाच्या सध्याच्या 
कष्टमय जीवनाला कारणीभूत त्याची 
पूर्वजन्माची पापे आहेत. त्या पापांचे 
प्रायश्चित्त केले नाही तर जीवनात 
त्यांचा उपसर्ग वाढेल. सर्वसाधारणपणे 
जो नाडी भविष्य पाहतो तो शांती-दीक्षा 
करण्यास उत्सुक असतो. नाडीपट्टीत 
सुचवलेल्या मंदिरात जाऊन पूजा- 
अर्चना करणे, गरीब अपंगांना दान- 
दक्षिणा देऊन त्यांचे शुभाशीर्वाद 
मिळवायला सांगितले जाते. त्यानंतर 
नाडी केंद्रात जाऊन नाडी शास्त्रींनी 
पट्टीत सुचवलेली दान-दक्षिणा- करायची 
असते. परिहार करणे किंवा न करणे 
सर्वस्वी आपल्या हातात आहे. . मात्र 
करायचा असेल तर मनःपूर्वक व 
विधि, नियमांनी करावी. पंजाबातील 
सुधार गावाच्या श्री. सुरेशकुमार 
यांच्या १३ कांडाच्या नमुन्यातून 
वाचकांना या कांडाच्या रचनेची 
कल्पना येईल.) 

»  3े% नमो नारायणाय. मर्हर्षी 
अगस्त्य भगवान शंकरांच्या पायांना 
स्पर्शून शांती कांडाचे वर्णन करत 
आहेत. कर्क राशीत जन्मलेल्या या 
जातकाचे नाव सुरेशकुमार आहे. 
वडिलांचे नाव लक्ष्मणदास व आईचे 
नाव लाजवंती आहे. तुझा जन्म तमिळ 
पंचांगाप्रमाणे अश्विन महिन्यात, पुनर्बसू 
नक्षत्रात झाला. जातक आधीच्या 


नाडी शांती (नं. १३) कांडातील 
भविष्याचा नमुना 


जाऊन एक दौप लावावा. असे 
कमीतकमी ४८ रविवार करावे. हे 
परिहार विधान मनोभावे केले तर ९. 


अनेक जन्मांपैकी एका जन्मात क्षत्रिय 
कुटुंबात जन्मला. त्या जन्मात त्याने 
अनेकांना छळले. नाडले. माता- 
पित्याला छळले. अहंकारीपणा, दारू, 
जुगार कारणांनी लोकांना लुटले. 
गुरुजन व वरिष्ठांचा योग्य मान राखला 
नाही. त्यामुळे अनेक त्रास भोगावे 
लागले. त्या जीवनात म्हातारपणी 
उपरती होऊन पुण्यकार्य केले त्यामुळे 
हा नरदेह प्राप्त झाला. या आयुष्यात 
जीवनात त्रास व क्लेषांतून वाचायचे 
असेल तर या कांडातून सुचवलेले 
परिहार करावेत. जे असे आहेत - प्रथम 
एका शुक्रवारी गणेश मंदिरात जाऊन 
गणेपतीच्या मूर्तीला अभिषेक करून 
वसे घालावीत. नंतर एक दीप. लावून 
एक प्रदक्षिणा घालावी. एक प्रदक्षिणा 
घालावी. त्यानंतर जितक्यांना शक्‍य 
असेल तितक्‍या अपंग, गरिनांना पोटभर 
जेवण द्यावे. त्या गणपतीच्या पूजेनंतर 
नाडी शास्त्रींना केंद्रात ३ तऱ्हेच्या 
मिठाया, ३ तर्‍हेची फळे व फुले, ३ 
काश्याच्या लोट्यात ३ तऱ्हेचे धान्य 
भरून एका शेंडीवाल्या नारळासह 
साडी-चोळी, शर्ट, धोतरलुंगी अर्पण 
करावी. नंतर आपल्या बयाच्या ४८ पट 
रुपये (जे १८७२ होतात) गुरुदान 
करावेत, त्यानंतर १२ ज्योतिलिंगांपैकी 
ोणत्याही एका मंदिरात जाऊन 
भगवान शंकरावर अभिषेक करावा. 
वर देऊन ४८ दीप लावावेत. एक 


परिक्रमा करून .४८ गरिबांना वर - 


व अन्नदान करून त्या दिवशी 
संध्याकाळी ४.३० ते ६ च्या दरम्यान 


आपले पुरोगामित्व सिद्ध करण्या- 
साठी आजकालच्या शास्त्रज्ञ मंडळींना 
भविष्यकथन पद्धतीस नाकारून मोठी 
सोय झाली आहे. विद्यापीठातून त्या 
विषयाला मान्यता मिळू नये म्हणून 
अत्यंत तिडिकीने आटापिटा करण्यात 
अनेकांनी आपली शक्ती दवडली. 
*ज्योतिव हे शास्त्र कसे नाही' हे भविष्य 


'विरोधकांना छान रंगवून सांगता येते. 


त्या मानाने तकनि वा अन्य पद्धतीने 
पटवून देण्यात त्यांचे विरोधक कमी 
पडतात. अंशा परिस्थितीत एक वैज्ञानिक 
असूनही कॉम्प्यूटर तज्ज्ञ डॉ. विजय 
भटकर वेळोवेळी भविष्यवादी व 
अध्यातमवाद्यांच्या बाजूने धाऊन जातात. 
नाडी . भविष्याच्या संदर्भात आधुनिक 
साधनांचा वापर करून ते जास्त 
लोकांच्या पर्यंत कसे पोचेल याबाबतच्या 
शोधकार्यात त्यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन 
केले आहे. डॉ. जयंत नारळीकरांसमावेत 
नाडीग्रंथांची शास्रीय कसोटी घेण्याची 
तयारी दर्शवली आहे. न 


श्रे 


क 


नमः शिवाब' मंत्राचा १०८ माळा जप 
दररोज सतत ४८ दिवसाचे एक असे ३ 
मंडले (१४४ दिवस) करणे आवंशवॅके 
आ मंत्र एका आगेवर बसून, 

वेळी, शिवाचा फोटो समोर ठेवून नारळ, 
फुलाचा हार व पूजेचे अन्य साहित्य 
घेऊन करावा. (पण दरोगच्या ववस्त 
कार्यक्रमामुळे स्वतःला तो करणे शक्‍य 
होत नसेल तर नाडी. केंद्रामार्फत तो 
करण्याची सोव केली जाते. त्यासाठी 
रोजखे १० ते २५ रुपये घेतले जातात. 


पूजासामान वब जप करणाऱ्याचा 
मेहनताना विचारात घेता ही रक्कम 
अवाजवी. वाटत नाही. केंद्रात पैसें 
जमा .केले की मंडलांची पूजा व जप 
झाला की पोस्टाने मंत्रित तावीज 
पाठवला जातो.) तो तावीज जातकाने 
शरीराबर धारण करणे आवश्यक आहे. 
त्या आधी घरातील देवांबरोबर पूजा 
करून, चांगला मुहूर्त पाहून, तो गळ्यात 


वा दंडाबर भारण करावा. उरलेली रक्षा 


नाडी ग्रंथातील दीक्षा कांडातील 
(नंबर १४) भविष्याचा नमुना 


जपून ठेवावी. कधी तावीज हरवला, 
बापरून खराब झाला तर चांदीच्या 
पेटीत . उरलेल्या रक्षेतील थोडी रक्षा 
भरून नवा ताबीज धारण करावा. त्यामुळे 
जीवनातील कटकटी दूर होण्यास मदत 
होईल. जीवनात इच्छित शांतता लाभून 
मन संतुष्ट राहील. याबरोबर दीक्षाकांडाची 
समाप्ती होत आहे. शुभम. 


श्री. अद्दयानंद गळतगे !' 


निवृत्त प्राचार्य अड्र्‍यानंद गळतगे 
(सन २००७ मध्ये) जवळजवळ ७० 
वर्षांचे आहेत. पदार्थविशान, मनोविजान, 
परामानस शास्त्र, तत्त्वज्ञान, अध्यात्म- 
शाख्र आदि विषयांवरील त्यांचे लेख- 
पुस्तके तज्ज्ञांमध्ये एक चर्चेचे विषय 
आहेत. त्यांची व माझी नाडीभविष्याच्या 
कारणाने भेट झाल्याबर ते स्वतः माझ्या 
बरोबर चेन्नईला दूरवर नाडीकेंद्रांना भेट 
देऊन नाडी भविष्याची कसोटी घेऊन 
आले. कोणतीही गोष्ट पारखल्याशिवाय 
न मानणाऱ्या अट्वयानंदांनी नाडी पट्टीत 
जेव्हा लिहिलेले पाहिले की ते 


*शशिकांत' नामक व्यक्ती बरोबर नाडी 
भविष्याची शास्त्रीये कसोटी करण्या- 
साठी आलेले आहेत. तेव्हा ते अचंबित 
झाले. त्यांच्या पट्टयांचे फोटो घेतले 


* शेले. त्यांत संबंधितांची नावे व अन्य 


स्पष्ट उल्लेखांच्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ 
काढून त्यांनी खात्री करून घेतली. 
त्यापैकी एका विस्तारीत फोटोमधील 
दोन ओळी ज्यामधे 'शशिकांत' ही 


' अक्षरे कोरली आहेत तो व अन्य एक 


फोटो मलपृष्ठावर प्रथमच प्रसिद्ध होत 
आहे. त्यांनी लिहिलेल्या 'विज्ञान आणि 
मुद्धिवाद', “विज्ञान आणि अंधश्रद्धा 
निर्मूलन' पुस्तके वाचून त्याच्या 
प्रकांड पांडित्याची व विद्वतेची ओळख 
होते, त्यांचे विचार या पुस्तकात 
आहेतच शिवाय डॉ. जयंत नारळीकरांना 
लिहिलेली ५ पत्रे आपल्याला माझ्या 
इंग्रजी पुस्तकात वाचायला मिळतील. 


जि 


वू ..---:::-:-::२२-२>>:::::-:२---::२---_....>>__..|.जउजपण्श्ण्ण्णा 


ड्डॅ 


प्रकरण १८ महाराष्ट्रातील नाडी केंद्रांचे..परत्ते 


- नाडी केंद्रांचे पत्ते, फोन. नंबर वरचेवर बदलत राहतात, फीमध्ये बर्देल होतात याची 
: वाचकांनी नोंद घ्यावी. नाडी ग्रंथ प्रेमींनी नव्याने स्थापल्या जाणाऱ्या, बदललेल्या 
: पत्त्यांची माहिती आवर्जून पाठवावी. दि. ३१ डिसेंबर २००७ पर्यंतचे नवीनतम पत्ते 


__ माडी शाखींचे. नाव पत्ता ब फोन नंबर फी व. इतर माहिती 
व नाडीग्रंथ 


विमाननगर 

| | अगस्त्य महाशिव तुल्य 
प नाडी केंद्र. 

नाडी शास्त्री - 
श्री. शिव षण्मुगम. 


२१/३-१. बेला विस्टा, गणपती चौकाजवळ 
बिमाननगर, पुणे-४११ ०१४. 

सोमवारी बंद 

फोन -(०२०)' ६५२७ ३४१० 

मो. - ९८२३०७५९३८ 

जाने २००८ पासून रोहाऊस नं. ३ मंत्री मॅनोर, 
लेन नं. ५ कवडेबाडी नार्थ मेन रोड, कोरेगाव- 
पार्क भागात हे केंद्र स्थलांतरित होणार आहे. 


फी - जनरल कांडम रु. ६२५ 
अन्य कांडम़ - रु. ३०० मराठी 
'हिंदीतून भाषांतराची सोय 
आहे. मागणी केल्यास काक 
भुजंडर, वसिष्ठ, मीनाक्षी, आ< 
महर्षींच्या पट्ट्या उपलब्ध 
'केल्या . जातात. 


पौड रोड, कोथरुड. 


श्री. अगस्त्य महाशिव नाडी 
केंद्र - नाडी शातत्री- 
श्री. ए. एन. मुत्थ्यु सामी. 


फी - रु. ४०० जनरल कांडम 
रु. ४०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
आहे. 


फ्लॅट १९, जे बिल्डिंग - तिसरा मजला, 
शंकर नगरी हो. सो.- पौड रस्ता, कोथरुड, 
पुणे. ४११ ०२९. . 

(वनाझ फॅक्टरीजवळ कॉसमॉस बँकेशेजारी) 
फोन - ०२० ६५००२४०३ 

मोबाईल - ९८२३०९७००२. सोमवारी बंद 


फी - रु. ४०० जनरल काँडम 
रु. ४००. अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भार्षातराची सोय 
आहे. 


डहाणूकर कॉलनी, 


३. | श्री. अगस्त्य महाशिव तुल्य 


फ्लॅट ११-ए, वैष्णवी अपार्टमेंटस्‌, प्लॉट 
जं. ६८, आठवी लेन डहाणूकर कॉलनी 
कोथरूड पुणे. ४११ ०५२ 

संपर्क - श्री. वडिवेल मुदलियार फोन 
-(०१०). २५३९ ५९४९ भोबाईल - 
९४२३० ८८५०६, सोमवारी बंद 


ड्द्‌ 


र थेरगाव, चिंचवड, पुणे. ४११ ०३३. 
मो.- ९४२२५ ७८०९९.,९३२२७ ९०८३९. 
* महर्षी अत्रींची अदभूत जीव नाडी 
(प्रश्‍नकांडम) या केंद्रात उपलब्ध. 
सोपवारी बंद संपर्क श्री. पशुपती - 
फोन - (०२०) २७२७४७४२. 


बिल्डिंग नं. ए, फ्लॅट नं. १३, अक्षय अपार्टमेंट 
< पहिला मजला, आनंदनगर सिंहगड रस्ता, 
पुणे. ४११ ०५१. (हीरो होंडा सर्व्हिसिंग 
स्टेशनच्या गल्लीत वळावे) सोमवारी बंद 
फोन - (०२०) २४३५३०१५१८. . 

मो. ९८९०७ १६६९८, 


प्लॉट नं. १९ - संतोषनगर, आळंदी मार्गावर, 
विश्रांतवाडी ते टिंगरे नगर रस्त्यावरील सावंत 
पेट्रोल पंपामागील गल्लीत, शेवटचे टोक, 
पुणे. ४११ ०१५. 

फ़ोन - (०२?) २७१७१९९९ 

मो. ९४२३२ ४७४७७ मंगळवारी बंद 


अनता सहकारी सो. - नं. १. वसुधा बंगला 
बिबवेवाडी. पुणे, ४११ ०३७. (चंद्रलोक 
हॉस्पिटलजवळ) 

फोन - (०२०) २४२१५५प४. 
सोमवारी बंद. 


रु. ४०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
आहे. महर्षीनी आशीर्वादलेले 


शकतात. मो.९८५०० ४८९७१ 


फी - रु. ४०० जनरल कांडम 
रु. १५० कांडांसाठी, 
भराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


फी - रु. ३०० जनरल कांडम 
रु. २०० अन्य कांडांसाठी, 
मराठीतून भाषांतराची सोय 


फी - रु. ५०० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी, 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नांही. 


प महाशिव सूक्ष्म 
नाडी केंद्र - 
नाडी केंद्र चालक - 
श्री. बालाजी. 


कळस आळंदीरस्ता 


श्री. अगस्त्य नाडी केंद्र 
श्री. टी. बालमुरली 


फ्लॅट नं. - १४, तिसरा मजला, हृषिकेश 
धाम नं. २, डी. पी. रोड, परिहार चौक, 
औंध, पुणे - ४११ ००७, 

फोन - ०२०-२५८९७७८४. 

मोबाईल - ९४२२००९३३४. 

सोमवारी. बंद. 


आलोजी निवास, डॉ. आंबेडकर चौक, 
पहिला मजलां, . बंगलोर स्वीटमार्टच्यावर, 


औंध टेलीफोन एक्स्चेजजवळं, डी. पी. रोड, : 


औंध. पुणे, ७ 

मो. - श्री. बालाजी ९८५०६७७४१४ 
अपॉईँटमेंटसाठी संपर्क श्री. सुरेश पंडित. 
मोबाईल - ९४२३२ ४४१२५. 
सोमवारी बंद. 


शॉप नं. २१. डिफेन्स आर अँड डी हौ, 
सोसायटी पठाणशाह दर्ग्यासमोर, आळंदी 
रोड कळस, पुणे ४११ ०१५. 

मो.- ९२२६७ १९१४०७ 


(हे केंद्र सध्या. बंद आहे) 


ये- ब फोन नंबर 


फी ब इतर माहिती 


फ्लॅट नं. ३०१ व ४०३, (तोरल) हरिहर 
अपार्टमेंद्स, तिसरा ब चौथा मजला, 
डोंबिवली (पश्‍चिम), ४२१ २०१. 
(म्युनिसिपल हॉस्पिटल मागे) 

-| फोन - ०२५-२४८४७९०, २२१२३९६. 
मोबाईल - ९८१२१३ ०७१९३, 


९८२०८७२८३४ सोमवारी बंद. 


१*्श, ओशो अष्ट विनायक हौ. सो. पहिला 


, | मजला, (बी केत्रीन रस्ता, प्लॅटफॉर्म क्रमोक एकच्या 
मागील रस्त्याने दोन मिनिटांच्या अंतरावर) 

शिवाजी नगर, नौपाडा, ठाणे. ४०० ६०२. 

फोन - (०२२) २५३९६८४७. 

मरो. - ९८९२१ ५४९७६ (सेल्वकुमार), 

२९८२१३ ७२८६४. (एन बालाजी) 


सोमवारी बंद. 


२०३, अष्टविनायक कृपा अपार्टमेंट्स, 
भक्ती मंदीर रोड, हरीनिवास सर्कल जवळ, 
ठाणे. (पश्चिम) 

फोन - (०२२) २५३८ १२३३. . 
मो. - ९८३३१ ४१८१९, 


२११, सप्राट भवन, मुरुगन मंदिरासमोर, 
,॥ छेडानगर, चेंबूर, मुंबई, ४०० ०७५. 
फ़ोन - (०२२) २५१८ ०३८८. 
मोबाईल - ९८२०५७६३१६. 
सोमवारी बंद. 


फी - रु. ४०० जनरल 
कांडम रु. ३०० अन्य 
कांडांसाठी. मराठीतून 
भाषांतराची सोय नाही. 


फी - रु. ४०० जनरल कांडम 
रु. ४०० अन्य कांडांसाठी, 
हिंदीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


, फी - ₹. ४०० जनरल कांडम 


रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 

(नवा पत्ता) 


फी - रु. ३०० जनरल कांडम 
रु. २०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
आहे. . 

(सभ्या केंद्र बंद आहे) 


र 


अगस्त्य महाशिव नाडी केंद्र- 
नाडी शास्त्री - 
श्री. कुमरेशन. 


. अगस्त्य महाशिव नांडी 


नाडी शास्त्री - श्री. मुरुगेशन. 


रूम नं. ६, बी टॉईप बिल्डिंग नं. - ४. 
तळमजला, सेक्टर - ६. वाशी. नवी मुंबई. 
४०० ७०३. 

फोन - (०१२) २७८२ ०१००. 
मोबाईल -९८२१२०४३४६ सोमवारी बंद. 


बिल्डींग नं सी -१ ए रूम नं. २. सेक्टर 
- ८ सुर्योदय सोसायटी, महात्मा स्कूल- 
जवळ, खांदा कॉलनी नवे पनवेल, नवी मुंबई 
फोन - (०१२२७२) ६५११५७५७ 

मो. - ९८६७२ ५७५०९ , 


रूम नं. १, फ्लॅट नं. १७, एन एल- बी 
टाईप बिल्डिंग नं.- ५. सेक्टर - ३. 
नेरुळ. नवी मुंबई ४०० ७०६. 

फोन - (०२२) २७७१ १९१४. 
मो. ९८१९३, १३७७६. सोमवारी बंद. 


प्लॉट नं. १९, फ्लॅट नं. ए - ३ सेक्टर- 
१७ रामतनु. सोसा., व्हाईट हाऊससमोर. 
नेरुळ. (पूर्व) नवी मुंबई ४०० ७०६ 


सोमवारी बंद. 


बिल्डिंग नं.--१९/१५१, पहिला मजला, जुने 
आनंदनगर, सायला कॉम्प्युटर्स. सांताळून वाकोला 
ब्रिज बसस्टॉपजवळ (पूर्व) मुंबई, ४०००५५ 
फोन- ०२२-२६६८१६४२, २६६८१०२३ 


- ३०० अन्य कांडांसाठी, 
मराठी हिंदीतून भाषांतराची 
सोय आहे. 


फी -.रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कां्डासाठी. 
मराठी हिंदीतून भाषांतराची 
सोय आहे. 


फी - रु. ४०० जनरल कांडम 
रु. १५० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराखी सोय 
नाही. 


फी - रु. ५२५ जनरल काडम 
रु. ३०० अन्य कांडासाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


फी - रु. ५०० जनरल काडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. सोमवारी बंद. 


ऱ्ड त तत ब शा न 0 तहा | नंबर फी घ इतर माहिती. 


॥ २५-२००, बिल्डौंग, तळमजला, आनंद 

नगर, नेहरू रोड, ओम इस्टेटच्या मागे, वाकोला 
ब्रिज सांताक्रूझ (पूर्व) मुंबई ४०० ०५५ 
फोन - (०२२) ६५३९ ६६८० 
मो. ९८६७६६३२५०, ९८३३०६५६७६ 


फ्लॅट नं. १०१, महावीर दर्शन बिल्डिंग, 
पहिला मजला, लोकमान्य टिळक' रोड, 
मुलुंड (पूर्व). ४००००१. (गुर्जर मॅटर्निटी 
हॉस्पिटल समोर, रेल्वे स्टेशन जवळ) 
फोन -' (०२२) ६४१२६०३१, 
१३२४२३१८३९, २१६२३२६५४६ 

मो. ९८२१३ ८२३१४ सोमवारी बंद. 


फ्लॅट नं. १२३, श्री शुभकर्म हौ. सोसायटी 
बारावा मजला, 555. नगर, षण्मुखानंद 
हॉल जवळ, सायन (पूर्व). ४०० ०३७ 
फोन - (०२२) २४०१ . ३४८४. 
सोमवारी बंद. 


फ्लॅट नं. ४ दुसरा मजला, गायत्री 
अपार्टमेंट्स, कलेक्टर्स कॉलनी, आर सी एफ 
रोड साऊथ इंडियन बँकेच्यावर . चेंबूर, 
मुंबई. ४०० ०७४. 

'| फोन - (०२२) ५५७९ १०८८. 
मो. ९३२२९ १११९. सोमवारी बंद, 


फी - रु. ३०० जनरल कांडर्म ॥. 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 


मराठीतून भाषांतराची सोय |, 


आहे. 


फी - रु. ३०० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही 


फी - रु. ३०० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही ी 


फी - रु. ५०० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. (हे केंद्र '*नवीन आहे) 


ह्य पा सो का न्न 


9 नाडी शास्त्रींचे नाव 
ब नाडीग्रंथ 
र डोंबिवली (पूर्व). रः 


अगस्त्य महाशिव तुल्य 
नाडी केंद्र- 

नाडी केंद्र चालक - 

“श्री. कृपानंद. 


ग्रांट रोड. 
'भृगु, सूर्य संहिता. केंद्र -. 
छाया शास्री - 

श्री. हर्षदभभाई, रजनीभाई, 
अमिलभाई जोशी, स्व. 
बाबूभाईंचे ३ चिरंजीव. 


डहाणू रोड. 
अगस्त्य नाडी केंद्र - 
नाडी शास्त्री - 


श्री. राजा 


नाशिक. 


महाशिव सूक्ष्म नाडी केंद्र - 
नाडी शास्त्री - श्री. पी. 
*| बाबू सामी. 


फी - रु. ५०० जनरल कॉडम 
रु. ३०० अन्य क्रांडांसाठी. 
मराठी, हिंदीतून भाषांतराची !' 
सोय आहे. (पूर्वीच्या 
गांधीनगर भागातील केंद्राचा 
नवा पत्ता) 


मयूरा अपार्टमेंट्स, मॉडेल इंग्लिश स्कूल 
रोड, रामचंद्र नगर (पांडुरंग वाडी) 
डोंबिबली (पूर्व) 

फोन - (२५१) २४४३०३६. 
मो. ९३७३३२ २०९२३. | 


४१८, रावळ बिल्डिंग - दुसरा मजला, 
डॉ. भडमकर रस्ता, (जुना लॅमिंग्टन रोड, 
वाय. एम. सी. ए. बिल्डिंग शेजारी) ग्रांट 
रोड, मुंबई ४०० ००४. . 

फोन-०२२-२३८२१९१६, २३८२६९८८ 


फी - रु. १००१ जनरल कांडम 


९, श्री जी अपार्टमेंट्स. (प्रदीप पटेल 
यांच्या सागर लॉजपाशी चौकशी) डहाणू 
रोड. ४०१ ६०२. 

फोन - (०२५२८) २२२५१५. 
(प्रदीप पटेल यांच्या घरचा २२३२५८ 
ब मो. ९४२२६ ८७६४८ न 


"फी - रु. ७५० जनरल कांडम 
रु. ५०० अन्य कार्डासाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कार्डासाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


चव्हाण निवास, कॅमल हाऊसच्या मागे, 
टाइल्स फॅक्टरी समोर, द्वारका, नाशिक, 
४२२ ०११ (पूर्वीच्या गंगापूर रोडवरील 
केंद्राचा नवा पत्ता) 

फोन - (०२५३) २५९६९२५. 

मो. ९३७३९ ०५५३४ सोमवारी बंद 


4 


ण चौक, पंचवटी, नाशिक. ४२२ ००३ 
फोन - (०२५३) २६२१५३४, 


बिल्डींग नं. १३, युनिट नं. ५, फ्लॅट नं. २, 
श्रमिक सोसायटी, माणिक नगर बस स्टॉप- 
समोर, गंगापूर रोड, नाशिक. ४२२ ०१३ 
फोन - (०५३) ६५३१२०७ 

मो. ९८६० ९६९१० 


माडी नवा पत्ता - ५० २, गणपती नगर, कुणाल 


अपार्टमेंट्सच्या बाजूला, बस स्टॅन्डजवळील 
, 'कन्नन| हॉटेल रॉयल पॅलेसच्या समोरील रस्त्यावर, 


मो. ९८९०० २८०७३ (कन्नन). 
मो. ९८९०९ ६७६३६ (सुंदरजी). 
सोमवारी बंद 


नाडी। गोविंद अपार्टमेंट, तिसरा मजला, इंदिरा 
गार्डनपाशी, एम. एस्‌. सी. बी., 

, कन्नन | ऑफीसजवळ, बस स्टॅन्डपासून २ कि.मी. 

फोन नंबर - 

मो. ९८९०० १८०७३ (कत्नन). 

मो. ९८९०९ ६७६३६ (सुंदरजी). 

सोमवारी बंद 


फी व इतर माहिती 


फी - २. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठी हिंदीतून भाषांतराची 
सोय आहे. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
आहे. 


नाडी शासत्रींचे नाव 
व नाडीग्रंथ 


महाशिव श्री अगस्त्य नाडी 
केंद्र - नाडी शास्त्री - 
श्री. धरणिबालन 

नाडी केंद्र चालक - 
श्रीमती मल्लिका मीरा. 


. नागपूर 

महाशिव वाक्‍य तुल्य नाडी 
केंद्र - नाडी शास्री - 
श्री. आर. ईश्वरन, 


4 नागपूर 

महाशिवब सूक्ष्म नाडी केंद्र - 
नाडी शास्त्री - 

श्री. पुरुषोत्तमन 


अगस्त्य महाशिव वाक्य 
.| तुल्य नाडीकेंद्र - 
नाडीशास्त्री -श्री. सुंदरम 


कोल्हापूर विभाग 
अगस्त महाशिव तुल्य 
नाडी केंद्र - 

नाडी शास्त्री - 


श्री. एन. जयसूर्या 


पत्ता व फोन नंबर 


फ्लॅट नं. ए - १९ अवंती नगर भाग २, 
मनोरमा सुपर बाजार जवळ. जुन्या पुणे 
नाक्‍यापाशी, सोलापूर. ४५१३ ००१. 
फोन - (०२१७) २३२०९४६ 

मो - ९८९०५ १६०१० सोमवारी बंद 


प्रताप नगर, 
नागपूर. 


टेलिकॉम नगर, 
आरएसएस 
४४१०२२ 
फोन - (०७१२) ६५७६०२२ 

मो - ९२२६७६०२२३/९४२१७०५०३० 


११०, 


ग्राऊंडसमार, 


फ्लॅट नं. ३०३, जे पी हाऊस, रविनगर 
चौक, रविनगर, अमरावती गोड. नागपूर 
फोन - (०७१२) ६५७६०२२ 

मो - ९२२६७६०२२३, ९४२१७ ०५९३० 


१६१, कमलहाऊस स्वामी कॉलनी, 
फ़रेंडसकॉलनी जवळ काटोळ रोड, 
नागपूर ४४४ ०१३. 

फोन - (०७१२) २५७४२०० 

मो - ९८६००८९४७१ 


श्री अपार्टमेंट्स फ्लॅट नं. ३, सी केज 
एक्सटेन्शन, कोल्हापूर ४१६ ००९ 
फोन - (०२११) २५२०३१५. 

मो - ९३७१०९४२१४ 


* नाही. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम | 
रु. २५० अन्य कांडांसाठी, । 
मराठीतून भाषांतराची सोय 

। 


फी - रु. ३०० जनरल कांडम | 
रु. २५० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


फी - रु. ३५१ जनरल कांडम 
रु. २५० अन्य कांडांसाठी. 
हिंदीतून भाषांतराची सोय 
आहे. 


फी - रु. ५०० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
गुरुवारी वंद 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठी हिंदीतून भाषांतराची 
सोय आहे. 


अगस्त्य नाडी केंद्र - 
शाख्त्री - श्री. एन. 
आर. रामन. 


२८] बडोदरा विभाग 
अगस्त्य महाशिव 
नाडी केंद्र- 
नाडी शाखरी - कौशिकन 


२९] अकोला विभाग 


अगस्त्य महाशिव 
नाडी केंद्र -. 
नाडी शास्त्री - 


३० 


३२] दिल्ली. 


8 


फी व इतर माहिती 


ठी] फ्लॅट नं. १०५/बी, हेमदीप टॉवर्स, बेहाना, 


फत्तेगंज, वडोदरा 


*| फोन - (०२६५) १२८२७३४ 


मो. ९८९८२ ०३१८ 


३० - बी, गोवर्धन पार्क - १, कीया 
मोटर्सच्या मागे, छानी जकात नाका, 
वडोदरा, ३९०००२ 

फोन - (०२६५) ६५०८४३९ 

मो. ०९८२५० ०८४५५ 


चिकटे बंगला तुकाराम हॉस्पिटल समोर, 
गोरक्षण रोड, अकोला 


ही] फोन - (०७२४) ६५५५५२४ 


मो. ९८९०८५१८३८. 


फ्लॅट नं. १०२, . वितिन कांती मेन्शन, 
पहिला मजला, अनूपनगर, इंदूर १८ 
फोन - (०७३१) ५०६२४२६. 

मो. ९८९८२ ०३१८ 


ई-१,/२०९, दुसरा मजला, कृष्णा मार्केट 
जवळ, लाजपतनगर-१, नवी दिल्ली-२४ 
फोन - (०११) २१२६८४८२८० 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. २५० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 


. नाही. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
गुजराथी, मराठी, हिंदीतून 
भरार्षांतराची सोय आहे. 
निलेशभाई त्रिवेदी यांच्या 
मार्गदर्शनाखाली. 

मो. ०९८२५०४४७९८ 


फी - रु. ५०० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्यकांडांसाठी 
गुरुवारी बंद. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. २५० अन्य कांडांसाठी. 
मराठी हिंदीतून भाषांतराची 
सोय आहे. 


फी - २. ३५० जनरल कांडम 
रु. २५० अन्य कांडांसाठी, 
गुजराथी, मराठी हिंदीतून 
भाषांतराची सोय नाही. 


घ माडीप्रंथ 


| वसई विभाग 


अगस्त्य महाशिव 
नाडी केंद्र - 
नाडी शास्त्री - 
श्री. गोविंदराज 


,'सिकंदराबाद. 


अगस्त्य नाडी केंद्र - 
नाडी शास्त्री - 
श्री. त्यागराजन 


,बंगलोर. 


अगस्त्य नाडी केंद्र - 
नाडी शास्त्री - 
श्री. एस. मणिवासकन. 


॥गोबा विभाग 


अगस्त्य नाडी केंद्र - 
नाडी शास्त्री - 
श्री. मारी मृत्थु 


सुभाषिनी बिल्डींग, ए विंग, फ्लॅट नं. 
१/२, तळमजला, बाभोला, 'सैंटार'च्या 
समोर पापडी रोड, वसई (पश्चिम) 
४०१२०२ 

मो. - ९८२२१८३२९३. 

सोमवारी बंद 


प्लॉट नं. १, घर नं. २२, साई 
नगर कॉलनी, बेलिंग्टन रोड, पिकेट 
सिकंदराबाद. ९. 


फ्लॅट नं. ९, तिसरा क्रॉस, भवानीनगर, 
अरुणोदय कल्याण मंडपमच्या समोर, 
बानेर घट्टा रोड, बंगलोर. ५६० ०२९ 
फोन - (०८०) २६६८ ९१६९. 


७-१, धुलेर म्हापसा, गोवा. 
फोन - 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. २५० अन्य कांडांसाठी. 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठी हिंदीतून भाषांतराची 
सोय आहे. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. २५० अन्यकॉडांसाठी 
मराठीतून भाषांतराची सोय 
नाही. 


फी - रु. ३५० जनरल कांडम 
रु. ३०० अन्य कांडांसाठी. 
मराठी हिंदीतून भाषांतराची 
सोय आहे. 


नवग्रह मंदिरांचा नकाशा 


१0.१८ शि 


॥॥॥॥,॥//:. 


द नुसत्य़ा अंगठ्याच्या ठशावरून आई- ओ- >. १०, | 
निळ . वार, महिना, संवत्सर प्राचीन ताडपत्रावर यक ही तुमच् 


दोन वेगवेगळ्या 


हाघ्या कना 
नाडीपट्ठ्यांत 
चमत्काराचा, |". “|... तास 


पुरावा ! *शशिकांत* 
शब्द 


काळाचा ओघ ही एक प्रचंड नदी *ळ 
ज्याचे तीर कोणी पाहिले? व्यक्तीचे 
जीवन ही एक नाव. या नावेची दोन वल्ही . 
एक वल्हे ज्ञानाचे - बुध्दी , तर्काचे . दुसरे वले. 
कर्म - प्रयत्नाचे . या नावेला शिडाच्या खांबाचा 
आधार श्रध्देचा , दुर्दम्य आशावादाचा. 
शिडाच्या झेंड्याला परमशिव तत्वाचे 
चिन्ह . शिडाच्या कापडावर, 
पटट्यांवर नाडीमहषींनी लिहलेले 
मतिष्यवकांथ . 


